वर्ष रश वे ] मार्च १९६८ [ अंक ६ 


* रस ? शब्दाचा अर्थ-विकास ले. डॉ. नगेन्ट्र, अनु? प्रा. प्यारेलाल गोहेल 
महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आडनाव-कुलकर्णी श्री. रामगोपाळ सोनी अनु. पीतांत्रर सरोदे 
उषण हवामानाचे आरोग्यावर टे ; ! 

होगारे परिणाम ले. डॉ. जेन मावर : अनु. डॉ. इंदुमती पारीख 
संशोधनश्ास्त्रावरीळ मा्गददीक प्रत्रंध ; : डॉ. द. भि. कुलकर्णी 
अलंकार संज्ञा: इतिहास आणि अर्थ : : प्रा. र. वा. मंचरकर 
संन्यस्त खड॒गाचा खणखणाट भी : : प्रा. ना. कृ. दानवारे 
तुकारामाचे नियोण व वहिणाबाई : : : वामन नारावण देज्रापांडे 
संस्कृत शास्त्रांचे अध्ययन-अध्यापन संशोधन 
काही विचार डों. परद्युराम टक्ष्मग वेद्य : अनु. श्री. वि. म. बेडेकर 
पुस्तक परीक्षण : ) ! र 


सारसंकटन--- यरोयचे संरक्षण करणे पण जरूरीचे आहे; जरूरीच्या गोष्टीकडे चीनी 
जनेची 'थाव; तरुणांनो आगे बढो, दुष्काळ- १९७५. 


वार्षिक वर्गणी ९ रु. ] [ क्रिरकाळ अंक १ रु. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ू राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका मराठीच स: महार 
ज्य मरा का 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाइ, यांचे मासिक 


र 
माच 
१९६८ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडेकर - प्रा. गोवधन पारीख का. संपादक 
* रस ]ाब्दाचा अर्थ-विकास ळे. डॉ. नगेन्द्र अनु० : प्रा. प्यारेलाल गोहेळ १-५ 
महाराष्टात प्रसिद्ध आडनाव - कुलकर्णी श्री. रामगोपाळ सोनी- ' 
अनु. पीतांत्रर सरोदे ६-१० 
उष्ण हवामानाचे आरोग्यावर 
होणारे परिणाम ले. डॉ. जेन मायर : अनु. डॉ. इंदुमती पारीख ९१९१-१४ 
संशोधनशास्त्रावरीळ मार्गदर्शक प्रबंध डॉ. द. मि. कुलकणी १५-२० 
अलंकार संज्ञा : इतिहास आणि अर्थ प्रा. र. वा. मंचरकर २१-३ 
संन्यस्त खड्‌गाचा खणखणाट प्रा. ना. कृ. दनवारे ३२-४२ 
तुकारामाचे नियोण ब बहिणावाई वामन नारावण देशपांडे डेट 
संस्कृत शास्त्रांचे अध्ययन-अध्यापन-संशोधन : 
काही विचार डॉ. परयुराम लक्ष्मण वैद्य : अनु. श्री. वि. म. वेडेकर ४५-५० 
पुस्तक परीक्षण व 
सारसंकलन--- यरोपचे संरक्षण करणे पण जरूरीचे आहे; जरूरीच्या गोष्टीकडे चीनी ६०-६४ 
जनतेची धाव; तरुणांनो आगे बढो; दुप्काळ- १९७५. 
वार्षिक रु, ९ सहामाही रु. ७ अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून प्रा. वि. म. वेडकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाइ यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 
पत्रव्यवद्दाराचा पत्ता: ९ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ” मासिक, 
* गणेश भुवन ' २७६, तेलंग रोड, माटुंगा- मुंबई १९ 
२ व्यबस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
९० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : ' श्री. बा. बि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराबवाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५४ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय सोंदर्यशास्त्राचा मूळ आधार काव्य- 
शास्त्र होय. जरी तत्त्वज्ञानात, विशेषेकरून आनंद- 
वादी आगम-ग्रंथात आत्म-तत्त्वविवेचनाच्या अंतर्गत 
सोंदर्यानुभूतीविषयी वरेच उल्लेख मिळत असले 
तरी सोंदर्यास्वाद आणि त्याच्या स्वरूपाविषयी 
सुव्यवस्थित विवेचन काव्यश्यास्त्रातच आढळते. 
आधुनिक मनोविदलेषणाच्या दृष्टीने सोंदर्य-चेतना 
ही एक मिश्र-वृत्ति आहे, या संवंधीची योजक- 
तत्त्वे दोन- ( १ ) प्रीती अर्थात्‌ आनंद आणि 
(२) विस्मय. भारतीय काव्यक्षास्त्रास प्रारंभा- 
पासून या तत्त्वांची ओळख आहे. याचे प्रातिनिधिक 
सिद्धांत म्हणजे-रस आणि अलंकार- क्रमशः: प्रीति 
आणि विस्मयाचाच हा शास्त्रीय विकास होय. 
सोंदर्यास्वादात प्रीतितत्त्वांचे प्राधान्य रस-सिद्धां- 
ताच्या ख्पाने स्पण्ट झाले आणि त्याचा विकास 
होऊन विस्मय-तत्त्वाने वक्रता-अतिराय इत्यादींच्या 
माध्यमातून अलंकारवादाने रूप धारण केले. या 
दोहोत रस-सिद्धांत केवळ कालक्रमाच्या दृष्टीनेच 
नव्हे तर प्रभाव आणि प्रचाराच्या दृष्टीने देखील 
अधिक महत्त्वपुर्ण आहे. खर्‍या अर्थाने भारतीय 
काव्यशास्त्राची आधारशिला हीच आहे. 

* रस' भारतीय वाडमयातीळ अति प्राचीन 
शाब्दापेकी एक आहे. सामान्यपणे व्यवहारात हा 
चार अर्थाने प्रयुक्त ज्ञाला आहे: (१) पदार्थाचा 
रस- अम्ल, तिक्‍्त, कपाय इ० (२ ) आयुर्वेदाचा 
रस (३ ) साहित्य-रस याचाच समानार्थी (४) 
मोक्ष किवा भक्‍तीचा रस. ' पदार्थांचा-रस ! यात 
रसाचा अर्थ आहे. पदार्थाला ( वनस्पति इ०) 
पिळून काढलेला स्वाद-युक्त द्रव. याप्रमाणे रस 
शब्दाचा प्रयोग पदार्थ-सार आणि आस्वाद दोन्ही 
अर्थाने झाळेला आढळतो. पदार्थ ( सारभूत-द्रव ) 
देखीळ रस आहे आणि त्याचा रस, आस्वादही रसच. 
पुढे हे दोन्ही अर्थ स्वतंत्रपणे विकसित झालेले 
दिसतात. आयुर्वेदात रसाचा अर्थ आहे- पारा (पारद) 
हा अर्थ पदार्थाच्या रसाचा विकास आहे. येथे 
पदार्थ-सार तर अभिप्रेत आहेच परंतु त्याबरोबर 
फक्‍त आस्वाद नव्हे तर गुणही (शक्‍ती) अभिप्रेत 


न. भा. १ 


अनुक्रमणिका | 


' रस * शब्दाचा 


ले. डॉ. नगेन्द्र अनु० : प्रा. प्यारेळाळ गोहेल 


अर्थ-विकास 


आहे. येथे पदार्थ-रस आस्वाद-प्रधान आहे तर 
आयुर्वेदाचा-रस शक्‍ति-प्रधान. आयुर्वादात रसाचा 
आणखी एक अर्थे आहे- देह-धातु अर्थात्‌ शरीरात 
अंतर्भूत ग्रंथींचा रस ज्यावर ज्ञारीरिक विकास 
अवलंवून असतो तो. येथे शक्‍तीला महत्त्व आहे 
तिसरा प्रयुक्त अर्थ- साहित्य-रस. येथे रसाचा अर्थ 
आहे: ( १ ) काव्यसौंदयं आणि ( २ ) काव्यास्वाद 
किवा काव्यानंद. मोक्ष-रस अथवा आत्म-रस 
ब्रह्मानंद अथवा आत्मानंद-वाचक आहे, सिद्धांत-भेद 
मान्य करून देखीळ भक्‍्तिरसाचा अर्थ मूलतः हाच 
आहे. 

वरील विवेचनावरून रसाच्या अर्थ-विकासात 
आस्वाद तत्त्वांचा अंतर्भाव स्पष्ट दिसून येतो- सग 
ग्रहण करण्याचे माध्यम ज्ञानेंद्रिय जिव्हा असो की 
सूक्ष्मेंद्रिय मत असो; वृद्धि असो को आत्मा; द्रव्यत्व 
आणि सार तसेच मूलभूत तत्त्व-भाव कोणत्या ना 
कोणत्या स्वरूपात आढळून येतो, रस शब्दाचा 
पहिला अर्थ ( सारभूत-द्रव ) वेद-ग्रंथात स्पष्ट 
आढळतो. वनस्पति-रसाचा वैदिक युगात पुष्कळ 
प्रयोग होत होता. मानवसमाजाच्या त्या प्रभातकाळी 
हे स्वाभाविक होते- उदा. 

* महे यत्पित्र ई रसं दिवे करव त्सरतू ' 

- (क्र०१; ७१, ५), 

( ज्या वेळेस यजमान आणि पालक देवांना हव्य 
रूपात रस देतात. ) 

याशिवाय दूध आणि पाणी या अर्थाने देखील 
रस शब्दाचा उपयोग झाला आहे- 

“यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने यो अदवानां 
यो गवां यस्तनूनाम्‌ । ( क्र ७; १०४, १०) 

( हे अग्नि ! जो आमचे अन्य-सार नष्ट 
करण्याची इच्छा करतो आणि जो गाय आणि 
संततीचे-सार नष्ट करण्याची इच्छा करतो ), 

परंतु या सर्व प्रयोगापेक्षा रस शब्दाचा अधिक 

हत्वपुण प्रयोग सोमरसाच्या संदर्भात झाला आटे 
कग्वेदात सोमरसाचे अत्यंत भावपुर्ण गाब्दात स्तवन 
केले आहे- ' तं गोभिवृंषणं रसं मदाय देववीतये । 
सुतं भराय सं सूज । ' ( क्र० ९; ६, ६ ) (देवांना 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


...4 

, २ 
(कळ 
॥४ नवभारत णी 
सटर ७५ £& 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मत्त करण्यासाठी त्या अभियुक्‍त व अभौष्ट-वर्षक 
सोमरसात गव्य मिश्चित करा ). 
* सोमो अर्पंति धर्णसिदेधान इंद्रियं रसम्‌ । 
सुवीरो अभिदास्तिपा: ॥| ” 
( क्र. ९,२३२, ५) 
[सृष्टीला धारण करणारे इंद्रिय-पोषपक सोम- 
रसाला ग्रहण करून उत्तम, वीर व हिसेपासून रक्षण 
करणारे ( असे तुम्ही ) आहात ]. 
या सर्वे प्रयोगांच्या उदाहरणांवरून हे स्पष्ट झाले 
आहे की प्रारंभी रसाचा मूळ अर्थ कदाचित्‌ द्रव-रूप 
वनस्पति-सार असाच होता. हा द्रव आस्वाद- 
विशिष्ट होता म्हगून ' आस्वाद ' रूपात देखील 
रस-शब्दाचा विकास स्वतःहून झालेला आढळतो; 
असा निष्कर्ष निघतो. आस्वाद आणि गुणकारकपणा 
या दोन्ही दृष्टींनी आर्यांला सोम-नामक औषधि-र्‌स 
विशेष प्रिय होता. तेव्हा सोम-रसाच्या अर्थाने 
* रसा'चा प्रयोग आणखीही विशिष्ट अर्थाने केला 
गेला. सोम-रसाचा आस्वाद अपूर्व होता. त्यात असे 
काही गुण होते कौ ज्यामुळे शरीर आणि मनात 
स्फूति, शक्ति आणि मदाचा संचार होत असे आणि 
त्याचे प्राशन केळे असता एक विचित्र आल्हादमय 
अनुभूति प्राप्त होत असे. तेव्हा सोम-रसाच्या 
साल्निध्यामुळे रसाच्या अर्थाची कक्षा क्रमाक्रमाने 
दाक्ति, मद आणि शेवटी आल्हादमय-अनभतिपर्यंत 
पोचली ' आल्हाद'चा अर्थ देखील सूक्ष्म होत गेला. 
जीवनाची ( शारीरिक ) आल्हादमयभावना हा 
स्थूल अर्थ जाऊन मानसिक (आत्म्याचा ) आनंदात 
तो परिणत झाला आणि वैदिक-य॒गात तर तो पुर्ण 
पर्णे आनंद-वाचक वनला. “* अथवंवेदां'त वरील अर्थ- 
विकासाचे उदाहरण स्पष्ट आहे- 
अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू 
रसेन तृप्तो न कुतळ्च नोन: | 
तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्यो- 
रात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
-. ( अथवंवेद १०;५, ४४ ) 
[ निरिच्छ, धीरवान, अमृतमय, स्वयंभ ब्रह्मा 
आपल्याच रसाने तृप्त होत रहाते त्यात कोणत्याही 
विषयाचे कर्म नाही. त्या धीरखान, अजर, सदा 
तरुण आत्म्याला जाणणारा, मृत्यूला भीत नाही. ] 


द 


अनुक्रमणिका | 


यानंतर उपनिषद-काळाला प्रारंभ होतो. ऐति- 
हासिक दृष्टीने उपनिषदकाळ वेदकाल किवा वैदिक- 
कालाचा शेवटचा उत्तराधच म्हणावा लागेल. वेदात 
एकीकडे अंतर्जगत आणि वहिजंगत, आत्म-तत्व 
आणि ब्रह्म-तत्व तसेच अनूभूति आणि तर्क या 
दोघांना महत्त्व असल्याचे दिसून येते तर दुसरीकडे 
उपनिषदांची प्रवृत्ति एकांत आणि अंतर्मखी असल्याचे 
स्पष्ट दिसून येते. तेव्हा हे स्वाभाविक आहे की 
रसाच्या अर्थ-विकासात या य॒गापर्यंत सक्ष्म तत्त्वांचा 
समावेश झाळेला स्पब्ट दिसून येतो. उपनिपदात 
र्स-अव्दाचा अथे द्रव या अर्थाने एवढा ज्ञाला नाही. 
हं, द्रवाची पोषक-बवक्ति आणि त्यापासून उत्पन्न 
आस्वाद, शव्ति आणि आल्हाद-या अर्थाचे अनेक 
दर्भ मिळतात 
* ओपधीभ्यो$्वम्‌ । अच्षाद्रेतः । रेतसः पुरुप: | 
स वा एष पुरुषो$नरसमयः | ! 
-- ( तेत्तिरीय उपनिषद २, क ) 
[ ओषधिपासून अन्न, अन्नापासून वीर्य आणि 
वीर्यापासून पुरूष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न झाले आ 
हे शरीर अन्न-रस-मय आ 
वनले आहे. ] 
यथे रसाचा अर्थ केवळ द्रव नाही; तर द्रवजन्य 
देह-घातु आणि दाकति असा आहे. अर्थात येथे 
पदाथरसापक्षा आयुवदाच्या रसाचे विवेचन अधिक 
आहे. द्रव्य आणि द्रव्य-जन्य क्ति 
सूक्ष्म उपयोग त्याच्या परिणासाच्या 
हा प्रयोग वेदकाळीनच आहे 
स्पष्ट उल्लेख आढळतो 
येन रूपं रसं ग्ध शब्दान्स्प नां 
एतेनैव कोडी रि री 
कमत्र परि शष्यते 


अर्थात्‌ अन्नाच्या रसाने 


यादी पेक्षा अति 
अर्थासध्ये आहे 


उपनिषदात त्याचा 


, एतट्ठ तत्‌ 


[खप रस, गंध प डमी ) 
स, गंध, शब्द, स्पशे यांचे ज्ञान किवा 
अनुभव त्या आत्म्याच्या कारणाने होतो. तो जर 


नसेल तर काही शिल्लक राहील काय ? ] 


वाह्य दृष्टीने, रसने त्द्रियाच्या विषयाचे 


नाव रस 
आहे; आणि तात्विक 


टाने हा रस त्याचा परिणाम 
शैनच हा शब्द गुणद्रव्यादि नावे घारण 
करून सांख्य, वेशेषिक इ. तत्त्वज्ञानात आला व 
तथच त्याचे सूक्ष्म, गहन अध्ययन व वि इळेवण झाले 
आत्म्याच्या या भौतिक अभिव्यवितमध्ये त्याच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


./ ९ र त्रै र 

सव्य ष्य 
» नवभारत णी 

प षि ७५ ०१९ 

न्ट< (अमृतमहोत्सवी >७ 
. / 

त ८ (ळक “क 


अ. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


: रस ? ठाव्दाचा अर्थ विकास 


अस्तित्वाची स्थिति आहे. स्वतः 
सर्वापासून मुक्‍त असतो. 
“ अशव्दमस्पर्शेमरूपमव्ययं 
गन्धवच्च यत्‌ । ' (कठ १:३,१५) 
परंतु भौतिक अर्थाने ते परमतत्व अरस आहे. 
पारमाथिक अर्थाने तो स्वरस आहे- मनोमय: 
प्राणशरीरो भारूप: सत्यसंकल्प आकाज्यात्मा सर्वे- 
काम: सवंगंधः सर्वरसः ......॥ ( छान्दोग्य 
३; १४; २) | तो ब्रह्मज्योति प्रकाश मनोमय 
आहे. प्राण शरीर आहे. प्रकाश रूप आहे, सत्य 
संकल्प आहे. आकाश त्याचा आत्मा आहे. तो सर्व 
कर्मसमर्थ आहे, पूर्ण काम आहे. सर्व गंध व 
स्वरस आहे. ] 
रसाच्या अर्थ-विकासाच्या दोन वाजू येथे स्पष्ट 
झाल्या. येथे रसविययक भोतिक आणि आध्यात्मिक 
अर्थांच्या सीमा येथे परस्परांना मिळतात. दुसर्‍या 
शब्दात सांगावयाचे म्हणजे रस भोतिक अर्थाची 
सीमा पार करून आध्यात्मिक अर्थाच्या क्षेत्रात 
प्रवेश करतो. ते महान तत्त्व अ-रसही आहे आणि 
सर्वरस देखील आहे. 'अ-रसा'त रसाचा भोतिक अर्थ 
अपेक्षित आहे आणि ' सर्व-रसां'त आध्यात्मिक. 
कारण भोतिक अर्थाने तो रसहीन आहे; व आध्या- 
त्मिक अर्थाने तो रसमय वन शकतो. याप्रमाणे लक्षणा 
शब्दशक्तिद्वारे अर्थातर सहज स्पष्ट होते. रस-शब्दाचा 
हा आध्यात्मिक अर्थ उपनिषपदाच्या खाली दिलेल्या 
क्यात अधिकच स्पण्ट होतो- 
रसो वे स: । रसं होवायं लव्ध्वानन्दी भवति 
( तेत्तिरीय उपनिषद २, [ तो रस. खूप आहे 
व म्हणून रसाला प्राप्त करून जेथे कोठे रस प्राप्त 
होईल ते प्राप्त कर-- ( म्हणजे ) मनुष्य आनंदमग्न 
होत जाईल. ] 
रस शब्दाच्या अर्थ-विकासाचा एक टप्पा येथे 
पुर्ण होतो. वरील विवेचनांतन हे 
स्पष्ट होते को रस शब्दाचा अगदीच नवीन अर्थ 
उद्‌भवठेला आढळून येत नाही, तर एकच अर्थ 
क्रमाक्रमाने सूक्ष्म होत गेळेला आढळून येतो. अन्नाचा 
रस हाच रसाचा मूळ अथ होता. वनस्पतीचा रस 
अर्थात्‌ द्रव-र्प रसापासून नंतर तो द्रव्याचा 
आस्वादवाचक वनला. नंतर विषणिष्ट- आस्वाद 
युक्‍त असा सोमरसाचा अर्थ आला. सोमरसाच्या 


शी 


उदाहरणांच्या 


| अनुक्रमणिका 


शांत-आत्मा या 


तथ!5रसं नित्यम- 


आस्वादाशिवाय त्याच्या इतर गुणांचेही महत्व होते- 
दाक्ति, स्फूत आणि मस्ती ( मद ) इत्यादि. तेव्हा 
रस दाव्दाच्या अर्थ-विकास-क्रमात रसाच्या कक्षेत 
आस्वादाव्यतिरिक्‍त शक्ति आणि तन्मयता यांचाही 
समावेष झालेला आढळतो. सामान्यपणे अन्न-रस 
जेथे आस्वाद-विशिष्ट असतात तेथे सोमरसात 
आस्वादावरोवरच एक विदिष्ट प्रकारची तन्मयता 
व आल्हाद-गुण यांचाही समावेश होतो. अर्थात्‌ 
सोमरसाच्या आस्वादात प्रकारांतराने मानसिक 
-तत्वांचे विदेपरूप समाविष्ट झालेळे आढळते. 
वेच रिक क्षेत्रात जो आस्वाद-रस आहे. आध्या त्मिक 
क्षेत्रात तोच आत्म-रस अथवा ब्रह्मानंदरसाच्या रूपात 
परिणत होतो. याप्रमाणे रसाचा अर्थ अन्नरस किवा 
पदार्थ-रस यापासून तो ब्रह्मानंद-रसापर्यंतची यात्रा 
वैदिक-साहित्यात पूर्ण होतांना दिसून यते : 
रसो गन्धरसे स्वादे तिक्‍तादौ विषरागयोः । 
शृंगारादौ द्रवे वीर्ये देहधात्वम्वुपारदे ॥ 
- ( इति विश्व: ) 
वर वर्णन केलेल्या रस दाव्दांच्या अर्थापैकी 
* शृंगारादि ' अर्थात्‌ ' काव्यरसा'ला सोडून वहुतेक 
वाकी सर्व अर्थाची निमिति या युगात ज्ञाली होती. 
( पाऱ्याच्या रूपातही रसांचा प्रयोग ' देह-घातु ! 
इ० चा अर्थ-विकास आहे) रस शब्दाचा काव्यरसाच्या 
शास्त्रीय अर्थाने स्पष्ट प्रयोग वैदिक-वाळमयात 
सापडत नाही. डॉ. शंकरन्‌ यांचेही हेच मत आहे. 
( 1७ 1601108 01 1१888 410 190 8111 
इण)१७ 9४७९७०७ ण 8ि्याडोरपी, १], 
182७. 5) विचारांती आम्हीदेखील याच मताला 
येऊन पोचलो आहोत. कग्वेदातील अनेक त्रश्‍चातून 
असे संकेत मिळतात को अप्रत्यक्षपणे लक्षणा-शक्‍ति 
त्रह्रषींच्या पूज्य वाणीसाठी रसाच्या अर्थाचा प्रसार 
करू लागली होती. वाणीसाठी पिणे, स्वादु, मधु ३० 
विदेपणांचा प्रयोग हे त्याचे असंदिग्ध उदाहरण होय. 
स्वतः ड।. शुंकरन्‌ यांनी प्रस्तुत केलेली क्रग्वेदातील 
काही वाक्ये आमच्या मतास पुष्टि देतील. 
पिवत्वस्य गिर्वण: ( क्र. ८; १, २६) 
[हे गीत-रसिक देव ! तू याचे (गीत-रसाचे) 
पान कर. ] 
* वचः स्वादो स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ ...... ! 
। (क. १;११४,६) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._) 

/ र त 
अशित्णत> 
) नवभारत रे 
शह ्लॉ॑ ७५ न ३१९ 


& अमृतमहोत्सवी > 
म्ट< ्‌्् ह! हँ & 
र्ष“ च... वषे १94 ओज 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


%् 


नवभारत 


[ रद्राला प्रसन्न करण्यासाठी स्वाठु पेक्षा वचन 
(गीत.) ...] 
* मध्व ऊपु मधूयुवा सुद्रा सिपक्‍्ति पिप्युषी ' 
*----* (कृ ५;७३,८) 
[ मधुप्रेमी रुद्रगण ! मधुवपिगी (वाणी) 
तुमच्यासाठी प्रस्तुत आहे]. 
* वाचो मधु पृथरिवि ! देहि मह्यम्‌ । 
- (क. १२५१७१६) 
(हे पृथिवी ! मला वाणीचे मधु-पान कर ) 
* वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधसन्दश 
( पुर्वाधं क्र. १०,२४,६ ) 
[या ठिकाणी वाणीसाठी केवळ 'मधुमति? एवढाच 


उल्लेख नसून ' मधुप्रमाणे पाहणारी' या विदेोपणाचा 
प्रयोग झाला आहे. ] 


वाणीचा चमत्कार वेदिक क्नरथींना चांगलाच 
परिचयाचा होता. मोठ्या भावपूर्ण शब्दात त्यांनी 
तिचा (वाणीचा) उल्लेख अनेक ठिकाणी केलेला 
आढळतो. वर उल्लेखिलेल्या क्रग्वेदांतील उदाहरणात 
प्रयुक्त * पिणे ' क्रिया, स्वाट्‌ आणि मधर या 
विशेषणांनी हे स्पष्ट होते की वेदिक-त्र्रपींनी ' मधर 
पेय-रसा'च्या रूपांत या चमत्काराची कल्पना केली 
आणि सोमरसाचे अवाध आकर्षण असल्याने ही 
कल्पना त्यांना प्रियही वाटली. माझ्या मताप्रमाणे 
वाणीच्या चमत्कारासाठी प्रथम “' आस्वाद ! शब्द 
आणि नंतर आस्वाद्य “ रस दब्दाच्या लाक्षणिक 
प्रयोगाचे मूळ कदाचित येथेच सापडते. त्रर्रषी वाणीचे 
पान करीत असत आणि तिची मधु व स्वादु रूपात 
कल्पना देखील. अर्थात्‌ त्यांनी वाणीला मधर पेथ 
किवा * रस या स्वरूपात स्वीकारले होते 
दंकरन्‌ यांच्याच ग्रंथातील उल्लेखिलेली 


९ 


| 
क्ग्वेदातील काही वाक्ये आमच्या मतांच्या आधारा- 
साठी घेऊ या 

य: पावमानीरध्येत्यूपिभिः संभतं रसम । 

सर्व स पुतमशनाति स्वदितं मातरिद्वना ॥ 
**०****०7* '* *५--. तॅस्म सरस्वती दहे क्षीर । 

(क्.९;६७,३१-३२) 

[जो क्रर्चांच्या स्वरूपात क्रपींनी सृजन केलेल्या 
' रसाचा अभ्यास करतो तो पवित्र आणि स्वादिष्ट 
अन्नाचा आनंद ग्रहण करतो . 
सरस्वती क्षीर आदींचे दोहन करते ः 


19 ्ाा (0 


त्याच्यासाठी 


अनुक्रमणिका 


येथे रस शब्दाचा उपयोग निडचितपणे वाणीच्या 
रसासाठी केला गेला आहे. याप्रमाणे वैदिक-काला- 
पासून रस ञब्दाचा प्रयोग वाणीच्या शब्दार्थासाठी' 
होऊ लागला परंतु हा केवळ व्यावहारिक प्रयोग 
होता, शास्त्रीय नव्हे 

यानतर रामायण महाभारत काल येतो. 'वाल्मिकि- 
रामायणा'च्या प्रचल्िति संस्करणात वालकाण्डाच्या 
चौथ्या सर्गात नवरसाचे स्पष्ट उल्लेख आहेत. 
पाठ्य गेय च मधुरं प्रमाणेस्त्रिभिरन्वितम | 
जातिभि: सप्तभिवंद्गम तन्त्रीलयसमन्वितम्‌ |॥८1॥) 
रस; शृगारकरुणहास्यरोद्रभयानवोे | 

वीरादिभिशच संयक्‍तं काव्यमेतदगायताम ।॥।९॥| 

परतु बालकाण्डाचा हा अंब निश्चितपणे वेगळा 
आहे. कोणत्याही प्रमाणित संस्करणांत हे श्‍लोक 
सापडत नाहीत. ब्ठूमफील्ड आणि मोनियर 
विलियम्सच्या मतानुसार असे म्हणता येईल कौ 
रामायणमहाभारतात रस शब्दाच्या अर्थामध्ये 
विद्वेष उल्लेखनीय परिवर्तन दिसून येत नाही. 
रामायणात रस शब्दाचा प्रयोग जीवन-रस 
(अमृत ) पेय इ साधारण अर्थाने आला आहे 

भारतात देखील तो जल सुरा, पेय, गंध इ 
शब्दांचा पर्याय म्हणन आला आहे. केवळ एक दोन 
प्रयांग नवीन आहेत उदा- काम आणि स्नेह या 
अथान. महाभारत कालानंतर ( भरतकृत * नाटय- 
शास्त्रा च्या रचनेपर्यंत ) सूत्रकाल येतो 
दशन-सूत्र रचनेचा तसेच वौद्ध व जेन 
निर्मितीचा काल 
पाणिनि आणि 


तत्त्वज्ञान 
होता. याच युगात प्रसिद्ध वंयाकरण 
भाचीन भाष्यकार झाले कोटिल्याचे 


व नकृत ' कामसूत्र ' लिहिले 
>. यापको अधिकांश ग्रंथात रस शब्दाचा विद्दोष 


अर्थ-विकास दिसन यत नाही. दर्शन-सत्रात तीन 


अर्थाने आणि अर्थशास्त्रात द्रव्यादीच्या 
पा रूपांत ग 
झाला आहे. न्या 


शास्रीय अर्थाचा आविर्भाव 
आमच्या सशाधनात सहायक एक ग्रथ आहे. 


कामसत्र ! वात्स्यायनाच्या नावाने प्रचलित 
कामसूत्रा चे जे प्रसिद्ध संस्करण 


यमगला 
टीकेसहित उपलब्ध आहे; त्यात ' रस? शब्दाचा 
प्रयोग रति, कामशकक्‍्ति इत्यादि कि 


आढळतो मात पाळेळा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र्ता 


*%& प्री त्मात 


॥ नवभारत क 


क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


: रस? शब्दाचा अर्थ विकास 


* रसो रतिः प्रीतिर्भावो रागो वेग: समाप्तिरिति 
रतिपर्यायः | - (कामसूत्र. २, १, ३५-) 
* ज्ञास्त्राणां विषयस्तावद्यावन्मन्दरसा नरां: |? 
- ( कामसूत्र २. २. २२) 
एके ठिकाणी शास्त्रीय अर्थाने रस शब्दाचा स्पष्ट 
प्रयोग असा आढळतो- 
“ तदिष्टभावलीलानुवर्तनम्‌ ।' (६. २. २५) 
या वर * जयभंगळा ' टीका अशी- नायकस्य 
शृंगारादिपु य॒ इष्टो रसो भाव: स्थायीसंचारि- 
सात्त्विकेपु लीलाचेप्टितानि तेषामनुवर्तनम्‌ । ' 
( अर्थात्‌ येथे ' रस म्हणजे शृंगारादि रस आणि 
भाव म्हणजे स्थायी-संचारी भाव. ) 
वर वर्णन केलेल्या सूत्रांची रचना किती प्राचीन 
आहे आणि वात्स्यायनक्रत मूळ सूत्रातून ती घेतली 
आहेत किवा नाही हे सांगणे कठीण असले तरी 
वात्स्यायनाच्या काळात किवा त्याच्या आसपास 
* रस * दाब्दाच्या शास्त्रीय अर्थाचा आविर्भाव ज्ञाला 
होता असे अनुमान काढण्यास वरेच आधार उपलब्ध 
आहेत. अनेक विद्वानांच्या मते *कामसूत्रां 'ची रचना 
कदाचित्‌ इ. स. पूर्व चोथ्या शतकांत झाली आहे. हे 
युग सूत्ररचनेचे युग म्हटले जाते; आणि त्याचा 
विस्तार इ. स. पूर्व ५-६ व्या शतकापासून तर 
इ. स. ५ व्या ६ व्या शतकापर्यंत मानला जातो. 
याच काळात सूत्रशेलीचा प्रारंभिक विकास झाला. 
* कामसूत्रां 'ची रचना पूर्वार्धात आणि ' भरत-सूत्रांची 
उत्तरार्धात. एक म्हणजे भरत-सूत्रांत प्रतिपादित 
रससिद्धांत सांगोपांग व परिपूर्ण आहे व दुसरे म्हणजे 
भरताने आपल्या पूर्वीच्या आचार्याचा उल्लेख व 
अनवंश-इलोकांत त्यांच्या मतांचा उल्लेख इतक्या 
मोठ्या प्रमाणात आला आहे की “* रस दाव्दाची 
शास्त्रीय परंपरा भरताच्या आधी जवळ जवळ 
दोनशे वर्षे अगोदर मानणे क्रमप्राप्त होते. अश्या 
प्रकारे ' रस ' शब्दाच्या शास्त्रीय अर्थाच्या आवि- 
भावाचा काळ * कामसूत्रा 'च्या रचनेच्या आसपास 
सापडतो. या दोन शतकात शास्त्रीय अर्थाचा इतका 
विकास ज्ञाला होता की भरताला किवा भरताच्या 


अनुक्रमणिका | 


नावाने रचना करणार्‍या सूत्रकारांना त्याचा पूर्ण 
विस्तार करण्यास फार मोठे कष्ट घ्यावे लागले नाहीत. 

वरील ऐतिहासिक विवेचनावरून आमचे काही' 
निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेतः- 

(१) “ रस शब्दाचा मूळ प्रयोग निश्‍चितपणे 
वनस्पतीचा-द्रव या अर्थाने ज्ञाला. त्यांत आस्वाद- 
गुणाचा देखील समावेश आहे 

(२) “दवा साठी गुण व गुणासाठी द्रववाचक 
शब्द यांच्या लाक्षणिक अर्थाचा प्रयोग' या नियमा- 
नुसार लक्षणा-शक्तीने आस्वाद आणि शक्‍ती या 
अर्थाने त्याचा विकास ज्ञाला 

(३) सोमरसाच्या वाढत्या प्रचाराने * रस?! 
शब्दाच्या अर्थामध्ये आनंद, मद, तन्मयता व 
चमत्कार इ. चा समावेक् ज्ञाला. प्रत्येक ' रस 
व त्याचा ' आस्वाद ' आनंदमय असेल्चय असे नाही 
परंतु सोमरसाच्या प्रभावाने ' रस ' इब्द आनंद, 
तन्मयता व चमत्कार इत्यादींचा वाचक वनला. 

(४) लक्षणा-शब्द-शक्‍तीचा प्रभाव त्यानंतरही 
चालत राहिला आणि रस शब्दाचा प्रयोग एकीकडे 
वाणीचा चमत्कार या अर्थाने होऊ लागला व दुसरीकडे 

(५) अति सूक्ष्म होत होत आत्मानंद किवा 
ब्रह्मानंद या अर्थाने होऊ लागला. 

(६) “ वाणी-रस * ' काव्य-रसा 'चा समानार्थक 
आहे. तसे पाहिळे तर वेदांत कवि व काव्य 
शब्दांचा देखील प्रयोग आहे परंतु आधुनिक पारि- 
शब्दापासून तो दूर आहे. ' काव्या ! पेक्षा 
वाक्‌ ' आधुनिक अर्थाला जवळ आहे तेव्हा ' वाक 
काव्यरसाचा वाचक मानणे अधिक सुसंगत वाटते 

(७) परंतु वरील प्रयोग प्रामुख्याने व्यावहा रिक 
अर्थाने आले आहेत. ' रस ' शब्दाचा पारिभाषिक 
किवा शास्त्रीय प्रयोग वेदिक साहित्यात नाही 

(८) तेव्हा 'रस' शब्दाचा क्षास्त्रीय अर्थाचा विकास 
रामायण-महाभारत काळानंतर नाट्य-सूत्रांच्या 
फार आधी ' कामसूत्रा'च्या प्रभावामुळे साधारणपणे 
इ.स.पूर्वी ५व्या ६व्या दातकापासून तर इसवी 
सन दुसर्‍या तिसर्‍या शतकापावेतो ज्ञाला असावा. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ... 

१-/६ छि. 

्ह9प्मवके 

/&* नवभारत 
श्लो ७५ 


क्ट 


कत 


श् १ छि औक 
> 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


श्री. रामगोपाळ सोनी- अनु. पीतांवर सरोदे 


महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आडनाव 


कुलकणी हे महाराष्ट्रात अत्येत प्रचल्िति असे 
आडनाव आहे. ह्या आडनावाची परंपरा प्राचीन 
असून त्यात भारतीय स्रामसंस्थेचा संपूण इतिहात 
सुरक्षित आहे. इतिहास आणि पुरातन अभिलेखांच्या 
अभ्यासावरून स्पष्ट होते की, पूर्वी गाव हे स्वायत्त 
दासनाचे एक स्वतंत्र अस्तित्व असलेले घटक म्हणून 
असे आणि त्याचे सर्वोच्च अधिकारी म्हणून गावप्रसुख, 
ग्रामाधिपति, ग्रामकूट किंवा पाटील असत. पाटलाचा 
साह्यकारी म्हणून कुलकर्णी किंवा पटवारी असे, 
ज्याचे लेखनादि कार्यात पाटलाला साह्य होत असे. 
म्हणजेच कुलकणीं हा पाटलाच्या अधीन असा एक 
अधिकारी होता. कुलकर्णी हा शब्द कुल -- करण 
मिळून वनलेला आहे. ' कुळ! चा अर्थ कृष्रि किंवा 
कुष्रक आणि करणचा अर्थ लेखक. म्हणजेच कुल्कर्णींचा 
अर्थ देतसाऱ्याचा हिशेत्र ठेवणारा लेखनिक. संस्कृत- 
मध्ये ' कुल? चा अर्थ ग्राम असा सुद्धा आहे, 
म्हणून कुलकर्णी म्हणजे ग्रामळेखक होय. ( कुल > 
गाव -- करणिक २ ग्रामळेखक ) . त्रिंत्रक नारायण आत्रे 
ह्यांचे मतानुसार कुळ आणि करण हे दाब्द द्रविड भाप्रांचे 
शब्द आहेत. ह्यावरून हे शब्द मराठी भाष्रेत द्रविड 
भाष्रेद्वार आळे आहेत. कुलकणी या शब्दाची दुसरी 
व्युत्पत्ति गावची कुळे अथवा क्रमशः हिशेतर ठेवणारा 
अशीदेस्वीलळ आहे. हा शब्द भिन्न भिन्न प्रकोरे 
लिहिला जातो. उदाहरणाथ :- कुलकर्णी, कुळकर्णी, 
कुळकरणी, कुलकरणी, कुलकरणिक, कुलकरणीक इ. 
कर्नाटकात कुलकर्ण्यास नाडगोंडा म्हणतात, कोकण व 
गुजरातमध्ये त्यास अनुक्रमे तलाठी ( वेतनधारी पट- 
वारी ) व “ पांड्या ? म्हणतात, तर हिंदी प्रदेशात 
पटवारी संत्रोधितात, पट म्हणजे गावच्या हि्योबाचा 
कागद आणि त्याचा लेखक तो पटवारी ! ' पंड्या ! 
हा शब्द पंडित शब्दाचा अपभ्रंश आहे. पांड्या ह्याचा 
अर्थ देखील ' लेखक >, लेखनाधिकारी किंवा गावचा 


१, गोवगाडा- ले. त्रिंबक नारायण आत्रे, प्र्ठ 


- कुलकर्णी 


द्वेतसारा वसूळ करणारा अधिकारी असा होतो. लेखन- 
कार्याचे पूण शान ठेवणारी व्यक्तीच पांडे म्हणून 
आळखण्यात येऊ लागली, महाराष्ट्रात स्थान आणि 
कार्यभिन्नतेमुळे गावपांडे, घाटपांडे, देशपांडे, काळपांडे 
पांढरीपांडे, बुधपांडे, व वऱ्हाडपांडे इत्यादि अधि. 
कार्‍यांची नावे मिळतात, जे आपआपल्या अधिकार- 
क्षत्रात शतसारा वसूळ करण्याचे कार्य करीत. ह्या 
आदकाऱ्याचे क्षेत्र विभागून दिलेळे असे आणि ही 
मंडळी आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी प्रतिनिधी 
म्हणून असत, हिंदी प्रदेद्यात ' पांडे ? हा शब्द एक 
आद्रसूचक ब जातिवाचक शब्द आहे. पांडे किंवा 
पंडित या शब्दापासून ब्राह्मण जातीचा बोध होतो. 
हो ! पण केवहा केव्हा विद्वान असा देखील पंडित 
आब्दाचा वापर करण्यात येतो. पंडित या शब्दाचा 
अथ ज्ञानी वा शास्त्रज्ञ होव. संस्कृत ग्रंथांमध्ये ' पंडित? 
शब्दाची अनेक प्रकारे व्याख्या केलेली आढळून येते 
ज्यांचा संतरध आत्मशान व आध्यात्मिक ज्ञानाद्ली 
आहे, तो पाडत होय, पंडित शब्दाची व्युत्पत्ति खालील 
प्रमाणे आहे !- 

* सू असदू विवेकिनी वुद्धिपण्डा- पण्डा संजाता 
य्‌स्य इति पंडित; ” म्हणजे सत्य आणि असत्य यातील 
विवकशीळ व्यक्ति म्हणजे पंडित होय. शिवाजी 
महाराजांनी भ्या अश्प्रधानात ' पंडितराव ? 
म्ह्णून एक अधिकारी नियुक्त केलेला होता आणि 
ज्याचे काथ म्हणजे राजाला धर्मासेअंधी सछामसलत 
दणे असे, अज्ञाप्रकारे पंडित किंवा ू 
अर्थ संकुचित होऊन महारा 
झाला, 

गावळेखक किंवा गावपाडे शब्दाचा अनेक म 
राष्ट्रीय संत कबींनी उपयोग केलेला आढळतो. र 
कुळ कर्णपणा * व * देशकुळ कणपणा ? हे शब्द अ क 
गावळेखक व देदलेखक म्हणून उपयोगात काता 

ण ऱेऱे. 


पांडे ह्या शब्दाचा 
द्रात ' ग्रामळेखक ? असा 


६ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५... ७ 
५ /६ कय 
क्र जड त 
॥8 नवभारत न 
शद ली. ७५ चि>** 
न्< (अमृतमहोत्सवी ३] >ब& 
॥> ६. व्ष र“ 4 
अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आडनाव-. कुलकर्णी 


आहेत. आपल्या ' कुलकणेकथे'मध्ये रामीरामदासाने 
ह्या शब्दाला आध्यात्मिक अर्थ प्रदान केळेळा असून 
( आध्यात्मिक रूपक वनविळेळे आहे ) राज्यव्यवहार 
कोदाकाराने देखीळ कुलकर्ण्याला ग्रामळेखी असे 
म्हटळेळे आहे. 

“ कुलकर्णी म्रामळेसी स्यात्‌ पाटीलो ग्रामगोपकः । 

कुलकर्णी या पदाची परंपरा अल्ंत प्राचीन आहे. 
संस्कृत ग्रंथांमध्ये अष्टाधिकाराचा उछेख मिळतो, ज्यात 
“ कुळळेखन ? शब्दाचा उल्लेख असून तो ' कुलकर्णी ? 
चाच परिचायक दाव्द होय. 

“: जलाधिकारळूच स्थलाधिकारो, 

ग्रामाधिकारः कुलळेग्वनं च । 
व्रह्मासनं दंड विधिर्नियोगो 
पौरोहितं ज्योतिषसश्‍सेव ।। ” 

कुलकर्णी ह्या पदाची परंपरा अनुमानाने २००० 
वर्षे प्राचीन आहे. त्रिंत्रक नारायण आने यांच्या मता- 
नुसार कुलकणींचे अस्तित्व १ हजार वर्षापासून 
उपल्ध आहे. महाराष्ट्रातील प्राचीन कागदपत्र 
सनदा अमभ्यासिल्या तर असे दिसून येते की सदर 
दाब्द अर्वाचीन आहे. प्राचीन कागदपत्रे, सनदा 
यामथ्ये कुलकर्णीला लेखक किंवा लेखक-ब्ृत्ति दाव्द 
वापरलेळे आहेत. डॉ. आळतेकर देखील या दाव्दाला 
अर्वाचीन मानतात. कारण की हा शब्द स्मृतीमध्ये 
उपलब्ध नाही. ज्ञानेश्वरांचे आजोत्रा गोविंदपंत आपे- 
गावचे व आईचे बडीळ सिधोपंत आळंदीचे कुलकर्गी 
होते." यावरून ज्ञानेश्वरांचे आडनाव कुलकर्णी म्हणता 
येईल, हरीश्वर ( एक संत) इ. स, ११४१ ते ११७२- 
नरसिंह बलछाळ होयसळ याचेवेळी कुलकर्णी होते. 
प्राचीन शिलालेखावरून असे. दिसून येते की, कुलकणी 
शब्दाचा प्रयाग संन १२१२९ ला सालापूरच्या 


१, राज्यव्यवहारकोरा- पृ. ४९ 
२, व्हिलेज कॅम्युनिटी- प्र. १२-१२ 
३. गावगाडा- ए. ३२३ 


लेखात  सर्वेप्रथम झाला. 
ुर्वापर मर्यादमारामं देवता श्री भवनादि 
सकल श्री कार्यकरण भरंधघरो धम्मसायको धोयिवेय 
नायकः कुलकररणि (: ) सिद्धययाक, ”' येथे ( घोयि 


यादवकालीन माडीं 


५६ परसिद्ध- 


वैय नायक कुलकरणि) कुलकणीं शव्द आडनाव दर्वावित 


नसून पद ( अधिक्रार) सूचक असावा असे वाटते. 
त्यांचे कारण म्हणजे त्या दाव्दाच्या आधी नायक 
शब्दाचा वापर केळेला आहे. येथे कुलकर्णी व्यवसाय 


सूचक दाब्द अवदय आहे. परंतु धोविवेयचा स्पष्ट 
परिचयही, प्रकट करीत आहे, आडनांव लावण्या- 


मागील एकमेव कारण म्हणजे व्यक्तीचा पूणे पस्चिय 
करून देणे होय, समाजात एकाच नावाच्या अनेक 
व्याक्ति असतात आणि म्हणूनच त्यांचा स्पष्ट परिचय, 
ओळख करून देण्यासाठीच आपण त्यांचे नावाचे 
पुढे गावाची अथवा व्यवसायसूचक नावे जोडन देतो 

॥हरणाथ-- रामभाऊ कोल्हापुरे, रामभाऊ पुणेकर 
रामभाऊ पुराणिक, रामभाऊ कुलकर्णी इ. अज्ञा 
तर्‍हेने ह्या अमिळेखामथ्ये आडनावाचे बीज अंतभूत 
आहे. विशिष्ट व्यवसायांचा स्वीकार केल्यानंतर व्यवसाय- 
दक आडनावात जोशी, पुरोहित, पाठक, पुराणिक, 
हरदास, उपाध्ये, पाटीळ या नावांचा समावेंदा होईल, 
दुसऱ्या अभमिलेखामध्ये* लेखक या अर्थी दिपिकर 
दिविकर, दिविर, डत्नीर, करण, करानेन, कराणिक 
कर्णिक तसेच कायस्थ या शब्दांचा उपयोग आढळतो. 
परंतु ह्या लेखक-सूचक दाब्दांचा संत्रेय कुळ ( कृषि 
किंवा गाव ) करणिक- गांवळेवकाशी नाही, ह्यांचा 
संत्रे श्रीकरण किंवा अधिकरणा- (कार्याल्या )शी 
आहे. मध्ययुगात ज्ञान सागरेंद्र सरस्वती ( गवटेगांब- 
जिल्हा सातारा ) आणि महिपातिबरोबा तारावादकर 
(इ. स. १७१५ ) कुलकर्णी होते.“ मोरया गोसावी 


४. भारतवर्षींय मध्ययुगीन चरित्र कोद- पए- २२६ 
७५, भारतवरषींय मध्ययुगीन चरित्र कोश- प्रष्ठ- ८२५ 


६. प्राचीन मराठी कोरीव लेख-दां. गो. तुळपुळे - 


षछ 
पृ. ५९ 


७. प्राचीन भारतीय अभिळवोका अध्ययन-वासुदेव-उपाव्याय- २५६ 
८. भारतवर्षींय मध्ययुगीन चरित्रकोश- पृष्ठे- ४५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हड, ७४ 


कशित्मव्, 
) नवभारत हे 
क्रो ७५ न >) 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी > 


वषे > 
भ्टी , येतात, “१ 


क 8 


हारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


(इ. स, १३७५ ) यांच्या इवठुरांचे नाव गोविंदराव 
कुलकर्णी होते. या उदाहरणावरून स्पष्ट होते कीं, 
कुलकर्णी आडनाव म्हणून १२व १३ व्या ज्तकात 
प्रचलित झाले होते. पेदववेकाळी तर हे अललंत प्रसिद्ध 
असे आडनाव झाले आणि इंग्रजांच्या शासन काळात 
तर कुलकर्णी घराघरात झाले. प्रस्तुत लेखकाने किलसेक 
कुलकर्णी असलेल्या व्यक्तींच्या गांटीभेटी घेतल्या, 
तेव्हा असे दिसून आळे की, कोणाचे निझुंदे तर कोणाचे 
भागवत किंवा दुसरेच आडनाव असलेले आढळून 
आले. सवप्रथम या आडनावाचा कोणी स्वीकार केला 
हे सांगणे नितांत कठीण आहे. प्रारभी फकत ब्राह्मणच 
कुलकर्णी होते परंतु कालांतराने प्रभू, मराठे, लिंगायत 
व मुसलमान देखील कुलकर्णी होऊ लागले, पेशवे 
काळात तर मोठमोठे सरदारसुद्धा ह्या पदाकडे आकर्यित 
झालेत. सोनीपत व पानीपत युद्धातील वीर सेनानी 
अंताजी माणकेदवर ह्यांनी राशीन देवीच्या मंदिराच्या 
ज्या चवुर्दिक भिंती वांधविल्या व त्यांत जो शिळाळेख 
लावलेला आहे, त्यात आपला उल्छेख सरदार किंवा 
जहागिरदार म्हणून न कोरता "कुलकर्णी कामरगाव? असा 
कोरविळा आहे.' सदर शिलालेख म्हणजे, “कुळकर्णी'ला 
जो उच्च सामाजिक दर्जा होता त्याचेच निदशीक 
होय. पेशवेकाळी हे एक आदरसूचक असे पद होते, 
म्हणून ब्राह्मण सरदारसुद्धा आपणास कुलकर्णी म्हणवून 
घेण्यात अभिमान बाळगीत आणि मोठी पदवी प्रात 
झाल्यावर देखीळ कुलकर्णी म्हणवून घेण्यात भूप्रण 
मानीत. 


कुलकर्णी हा ग्रामकार्यालवाचा मुख्य अधिकारी 
असे आणि कार्यालयाची पूण जवाबदारी त्याचेवरच 
होती. तो गावच्या जमिनीची नोंदणी, गवताळ, बागा- 
यती, कोरडवाहू जमीन, शेतकऱ्यांवर सरकारी कर, 
शेतसार्‍्याची वाकी, जमाखर्च, जनगणना तसेच पझु- 
गणना, गावाची सीमा-भूमी, लोकसंख्या व क्षेत्रफळ 
इ. गोष्टींची नोंद ठेवीत असे या व्यतिरिक्त पंचायत 
कार्य, न्याय देणे, फौजदारी व दिवाणी इ. खटल्याचे 
पूर्ण विवरण देग्वीळ कुलकर्णीच ठेवीत असे, गावा- 


१. भारतवर्षींय मध्ययुगीन चरित्रकोश-- ६५८ 


२. गावगाडा- पृष्ठ- ३३ 


२. गावगाडा प्र. ३३ 


अनुक्रमणिका 


तीळ कारागीर, व्यापारी, शेतकरी इत्यादींची व्यव- 
सायानुसार संख्या ठेवणे ह्याचेच कार्य असे. कुलकणी 
हा गावचा सर्वात आवश्‍यक व महत्वपूणे असा 
अधिकारी असे, 

मोंगऴ व इंग्रज यांच्या शासनाचे पूर्वी पाटील, 
कुलकर्णी, वतनदार ( पेतूक पदाचे अधिकारी 3 हे 
सरकारी प्राम-कर्मचारी होते, पण इंग्रज सरकारने 
सन १८७५ मध्ये € वतन कानून ऑक्ट ३? बन- 
विळा, ज्यात ह्यांच्या अधिकारांचे स्पष्टीकरण होते. 
इंग्रजी शासनाचे वेळी ह्या लोकांची वतनदारी ( पैतक 
अधिकार) हिरावून घेण्यात आली आणि हे वैतनिक 
वनले. गावाचा मुख्य प्रतिनिधी पाटील अरो; परंतु 
चा केव्हा सरकारी पत्रव्यवहारात पाटील-कुल्कणी 
दोबांची संयुक्त नावे लिहिली जात आणि सरकारी 
आगद-पत्रांवर दोघांच्या सह्या कराव्या लागत, ल्हान 
"गात पाटळाकडेच शेतीचा कारभार व पौजदारीचे 
2 यदात असे, जर खेडी ल्हान अततीळ तर 
झुलकर्ण्यांल २ पासून ८ पर्यंत गावे दिली जात. दोन 
गावातल्या कुलकर्ण्यास $ कुळकर्णी दुमोज ? म्हटले 
जार. मोठ्या गावात एक पाटीळ आणि एक कुलकर्णी 
असच. उठल्या गावात किती पाटील व किती कुलकर्णी 
हत त्याचा निर्णय सरकार करीत असे. कार्य-ज्यातती 
वघूनच ह्यांची नेमणूक होत असे. पाटील व कुलकर्णी 


ह्यांची नमट्रक जिल्हा-अधिकारी किंवा प्रांताधिकारी 
करीत असत. 


- पाटील, कुलकर्णी ह्यांचेसाठी ( वयात आलेली ) 
प्रांढ, शीलवान, व्यवहारकुदाळ, कार्यपडु अशी व्यक्ति 
निवडळी जात अते. निरक्षर किंवा अशिक्षित व्यक्ती 
पाटोळ म्हणून निवडली जाई, परंतु कुलकर्णी हा 
( साक्षर ) शिक्षित असेच. कारण त्याला एक परीक्षा 
चावा हागत असे. पाटील, कुलकर्णी गावात सर्वात 
उपयोगी अशा व्यक्ती असत, गावचे संपूण सरकारी 
शासनकार्य यांचे मार्फतच च 


र प यांचे लढत असे. ह्यामुळेच 
दरामुख, देशपांडे, पाटील 


व कुलकर्णी ह्यांना शासन- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... ४. ७ 
9 १९ र त 
श्र अणिष्ण्त्ल> > 
(१3 *€ क 
1 नवभारत च 
श्री ७५ व कटे 
न्ह्« (अमृतमहोत्सवी >>२७ 


(24: 00000: क 
शट 00000 र 


अ" 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आडनाव- कुलकर्णी 


कार्याची चार चाके म्हटले जाई, ह्यांचे सहकार्यानेच 
शासनाची गाडी चाळे. शिवाजी महाराजांनी आपल्या 
आज्ञापत्रात ( राजनीतिसंब्रंधी ग्रंथ ) ह्यांना आदर 
देण्यासंबेधीचा उंछेख आहे. ह्याचे कारण असे की, 
हे लोक परदेशी आक्रमणाचे वेळी राष्ट्राच्या उपयोगी 
पडत. त्यावेळी शासनव्यवस्था अधिक सुचारू 
करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या कार्याचे विभाजन करण्यात 
आले. कुलकर्ण्याला ( दैनिक ) देनंदिनी ठेवावी लागे, 
ज्यांत प्र्येक दिवसाच्या कार्याचा सविस्तर वृत्तान्त 
असे. निरीक्षण विभाग दर तीस वषांनी गावाचा 
नकाशा तयार करी आणि कुलकर्णी त्यावरून शेतांची 
रूपरेषा क्रमवार लिहून घेई. काळी जमीन, कमी 
प्रतीची जमीन ह्यांची नोंद, शेतांचे क्षेत्रफळ, खाते- 
दाराची संपूण माहिती रजिस्टर नं. १९ मध्ये लिहिली 
जाई. ह्याच रजिस्टरमध्ये अधिकारांशबंधी देखील 
लिखाण असे. तसेंच रजिस्टर नं, २, १६, १३, ५, 
६, ११, १०, १४ ह्यांचे अठळग अलग ठेवले जात. 
ज्यात उत्पन्न, जनगणना इ. संत्रंधी उछेव असत. 
पाटलापेक्षा कुल्कर्ण्यास जास्त लेखनकार्य असे म्हणून 
कुल्कर्ण्याच्या मनात द्वेषाची भावना डोकावून जाइ व 
तो असा विचार करी की पाटील फुकट ( विनाकारण ) 
वेतन घेत आहे. तर उळट पाटील असा विचार करी 
की कुलकणी हा माझा कारकून आहे ब असे असूनही 
ह्याला जास्त वेतन मिळते. गावाच्या कार्यालयावर 
कलकर्ण्याचा अधिकार असे. शेतकऱ्यांचा संत्रंथ 
कुलकर्ण्याशी च येत असे आणि शेतकरी त्याला पाटला- 
पेक्षा अधिक मानीत. कुलकणी गावात जास्त लोक 
प्रियता व प्रभरृत्व प्रास्त करून घेई आणि पाटील नाम- 
मात्र अधिकारीच राही. ह्याच कारणासुळे बर्‍याच 
गावांमध्ये पाटील व कुलकर्णी ह्यांचेमथ्ये परस्पर किल्मिष 
असे आणि ते परस्परांचे शत्र बनत, सत्ता आणि वचेस्व 
प्रास करण्यासाठी कुलकर्णी जनतेचे शोषणही करीत 
असे किंवा जनतेला त्रास देत असे. अत्ना तऱ्हेने जनता 
मनातून त्याचा तिरस्कार करी, पण नुकसान होण्याच्या 
भीतीने घावरूनही असे. “ सोनार-- दिंपी- कुलकर्णी- 


अप्पा; यांची संगत नक्तोरे बाप्या ” या म्हणीवरून 


वरील गोष्टीतील तथ्य सिद्ध होते. 


कुलकर्ण्याचे अधिकार जर बघितले तर असे दिसून 
येईल की कुलकर्ण्यास उत्पन्नाचे ( विभिन्न ) अनेक 
मार्ग असत. उदा. जमिनीचा कर वसूल केल्यानंतर 
कुलकर्ण्यास पहिल्या हजारात शें. ५ टक्के, द्वितीय 
हजारात शे. ४ टक्‍के, तृतीय हजारात रे. ३ टक्के, 
चतुथे हजारात शे. २ टकके आणि पुढे शै. १ टक्‍का 
असे कमीदन मिळत असे, पाणपट्टीचा कर वसूल 
करताना दुखील पाटील-कुलकर्णी यांना वसुलीचा काही 
अंद मिळत भसे. स्थानिक फंड किंवा निधी वसल 
केल्यावर पाटलाला ५ ते १० स्पयांपर्यन्त २ आणे 
११ ते २५ स्पयापर्यन्त चार आगे, २६ ते ५० रुपया- 
पर्यंत आठ आणे, ५१ ते ७५ स्पयापर्यंत दहा आणे, 
७६ ते १०० रुपयापर्यंत वारा आणे, १०१ ते १२५ 
रुपयास एक रुपया व तसेच ह्याचेपुढे दर २५ 


रुपयामागे चार आणे वेतन मिळत असे. तर 
कुलकर्ण्य़ास ह्यापेक्षा दुप्पट मिळकत मिळत असे. 


गुरे चारणे ह्यावरील प्रास्तीपैकी पाटलाला दर 
रुपयाला आठ आणे तर कुलकर्ण्यास दर रुपयाला 
९ आणे मिळत. पाटलाला चावडी (ठाणे ) खर्चे हा 
लोकसंख्येच्या प्रमाणावर मिळत असे, उदा. १ ते १०० 
लोकसंख्येवर २ रुपये, १०० ते १८०० ला १० रपये, 
पुढे द्र २०० ला १ रुपया मिळे. कुल्कर्ण्यास 
तेथे काहीच प्राप्ती नसे, मात्र कर-वसूळीवर “ कागद- 
बहा ' नावाची प्राप्ती मिळत असे. 


ह्याव्यतिरिक्त अनेकविध व्यापार्‍्याकड्टूनही त्यास 
काही घेण्याचा अधिकार होता. उदा. भेढपाळाकडन 
वार्षिक दोन चाळवी ( चार पंचे ), चर्मकाराकडन 
एक जोडी जोडे (पादत्राणे) , मोमिनकडून एक पगडी 
कोष्ट्याकडून एक पासोडी, विणकराकडून एक थोतर- 
जोडा, रुमाल, तेल्याकडून प्रत्येक आठवड्याला प्रत्येक 
घाण्याला ९ टक्के तेल, तांब्रोळ्याकडून २५ पाने, 
शेतकऱ्याकडून गूळ, केळी इ. प्राप्त करण्याचा अधिकार 


१. आज्ञापत्र ( श्री शिवाजी महाराजांचा राजनीतिविघयक ग्रंथ) संपादक- श्री, ना. बनहट्टी 


२. गावगाडा प्रप्र ५२ 


न, भा, २ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ...4 
५८ ३.) 
«र »& व्य क 
॥४ नवभारत 
क षि ७५ ने 


न 
६ अमृतमहोत्सवी, 
%, 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


असे. शिवकालीन कुल्कर्ण्यासही अद्याच स्वरूपाची 
मिळकत मिळत असे. श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष 
इ. महिन्यातील सणाचे वेळीही त्यास गोरवाथ भेटी 
मिळत. दीपावलीच्या वेळी न्हावी देशमुख, देशपांडे, 
पाटील व कुलकर्णी ह्यांना उटणे लावीत असे व उष्टी 
भांडी उन्चलळीत असे. प्राथना-पत्र लिहिताना वादी- 
प्रतिवादीकडून २-२ आणे, कागद इ, खर्चासाठी 
१२ रुपये वार्षिक, गावातील विवाहकार्यांचे वेळी शिधा 
आणि १० सूपयापर्यंत प्राप्ती करीत असे, एकंदर ६०० 
रूपये त्याचे वार्षिक उत्पन्न होते,' गावगाड्यात तर 
कुलकर्ण्याच्या उत्पन्नाचे सविस्तर वर्णन दिलेले आहे. 


ह्याप्रमाणे कुलकर्णी पाटलाप्रमाणेच गावचा सवै- 
सत्तायुक्त असा अधिकारी होता. शेतकरी- वर्गात 
कुलकर्ण्यांचे वेरेच वचस्व होते. त्रिटिश अमदानीत 
कुलकर्णी वैतनिक झाल्यामुळे त्यांचे बरेच हक्‍क संपुष्टात 
आले आणि त्यांची आर्थिक स्थिती ब्रिघडल्यामुळे ते 
लाचखोर व शोषक बनले. स्वातंत्र्यानंतर तर कुलकणी 
गावचा सर्वात लहान सरकारी नोकर झाल्यामुळे त्याचे 
गावातील एकाधिकारी व आधिपत्य संपले, असे असले 
तरी अशिक्षित जनतेमध्ये त्याला दर्जा आहेच, आजचे 
कुलकर्णी साधारण व दरिद्री आहेत ( धनविहीन ). 
ह्यांचेजवळ उत्पन्नाचे अन्य मार्ग नसून ते नाममात्र 
शासक आहेत, आज कुलकणी हा शब्द नावाची शोभा 


१, मराठेकालीन समाजदर्दान प्र. १९-२० 
२. भारतीय संस्कृती कोश भाग २ पृ, ४२८ 
३, गावगाडा- प्रष्ठ ४६. 

डड. 


१० 


अनुक्रमणिका 


वाढविणारा असून परिचय देणारा शब्द बनलेला आहे. 

आज शाळेतील एक अध्यापक कुलकर्णी म्हणून ओळ- 
खला जातो आणि रेल्वेमधील बाबूदेखीळ ! तर सच्या 
कुलकर्णी हे आडनाव ( कुळनाव ) बनलेळे असून ते 
गतवेभवाची स्मृति करून देणारे असे त्याचे स्वरूप आहे. 
हे आडनांव ब्राम्हण (कऱ्हाडे, क्रग्वेदी, देशस्थ ) 
मराठे आणि चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु ह्यांचेमध्ये 
आढळते. अद्याप्रकोरे हे आडनाव बरेच भ्रमण करून 
आज रूढ झाले आहे. ह्या आडनांवाने विकास- 
विनाशाच्या सीमा पाहिल्या असून त्यात महाराष्ट्रीय 
ग्रामसेस्थेची बांधणी, शासन-व्यवस्था इत्यादींचा 
इतिहास नमूद केलेला आहे. डॉ. विद्याभूपण विभ 
यांचे मतानुसार- “ अभिधान देशाला प्रकाश देणारे 
दिवे ब समाजाचे जणु दर्पणच होत. ” ह्यांचे द्वारा 
देशदर्शनाचे कार्य अत्यंत सुलभ होते. एका विशिष्ट 
प्रदेशामधील नावावरून त्या भागातील जनतेचे 
जीवन-दर्न स्पष्ट होते. कोणत्याही जातीच्या भौतिक 
विकासाचे आणि मानसिक विकासाचे बीजांक्र त्यांच्या 
अमिधानामध्ये स्पष्टपणे सुरक्षित असतात.* कुलकर्णी 
या आडनावात देखील ग्रामश्ासनपद्धती, कार्यपद्धती, 
सामाजिक रीतिरिवाज, रूढी, अंधविदवास तसेच 
तत्कालीन जनमानसाचा इतिहास अंतभूत आहे, 
सारांश, हे आडनाव भारतीय ग्रामसंस्थेचे चिर- 
स्मार होय, जे युगानुयुगे ह्या इतिहासाचे रक्षण करील, 


षः | आभमवान अनुश्ीलन-डॉ, विद्या भूपण विभु, प्र. १९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«र २ ३ 


| 0 
*्& र्क प्रवण > 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


उष्ण हवामानाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम 


[ ले. डॉ. जेन मायर, प्राध्यापक आहारशास्त्र -- डॉ. फ्रँकटीन नीव्हा, प्राध्यापक 
उष्ण कटिवंधातीळ रोग, हारवर्ड स्कूल ऑफ पव्लिक हेल्थ, बोस्टन : अनुवादक डॉ. इंदुमती 


पारीख ] 


उष्णकटिबंघातील परिस्थिती संत्रंधी गोळा होणाऱ्या 
माहितीमुळे व सतत वाढणाऱ्या प्रवासी देवाण घेवाणी- 
मुळे या कटिबंधातील प्रदेश म्हणजे रोगपीडिंत व 
आरोग्याला विघातक आहेत अद्या तर्‍हेच्या समजुती 
निवळत असल्या तरी त्याबद्दल मत निःदोक झालेले 
नाही, आणि खरे म्हणजे थड प्रदेशापेक्षा या कटि 
बंधातील देशांचे आरोग्य खरोखरच कमी प्रतीचे आहे. 
परंतु सव दृष्टीने विचार केला तर या प्रदेशातील हवा- 
मानाळा दोष देता येत नाही. येथील पाणीपुखठा 
व व्यक्तिगत व सावेजनिक स्वच्छतेच्या कल्पना यानाच 
दोष द्यावा लागतो. त्यातच सभोवतालची स्वच्छता, 
सांडपाणी सोडण्याची आधुनिक पद्धती ब त्या योगे 
सवे आसमंत निरोगी करण्याची क्रिया यांचा संबध 
आर्थिक व शैक्षणिक विकासाशी निकटचा आहे. ऊष्ण 
कटिबंधातील लोकांच्या आरोग्यावर अनेक गोष्टींचे 
परिणाम होतात, हवामान हा त्यातील एक अल्प 
घटक आहे. 
कृमि-कीटकांनी पसरबलेले रोग 

हवामानामुळे होणारे असे फारच थोडे रोग अस्ति- 
त्वात असले तरी उष्ण हवेत आढळणाऱ्या क्रमि- 
कीटकामुळे- त्यांनी जेतुवाहकाचे काम केल्यामुळे- 
होणार अनेक रोग या प्रदेशात अस्तित्वात आहेत. 

या कमिकीटकांचे अस्तित्व अनेक रोगांना 
कारणीभूत होत आहे. उदाहरणाथ आफ्रिकेच्या 
जेगलात अस्तित्वात असलेल्या त्से त्से माशी मुळे 
झोपेचा (31९0111 81टोला0535) रोग उत्पन्न 
होतो, ही माज्लीच फक्त या रोगाचे जंतू पसरवू शकते. 
परंतु या माशीबरोबर हे जंतू असलेच पाहिजेत 
किंवा जंतू मारल्यास माशी मरेल हे खरे नाही. 
माशीचे अस्तित्व नाहीसे न करता हे रोगजतू नाहीसे 
करता येतात हे सिद्ध झालेळे आहे, फायलेरियासेस हा 


अनुक्रमणिका | 


असाच एक उष्ण कटिभेधातील रोग आहे. या रोगाला 
उष्णतेमुळ जोर चढत असला तरी याचे जंतू एक 
प्रकारचे डास वाहून नेतात. हे जंतू डासाच्या दारिरात 
मोठे होतात परंतु त्यांची संख्या डासामुळे वाहू दकत 
नाही. हा रोग डास चावून होत असला तरी मलेरिया 
प्रमाणे याचे जेतू सरळ रक्तात मिसळले जात नाहीत. 
तर ते चामडीवर टाकले जातात. त्यामुळे हा रोग 
होण्यास अनेक गोष्टी एकत्र याव्या लागतात. या 
रोगाचे अनेक रोगी, अनेक डास, नव्या माणसाला हे 
डास अनेक वेळा चावणे, व हे जंतु वाढण्यास लागणारी 
सर्दोष्ण हवा या सर्वाच्या एकत्रीकरणानेच हा रोग 
पसरू शकतो. अद्या तऱ्हेची अनेक उदाहरणे देता 
येतील. कृमि कीटकांनी वाहून नेळेळे रोगजेतू जगात 
कोठेही पसरू दाकतात कारण थेड किंवा उष्ण हवा- 
मानावर रोग पसरण्याची क्रिया सर्वस्वी अवलंबून नसते. 
अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पीतज्वर ( यलो 
फीवर ) व कॉलरा अमेरिकेच्या पूव किनाऱ्यावर पुष्कळ 
वेळा आढळत असे, तर १९०० साल्पथेत बोस्टनच्या 
आसपासपण हे रोग दिसत असत. १८२१ साली स्पेन, 
न्युयॉर्क, बोस्टन व फिलाडलफिया येथे पीतज्वराची 
साथ आली होती. १८७० साली न्युयॉर्क शहराला या 
साथीने पुन्हा पीडळे होते याचाच अर्थ या काळपर्यंत 
अमेरिकेतील कृमिकीटक रोगवाहक होते. १८६६ साली 
न्युयॉर्क शहर व अमेरिकेतील बराचसा प्रदेश कॉलर्‍्याने 
व्यापला होता. याच वर्षीं ग्रेटव्रिटन व युरोपमध्ये 
हजारो माणसे मृत्युमु्ती पडली. १९२२ साली रशियात 
कॉलर्‍्याची मोठी साथ येऊन गेली, अमेरिकेची मले- 
रिया विरुद्ध मोहीम गेल्या शतकात यशस्वी झाली 
तरीसुद्धा बोस्टन येथील चाल्स नदीच्या बांधकामाचा 
बोस्टन भागातील मलेरियावर काही परिणाम होईल का 
याचा विचार १९०३ साली पण केला गेला होता. 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


रोगराईचा पाया 


या प्रदेशात अनेक प्रकारचे रोग अस्तित्वात असले 
तरी त्यात मुख्यत्वेकरून संसगेजन्य रोग व सदोष 
आहारामुळे होणार रोग यांचाच भरणा जास्त आहे. 
आणि हे रोग अज्ञान दारिद्य व घाण यामुळेच वाढ- 
तात. अमेरिका व युरोप यामधून हे रोग त्राहेर हक- 
लळे जाऊन त्यानी उष्ण कटिबेथात ठाण मांड्ल आहे, 
की हळू हळू हे रोग सगळीकडूनच हटवळे जात 
ओहेत हे सांगणे कठीण आहे, प्रतित्रधक लसी व 
रोगप्रतित्रधक तेत्रे यांचा अवलंत्र जास्त प्रमाणात होऊ 
लागल्यापासून अनेक प्रकारचे रोग थेड प्रदेशातून 
नाहीसे होऊ लागले आहेत. परंतु त्यास आर्थिक 
सामाजिक, रोक्षणिक विकास जास्त कारणीभूत आहे 
याबद्दल इंका नाही, अत्यंत स्वच्छता पाळून तयार 
केलल्या व शीत कपाटात ( उग टुभ'क01 ) 
साठवलेल्या अन्नामुळे अतिसारासारले रोग सहज 
काबूत येतात; मग त्याचे कारण जंतु असोत, अँमिवा 
असो वा विषारी पदाथ असो. 

क्षयरोगासारख्या बरेच दिवस चालणाऱ्या रोगांचे 
मूळ तर त्या प्रदेशाच्या अप्रगल्मतेत आहे हे निर्विवाद 
आहे. कारण सुधारलेल्या सामाजिक व आर्थिक समा- 
जातून त्या रोगाचे बरेच उच्चाटण झालेले दिसून 
येते कोणत्याही क्षयरोग नि्मूलक मोहिमेपेक्षा समाजाचा 
सवोगीण विकासच या रोगाचे निमूळन करण्यास 
जास्त समथ आहे असे सिद्ध झाळे आहे, मलेरियाचे 
बाबतीत पण डासांची जननस्थांने डबकी व दलदल 
करून काढून व घरांना डास येऊ दाकणार नाहीत 
अकद्या जाळ्या बसवूनच प्रतित्रेंच घाळणे राक्य झाले 
आहे, मलेरिया झाल्यानंतर त्यावर उपाय करीत त्रसण्या- 
पेक्षा त्याचे जेतुवाहक जे डास त्यांचा नाश करणेच 
जास्त सोपे व उपयुक्त ठरळे आहे. त्यामुळे मळेरिया- 
सारखे ऊष्णकटिबंधातीळ रोग आद्योगीकरण, शिक्ष- 
णाचा प्रसार व वाढते रहाणीमान या गोष्टीनी हटवणे 
दाक्य होणार आहे. 
ज्या रोगांना आपण उष्ण कटिवेधातील रोग म्हणून 
ओआळखतो त्या सव रागांचे मूळ दारिद्य, अज्ञान व 
सामाजिक विस्कळितपणा यात सापडते. त्याचप्रमागे 
उष्णकटिवेवार्ताल आहारामुळे होणारे असेही विशिष्ट 


रोग सांगता येणार नाहीत. कमी प्रतीचा आहार 
घेतल्यामुळे या प्रदेशात दिसणारे सर्व रोग थंड प्रदेशात 
सुद्धा तसळाच आहार घेतल्यास दृष्टीस पडतात. उष्ण- 
कटिवरघातील अति उष्णतेमुळे किंवा हवेतील सर्दॉंमुळे 
अन्नामध्ये बदल करगे जरूर आहे असाही एक गेर- 
समज सर्वत्र आढळतो. परंतु पाण्याचे प्रमाण व ऊष्णां- 
काची ( (8101105 ) वघधट सोडल्यास दुसरा कोठ- 
छाही फरक करण्याची गरज नसते. या प्रदेशातील 
आहारात अनेक जीवनोपयोगी घटकांचे प्रमाण 
पाहिज त्यापेक्षा कितीतरी कमी असते व त्यातूनच 
सात्विक आहाराची कमतरता (१1६1 ठा ) 
निमाण होते. या कमतरतेचे मृुळ कारण आहारातील 
संरक्षक पदार्थाचा अभाव हे होव. व हा अभाव 
मुख्यत्वेकरून धार्मिक व सांस्कृतिक रूढी व गैरसमज 
यामुळे निर्माण होतो. बहुसंख्य प्रजेला सात्विक 
अन्न मिळणे झरक्य असते. धार्मिक व सांस्कृतिक 
कारणांच्या जोडीला आर्थेक व उत्पादनाची कारणे 
असतात, अनेक कारणामुळे उत्पन्न झालेली कमतरता 
डरीर अधू बनवते ब ते कोठल्याही रोगजंतूंना बळी 
पडते, म्हणजे रोगाचे कारण हवामान म्हणणे बरोबर 
होणार नाही. 


अनेक तऱ्हेचे जेवू पाण्याबरोबर पोटात जातात व 
तेथील अन्नावर ताव भारून ज्याचे पोट असते त्याला 
उपाशी ठेवतात. यामुळेही माणसाची डाक्ती क्षीण 
होत पण हा प्रश्नही हवामानाचा नसून शुद्ध, स्वच्छ 
पाण| पुरवठ्याचा आहे. 
काम करण्याची रक्ती 

उष्ण प्रदेशातील हवामानात उष्णता उत्पन्न कर- 
ण्याची दरिराची गरज कमी होते. १९३९ ते ४५ च्या 
लढाईत निरनिराळ्या प्रदेशात असलेल्या अमेरिकन 
व कॅनेडिअन सेनिकांचे अवळोकन करून काही निष्कर्ष 
काढण्यात आले, हे सेनिक एकाच तऱ्हेचे काम करीत 
होते व त्यांच्या आहारांच्या सवयी पण सारख्याच 
होत्या, हवामानातील उष्णता जर १ फॅर्नहाइटने 
वाढली तर त्यांचा आहार १६ कॅलरीजनी कभी होत 
असे किंवा १ संटिग्रेडने वाढल्यास २९ केलरीजनी 
कमी होत असे. रॉयळ एअर फोरसने केलेल्या प्रयोगा- 
वरून असे सिद्ध झाळे आहे की दर १० डिग्री 


१२ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५... 

क, शह 0७८ 

«- णत व 
>! प्रि 

किनवभारत रेली 

| अ ह ७५ र 3३५ 

*(< अमृतमहोत्सवी, 
(2/ व्र 


७ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


उष्ण हवामानाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम 


संटिग्रिड उष्णतावाढीने कॅलरीच्या जरूरीचे प्रमाण 
२ टक्यांनी घटते. 
आहारातील वधघट 

हवामानातील उष्णतेच्या कमी अधिक प्रमाणाचा 
प्रोटीन्सच्या जरूरीवर काहीही परिणाम होत नाही. 
अगदी लहान मुलांना दर एका किलोग्रॅम वजनामागे 
२ ग्रॅम प्रोटीन्सची जरूरी आहे. ही जरूरी मोठ्या 
वयात कमी होत जाते. पण पुन्हा १३१४ वर्षांच्या 
सुमारास वाढते. मोठ्या माणसांना दर किलो वजनास 
०३५ ग्रॅम प्रोटीन लागते. पण गर्भवती व मुलाला अंगावर 
पाजणाऱ्या स्त्रीस पुष्कळच जास्त प्रमाणात प्रोटीनची 
गरज असते. ही गरज जवळ जवळ ७५० टक्यांनी 
वाढलेली असते. काही ऊष्ण प्रदेशात अन्नातील चटणीचे 
प्रमाण पण जरूरीपेक्षा कमी असते असे दिसून आले 
आहे. उष्णतेमुळे अन्युरीन (॥1, 13,) व सी व्हिटॅमीन 
जास्त लागत असा समज आहे. पण त्याला पुरावा 
त्याचप्रमाणे या प्रदेशात रिकिटस- मुडदुस- होण्याची 
भीती जास्त आहे या म्हणण्यातही काही अथ नाही. 
कॅलदियम व फोस्फरस कमी पडले म्हणजे हे रोग 
होतात, एकंदरीत थेड व ऊष्ण प्रदेशातील व्हिटॅमीन्स 
वेगेरेची गरज सारखीच असते असे सिद्ध झालेळे आहे. 


पाण्याची जरूरी 

घाम येण्याची क्रिया ज्या प्रमाणात वाढेल त्या 
प्रमाणात पाण्याची जरूरीपण वाढेल, माणसाला थंड 
प्रदेशात २)३ लिटर पाणी लागते. तर ऊष्ण हवेत 
किंवा अतिशय मेहनतीच्या कामाच्या वेळी तहाने- 
पेक्षाही जास्त पाणी पिण्याची गरज असते. घामाने 
बाहेर फेकले जाणारे पाणी दर तासाला शारीरात पुन्हा 
घातळे पाहिजे. स््रूप घाम येण्याने दारीरातील अनेक 
क्षार विशेषत; मीठ बाहेर टाकले जाते असा समज 
आहे. परंतु एखाद्या व्यक्तीस ख्‌प थंड हवेतून पका 
दम अति उष्ण हवेत आणल्यास सुरवातीस थोडेसे 
जास्त प्रमाणात क्षार बाहेर पडतीळ पण त्या हवेची 
सवय झाली म्हणजे शरीरातील क्षारांचा समताठ 
राखण्यास जास्त क्षाराची जरूरी नसते. 
सामाजिक रोग 

वरील सर्व विवेचनावरून असे दिसून येते की पाण्या- 
खेरीज दुसर्‍या कोणत्याही प्रकारच्या अन्नघटकात हवा" 


अनुक्रमणिका 


मानामुळे फेरफार करावा लागत नाही. उष्ण कटिबधा- 
तील वारे, सूर्यप्रकाश किंवा अतिउच्च कष्णतामान यांचा 
चामडीवर परिणाम होऊन त्यातून मिळणाऱ्या 
पोघणावर थोडाफार परिणाम होणे शक्य आहे. प्रखर 
सूर्यप्रकाशाची पॅलाय्रावर (ब २१ व्हिटेमीन कमी 
पडल्यामुळे होणारा चाझडीच्या रोग) होणारा परिणाम 
सर्वाना माहीत आहे. इतरही काही चामडीच्या 
रोगावर प्रखर सुयेप्रकाश!चे वाइंट परिणाम होतात 
परंतु ऊष्ण कटिबंधातील रोगावर होणार परिणाम तेथील 
हवेचे माणसाच्या फिजिऑलजीवर होणाऱ्या परिणामा- 
वर अवलंबून नसून बाह्य कारणावर अवलंबून असतात. 
मुख्यत्वेकरून संसगजन्य रोग व जंतासारख्या माणसाच्या 
शरिरात वाढणाऱ्या कृमींचे रोग यामुळेच या प्रदेशातील 
लोकाची प्रकृति जरिघडत असते. या. दोन व्याधीमुळे 
घेतलेळे अन्न आत्मसात करता येत नाही किंवा यामुळे 
भूकनाश होऊन योग्य आहार घेतलाच जात नाही. 
या दिवाय तेथीळ शेती, अर्थव्यवस्था व सामाजिक 
चालीरीती यावर तेथीळ खाण्यापिण्याच्या सवयी 
अवलंबून असतात. बहुसंख्य जनता तांदूळ, ज्वारी, 
बाजरी किंवा मका या सारख्या पिठूळ पदार्थावस्च 
उपजीविक्रा करीत असते. म्हणूनच या अन्नामुळे 
होणार रोग ऊष्ण कटिवेधातील रोग म्हणता येणार 
नाहीत तर हे रोग तेथील समाजाने आपल्या सवयीनी 
ओहून आणलेळे आहेत असे वाटते, 

कमी प्रतीचा आहार ब अपुरा आहार- 

कमि प्रतीच्या व अपुऱ्या आहारामुळे खालील चार 
प्रकारचे रोग होऊ रकतात:- 

( १) बरी वेरी, पेलाय्रा किंवा क्राशिओकोर- 
सारखे निव्वळ आहारातील कमतरतेमुळे होणारे रोग, 

( २ ) संग्रहणी, पनिशस अँनिमिया, मूतखडे किंवा 
शरीरावरील व्रण यासारखे बहुतांशी आहारातील 
कमतरतेमुळे होणारे रोग, 

(२) यकृताचा (लिव्हर्चा ) कॅन्सर किंवा 
पँक्रिअस हा गाठीचा रोग- या रोगाची प्रत्यक्ष कारणे 
माहीत नसली तरी अन्नातील अनेक प्रकारची कमतरता 
या रोगांना कारणीथूत होते असे सिद्ध झाळे आहे. 

(४ ) ज्या रोगाचे मूळ कारण आहारात नसून 
बाह्य जंतूत असते परंतु जे निकस अन्नामुळे व त्यातील 


१३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


असणाऱ्या कमतरतेमुळे अकारण वाढतात असे क्षय 
रोगासारखे रोग. 


आधुनिक तंत्रविद्या 

आधुनिक तंत्रविद्चेच्या साहाय्याने ऊष्णकटिविंधातील 
जीवन सुखदायी व आरोग्यकारी करणे सहज राक्‍्य 
आहे: (१) या तंत्राच्या साहाय्याने ुद्ध व स्वच्छ 
पाणी पुरवठा करणे दक्‍य आहे. कमी कीटकांचा नाश 
करणारी भोषधे वापरून व शीतगृहे बांधून स्वच्छ थुद्ध व 
पोषक अन्न पुरवठा करणे दाक्य आहे व घाण व सांड- 
पाणी यांची आरोग्यास विघातक न होईल अशातऱ्हेने 
विल्हेवाट लावणे शक्य आहे. (२) या सर्व गोष्टी 
राजण्यास माणसे तयार करणे शक्य आहे. (३) या 
सवे गोष्टीवर पैसा खर्च करणे काटकसरीचे ठरणार 
आहे, पण या प्रदेशाच्या विकासास तंत्रविद्या, तंत्र- 
विद्या वापरणारी माणसे व पेसा यांच्या खेरीज भाणखी 
काही गोष्टींची आवश्‍यकता आहे. तंत्रविद्येळा शक्‍य 
असलेल्या सव गोष्टी एकत्र करून या देशातील समाजाच्या 
हवाली केल्या तरी त्यातून पाहिज त्या गोष्टी घडतील असे 
समजणे बरोबर होणार नाही. सामाजिक, सांस्कृतिक 
व भाषिक प्रश्नामुळे दिरंगाई होणे, कामात घोटाळे 
होणे शक्‍य आहे. विद्ोषतः आर्थिक व सामाजिक 
प्रश्नामुळे या प्रदेशातील लोकांच्या आरोग्यावर होणारे 
दुष्परिणाम घालवणे कठीण आहे. त्यातच अनेक 
ठिकाणी राजकीय प्रश्नाची भर पडत आहे. शास्त्रीय व 
तांत्रिक दृष्ट्या याः प्रदेशातील लोकांचे आयुरारोग्य 
सुखाचे होणे दाक्य असले तरी सामाजिक, आर्थिक व 
राजकीय घटकांचा त्यावर पुष्कळच परिणाम होऊ 
दकतो व त्यामुळे येथील विकासही थांबू शकतो असा 
अनुभव आहे. 


होल मिल मेलमे-के(-€-€--€->“ >€-&«->्क् 


">े€- 


नवभारत मासिक 
प्रकादान स्थळ: ३१५ गंगापुरी बाई. 
प्रकाशन दिनांक: दरमहा एक तारीख. 
मुद्रकः मधुकर शांकर साठे. 
जात! हिंदु. 


पत्ता : दि प्राज्ञ प्रस, 
२३१५ गंगापुरी वाई. 


प्रकाशक; वि, म. बेडेकर, 
जात : हिंदु. 


पत्ता; २१५ गंगापुरी वाई. 


जात: हिंदु. 
पत्ता; ७८३ शिवाजीनगर पुणें ४. 
र्‍या, गोवधन पारीख, का. संपादक, 
जात : हिंदु. 
पत्ता : गणेशभुवन, २७६ तेलंग रोड 
माटुंगा-मुंबई १९, 
माल्क ; प्राश पाठशाळा मंडळ 
गंगापुरी, वाई 


[रूल नंबर ८, रजिस्ट्रेशन ऑफ्‌ न्यूजपेपर 
सटर रूल्स १९५६ अन्वये प्रकाशित ] 


सके पि 


'ठिकेश कर 'गे("-ठे (च... 3६-३६ श 


"कॅश "तके" "कतशकेश मेश” ॅतकेत मेश गेयता मे(->>->>€-->€€-€८->--४-०>९->€०>---->€«->*-->«->«->«-><«>& 


र 
भृ 
र्ग 
रः 
र्ग 
र्ग 
गृ 
भृ 
रके 
! 
र्ग 
गू 
गृ 
रः 
1 
ग ्प़ा. वि. म. बेडेकर. 
र 
| 
र्क 
र 
र्ग 
र्ग 
र 
गै 
र 
! 
रः 
! 
र 
र 
र्क 


ग 
थय 


र >6->6->६-->€-->&«- 


१४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. द. भि. कुलकर्णी 


संशोधनशञास्त्रावरीळ मार्गदर्शक प्रबंध 


डॉ. दु. का. संत हे मराठीतील एक विचारवंत 
समीक्षक आहेत. 'मराठी स्त्री' हा त्यांचा 
प्रवंध व “साहित्य आणि संस्कृती' आणि 
साहित्य संमेलने आणि साहित्यिक प्रश्‍न' ही 
त्यांची दोन पुस्तके ; या त्यांच्या तीन ग्रंथांनी 
मराठी अभ्यासकाला मोलाचे वैचारिक खाद्य 
पुरविळे आहे. याशिवाय ' केशवसुत : काव्यदर्शन !, 
* कलानीतिवाद, ' “ मुक्‍्तेश्‍वरकृत सभापर्व !, नरेन्द्र 
कृत रुक्मिणी-स्वयंवर ' इत्यादी पुस्तकेही त्यांच्या 
नावे रुजू आहेत. या त्यांच्या सर्व लेखनाने 
त्यांची अक्षी एक निजचित वाडझमयीन मूर्ती 
अभ्यासकांच्या मनात उभी झाली आहे आणि 
ती म्हणजे डॉ. दु. का. 
आणि वाडमयाच्या अंतरंगाशी समरस होणारे 
चितनश्ील समीक्षक होत. 

परंतु ' संशोधन : पद्धती प्रक्रिया अंतरंग ' 
हा ग्रंथ अलीकडे त्यांनी करिहिला आहे हे समज- 
ल्यावर -त्यातील “अंतरंग' या शब्दाचे भान 
ठेवूनही -अभ्यासकाच्या मनात अशी शंका आली 
कौ, “डॉक्टरसाहेवांनी असा ग्रंथ कसा लिहिला? ” 
ग्रंथाचा विषय व ग्रंथाचे शीषेक यावरून आपली 
सहजच अशी समजूत होते की हा एक संशोधन- 
शास्त्रावरील तांत्रिक ग्रंथ असावा. 

या ग्रंथासंवंधी आणखीही एक पूर्वग्रह संभवतो 
तो म्हणजे प्रस्तुत ग्रंथ हा “ मराठी संशोधना- 
वरील ग्रंथ असेल, कारण डॉ. संत हे मराठी 'चे 
एम्‌. ए., पी. एच्‌. डी., मराठीचे प्राध्यापक. 

मात्र प्रत्यक्ष ग्रंथवाचन सुरू केळे कौ या 
सार्‍या पूर्वकल्पना आपोआप नाहीशा होतात. 
डॉ. संत यांच्या पूर्वलौकिकास शोभण्यासारखाच 
हा चितनश्ील, विचारांना खाद्य देणारा ग्रंथ 
आहे, विषयाच्या वहिरंगाशी नव्हे तर अंत- 
रंगाशीच ग्रंथाचा आद्य संवंध आहे. * विज्ञान- 


अनुक्रमणिका 


संत हे विचारांच्या 


बोधा ! च्या प्रस्तावनेत प्रा. श्री. म. माटे यांनी 
म्हटले होते को विकसनशील राष्ट्रांना जर 
विकसित राष्ट्रांच्या वरोवरीस यावयाचे असेल 
तर या विकसनक्षील राष्ट्रांच्या घरचे वारेच 
वदलळे पाहिजे . त्यांनी विज्ञानाला केन्द्रस्थानी 
वसविले पाहिजे. डॉ. संत यांच्या मते “ संशोधन ' 
या प्रक्रियेचा अर्थ आणि * संशोधन : पद्धती, 
प्रक्रिया, अंतरंग' या ग्रंथाचे प्रयोजन इतके 
व्यापक आहे - त्यांना आपल्या घरचे वारेच 
बदलावयाचे आहे, त्यांना आपला समाजच 
संशोधनाभिमुख, विज्ञानाभिमुख व्हावयास हवा 
आहे. 

* संशोधन ' या शब्दाचा अर्थ “ 8 ठछा'७- 
शीण] 888701 : 11106501४71011 : 5१७611८ 
ग ए७51९8101 007१108 1110189 811102 0110 
पा] ली ]ा0प०९१४७ ९ [ लावायला! 
गपभापीर्लीगी (आपि 19लींणाळा'ए, 
शा छा. जल्तताळ, 1,णातेया, 1964, 
7, 987 ] असा एका इब्दकोक्याने दिला आहे. 
परंतु लेखकाची संशोधनाची कल्पना यापेक्षा 
अधिक व्यापक व अधिक मौलिक आहे. तो 
म्हणतो, “ संशोधन ही एक प्रवृत्ती असून ती 
कोणत्याही एका क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे असे 

नव्हे. तिने जीवनाची सवंच क्षेत्रे व्यापलेली आहेत 
इतकेच नव्हे तर संशोधन हे जीवनाच्या सर्व 
क्षेत्रांचा कणा झालेले आहे. आज जीवनाचे असे 
एकही क्षेत्र नाही की ज्यात संशोधनाचा उपयोग 
केला जात नाही. म्हणूनच विद्यापीठातन वाहेर 
पडणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या ठिकाणी एक प्रकारची 
संशोधनमनस्कता ( रिसर्च -माइंडेडनेस ) असा- 
वयास हवी. आजच्या आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांनी 
जो कृषि-औद्योगिक -समाज निर्माण करण्याचा 
संकल्प सोडलेला आहे त्याचा पाया व्यापक अर्थाने 


१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


* संशोधन ' 
६, १६. ) 


हाच राहणार आहे... (पृ. क्र. 


संशोधनासंवंधी लेखकाची कल्पना ही इतकी 
मूलगामी असल्यामुळेच संशोधनपद्धतीचा केवळ 
सांगाडा न सांगता त्याने सदर ग्रंथात मुख्यतः 
* संशोधनाचे तत्त्वज्ञान ' विशद केले आहे. म्हणूनच 


प्रस्तुत ग्रंथ हा संशोधनपद्भतींचा यांत्रिकपणे 
विचार .करणारा तपकील-ग्रंथ नरान तो एक 


वेचारिक प्रबंध होय असे म्हणावयाचे. 


पहिल्या प्रकरणात लेखकाने संशोधनाची ऐति- 
हासिक पार्श्वभूमी ' विक्ाद केली आं संशो- 
धनाच्या मागे जी चिकित्सक वत्ती आहे ती 
आपल्याकडे तरी वरीच आधनिक आदे आधूनिक 


युगाच्या प्रमुख प्रंरणांपको ती एक आहे. यूरोप- 
मध्ये पंधराव्या व सोळाव्या दतकात तिचा 


उदय झाला. प्रबोधनाच्या (रेनॅसन्स) चळवळीमुळे 
ज्या काही प्रमुख प्रवृत्ती उदयास आल्या व 
ज्या पुढे वाढीला लागल्या त्यापैकी 
वृत्ती (स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी) ही होय 
सतराव्या अठराव्या शतकात ह्याच प्रवत्तीचा 
विकास होऊन आधुनिक वद्धिवादाचा उदय झाला 
व त्यानंतर क्षास्त्रीय दृष्टीचे युगमान सुरू झाले. ! 
(पृ. क्र. ३) असे लेखकाने म्हटले आहे. यातील 
प्रवोधन > चिकित्सकवृत्ती > वृद्धिवाद > शास्त्रीय 
युगमान इत्यादी लेखकाने सांगितलेला कार्य- 
कारणसंवंध अचूक आहे. परंतु १९ व्या गतकात 
आपल्याकडे जे प्रबोधन ज्ञाले ते आपल्या देशातील 
आद्य किवा एकमेव प्रबोधन नव्हे. प्रस्तावनाकार 
श्री. ग. श्री. खेर यांनी म्हटल्याप्रमाणे “ भारतात 
एकेकाळी चिकित्सेचे आणि संद्योधनाचे युग 
होऊन गले. याच काळात उपनिपदे, तत्त्वज्ञान 
वेद्यकशास्त्र, ज्योतिपश्ास्त्र, गणितशास्त्र, वनस्पति- 
शास्त्र, रसायनशास्त्र शास्त्रे नव्याने 
अस्तित्वात आली. भारतीय संशोधकांनी चिंतन, 
निरीक्षण, चर्चा, प्रयोग , अनभव इत्यादी मार्गांनी 
ही नवीन शास्त्रे व हे नवीन ज्ञान अस्तित्वात 


् 
इत्यादा 


आणल. सकशोधनदृप्टी असल्याशिवाय हे झाले 
नाही. पुढे पुढे चिकित्सक वत्तीचा हा काळ मागे 


१६ 


अनुक्रमणिका | 


चिकित्सक 


पडून अंधश्रद्धा आणि ग्रंथप्रामाण्य यांचा काळ 
आला. ” (पृ. क्र. ११) संशोधनाची ऐतिहासिक 


पा्श्वंभूमी सांगताना लेखकाने भारतातील ही 
आद्य संशोधनावस्था अवब्य लक्षात घ्यावयास 


हवी होती, केवळ भारतीय संस्कृतीच्या अभिमानाने 
नव्हे, तर या निमित्ताने त्याला वेदिक काळातील 
संशोधनप्रवृत्ती व अर्वाचीन काळातील संशोधन- 
प्रवृत्ती यांची उद्बोधक तुलना करता आली 
असती म्हणून. 


याच प्रकरणात लेखकाने (१) तात्त्विक 
संशोधन (२) अवलंबन संशोधन; आणि (१) 
वैज्ञानिक संशोधन (२) सामाजिक कास्त्रान्तर्गत 
संशोधन (३) वाझमयान्तर्गत संशोधन असे 
संशोधनाचे विविध वर्गीकरण केले आहे 

या प्रकरणात आणि एकूण ग्रंथातच लेखकाने 
भाषांतर व परिभाषा या संदर्भात जरा धघर- 
सोडीचे धोरण स्वीकारले आहे उदाहरणार्थ 
अँप्लाईड रिसर्च ' या शब्दाचे भाष लेखकाने 
एकदा ' अवलंवन संशोधन ' (पृ. क्र. १ ) तर 
तरु एकदा कार्यकारी संद्योधन ' (पृ. ११ ) 
असे केले आहे; आणि पुड तर * अप्लाईड ' 
या इब्दाचे भाषांतर 'संवद्ध ' (पृ. क्र. ३७ ) 
असेही केळे आहे. शास्त्रीय स्वरूपाच्या ग्रंथामध्ये 


अस स्वातंत्र्य रास्त नव्हे ; विद्षेपतः प्रवंध- 
ळ॑खनाचे छ्षास्त्र सांगणाऱ्या ग्रंथांमध्ये यावावत 
विशेष 


जागरूकता हवी होती. 


येथे आणखीही एक तटी नमूद करावयास 
हवी : “ संशोधनात्मक लेखनात अतिशय महत्त्वाची 
गाष्ट म्हणजे विविध प्रकारचे आधार आधार 
हा संशोधनाचा गाभा आ हे लक्षात घेऊन हे 
आधार विनचूक असावेत, तसेच अधिकृत असावेत 
पुस्तकाचे लेखक, आवत्ती, पळ ठ, प्रत इत्यादीचा 
खुलासा स्पष्ट असावा (पृ. क्र. १९१ ) अशी 
सूचना ळेखकाने संशोधकांस दिली खकाचा 


स्वत:चा ग्रंथ हा संशोधनात्मक ग्रंथ नाही हे 
तरीही ग्रं 


4 


थाची श्ास्त्रणुद्धता वाढविण्यासाठी आणि 
अभ्यासकास तसा वस्तपाठ देण्यासाठी स्वत: 
लखकानच' आपली सचना अमलात आणावयास 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._) 
५-/८ त्र 
कुण 
; नवभारत र 
क श्र ७५ न ३१९ 
न्ट« टि अमृतमहोत्सवी >७ 
(24: 00000: > 


अ. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


%् 


संशोधनकह्ास्त्रावरील मागदशक प्रबंध 


हवी. पृष्ठ ४ वर लेखकाने * महाराष्ट्र जीवन 
या ग्रंथातीळ एक अवतरण उद्धृत केले आहे 
व ' महाराष्ट्र जीवन खं. २, पृ. १३९ एवढाच' 
तपक्षीलळ नमूद केला आहे. वास्तविक अक्षा 
तळटीपांमध्ये ग्रंथ, ग्रंथकार, प्रकारक, प्रकाशन- 
स्थळ, प्रकाशनवर्ष, पृष्ठक्रमांक इत्यादी तपक्षील 
आव्यक असतो ; एवढेच नव्हे तर हा तपशील 
नमूद करण्याची एक आंतरराष्ट्रीय क्रमपद्धतीही 
अस्तित्वात आहे - तिचाही अवलंब आवद्यक 
असतो. 

दुसऱ्या प्रकरणात लेखकाने वैज्ञानिक व 
सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रातीळ  संद्योधनाचे 
स्वरूप विशद केळे आहे. विज्ञानक्षेत्र व सामाजिक 
शास्त्रांचे क्षेत्र यातील संशोधनभिन्नता लेखकाने 
या प्रकरणात उत्तम प्रकारे स्पष्ट केली आहे 


१. वैज्ञानिक शास्त्रांना चार-पाच शतकांची 
परंपरा आहे. सामाजिक शास्त्रांचे आयुष्य या 
दृष्टीने जेमतेम एक शतकाचे आहे. (पृ. क्र.२५) 


२. सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रातील शोध- 
विपयक निष्कर्ष हे विज्ञानशास्त्रातील निष्कर्षा- 
प्रमाणे सवंगामी (युनिव्हसंल) व निरपवाद 
नसतात. त्यांच्यात मतभेदाला भरपूर वाव असतो. 
( पृ.क्र. २६) 

३. सामाजिक शास्त्रांनी आपल्या संशोधनाचे 
स्वविशिष्ट व सर्वेमान्य असे तंत्र निर्माण केलेले 
नाही. (पृ. क्र. २६) 

४. वैज्ञानिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात प्रयोग करताना 
प्रयोग पद्धतीप्रमाणे प्रयोगाची अतिशय काळजीपूर्वक 
आखणी करून अपेक्षित निष्कर्ष एकच येईल 
अश्नी ग्वाही देता येते. सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात 
अश्या प्रकारची स्वनियंत्रित प्रयोगशीलता ( कंट्रोल 
एक्स्पेरिमेंटेशन) अस्तित्वात येणे जवळ जवळ 
अशक्‍य आहे. (पृ. क्र. २६) 

५. वैज्ञानिक शास्त्रातील नियम सामाजिक 
क्षेत्रात पूर्णपणे लागू पडत नाहीत, कारण या 
ठिकाणी मानवी जीवनातील भावना, विचार, 
कल्पनाजन्य अनेक गोष्टींचा संबंध असल्याने 


न्‌ १ भा ३ 


अनुक्रमणिका 


कारणांची अनेकता वाढते व सर्वच अवलोकनात 
गुंतागुंतही वाढते. (पृ. क्र. २७) 

६. वैज्ञानिक शास्त्रात पुनःपरीक्षणाची (व्हेरि- 
फिकेशन) तरतूद असते. सामाजिक शास्त्रांमध्ये 
त्याला वाव नसतो. (पृ. क्र. २७) 

७. वैज्ञानिक शास्त्रांपेक्षा सामाजिक शास्त्रांचा, 
परस्परांद्षी निकट संवंध असतो. (पृ. क्र. २७) 

वैज्ञानिक शास्त्रातील संशोधन व सामाजिक 
शास्त्रातील संशोधन या उभय प्रकारांमध्ये 
एवढा भेद असल्यामुळेचे वेज्ञानिक शास्त्रांच्या 
क्षेत्रात प्रयोगपद्रतीला व सामाजिक शास्त्रांच्या 
क्षेत्रात क्षेत्र-्पाहणी ( फोल्ड सव्हे ), कोष्टक 
(झिड्यूळ), मुलाखत (इंटरव्ह्यू), घटका्यास 
(केस स्टडी) इत्यादी पद्धतींना महत्त्व असते. 
या स्व पद्धतींचे सविस्तर विवेचन लेखकाने 
केले आहे. 

विज्ञानक्षेत्रीय संशोधन, सांमाजिक शास्त्रान्तर्गत 
संशोधन यांच्यापेक्षा वाडमयक्षेत्रातील संशोधन 
हे अर्थातच भिन्न स्वरूपी असते. म्हणूनच त्याचा 
स्वतंत्र विचार “* साहित्यक्षेत्रीय संशोधन : व्याप्ती 
व मर्यादा' या तिसर्‍या प्रकरणात आला आहे. 
डॉ. संत, स्वतः साहित्यक्षेत्रीय संशोधक असल्यामुळे 
प्रस्तुत प्रकरण विशेष प्रत्ययपूणे उतरळे आहे. 
सदर प्रकरणात साहित्यासंवंधी काही महत्त्वपुर्ण 
विधाने लेखकाने केली आहेत : 

१. “ साहित्य हा एक अत्यंत महत्त्वाचा व 


विश्वसनीय असा सामाजिक दस्तऐवज (डाक्य- 
मेंट) आहे. ” (पृ. क्र. ५८) 


२. “ वाडमय हे संस्कृतिरू्प आहे. ” ( पृ. 
क्र. ५९) 

३. “ साहित्य हे निरनिराळ्या शास्त्रांची 
व कलांची उतारपेठ आहे. ” (पृ. क्र. ६०) 

डॉ. संत हे समाजसत्तावादाकडे कल असलेले 
विचारवंत आहेत हे लक्षात घेतले म्हणजे या 
विधानांमागे कोणते विचारविश्व उभे असेल याची 
कल्पना येते. 

साहित्य सामाजिक दस्तऐवज आहे, ते संस्कृति- 
रूप आहे, ते सर्वसमावेशक आहे असे म्हटल्याने 


१७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्ष“ ण र क 
शट की | ् 


3 2 ग 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


> 


साहित्याचे साहित्यरूप जरा तरी स्पष्ट होते का? 
हीच विधाने आपल्याला चित्रकला, शिल्पकला, 
भाषासंस्था, विविध प्राचीन विद्या एवढेच नव्हे 
तर प्राचीन सामाजिक चालीरीती, केशभूषा, 
वेषभूषा इत्यादी संवंधानेही करता येणार नाहीत 
का? याचाच अर्थ असा कौ ही समाजसत्तावादी, 
समाजनिष्ठ दृष्टी साहित्याकडे साहित्यवाह्य 
दृष्टीने , साहित्याचे मर्मच विसरून, पाहत आहे 
आपल्या या साहित्यदृष्टीची जाणीव लेखकास 
असावी, आणि म्हणूनच कौ काय तिचे मोठे 
गमतीदार समर्थन त्याने केळे आहे: साहित्याला 
स्वतंत्र व स्वायत्त क्षेत्र नाही म्हणून साहित्याकडे 
अ्या समाजनिष्ठ, साहित्यवाह्य, दृष्टीने पाहावे 
अशी लेखकाची समजूत दिसते ! मर्ढेकरांची 
सौंदर्यवादी कलामीमांसा या समाजनिष्ठ साहित्य- 
सृष्टीला नेहमीच एक आव्हान वाटत आली 
आहे, त्या मीमांसेचे खंडन करताना लेखक म्हणतो, 
“ सर्जनक्षमता हे मानवी प्रतिभेचे एक अनन्य- 
साधारण वैशिष्ट्य आहे. या वैबिष्ट्याला प्राधान्य 
देऊन सर्जनप्रक्रिय्रे्या आधाराने साहित्यातील 
विविध गुणांची ब दोषांची चर्चा करावी, सा हित्य- 
क्षेत्रीय आणि कलाक्षेत्रीय सूजनतेचे सोंद्य हे 
एकमेव ध्येय मानावे, आणि त्या आधारे साहित्य- 
कृतीचे स्वरूपर्वेशिण्टिय ध्यानी आणावे, त्याची 
चर्चा करावी, लेखकाच्या मनोविशेषांचे, लेखनाचे 
परीक्षण करतानाही या वैशिष्ट्यास महत्त्वाचे 
स्थान राहील असे साक्षेपाने पाहावे, त्या दृष्टीने 
त्याच्या साहित्यान्त्गत आविष्काराचे दर्शन 
घडवावे. . . .या विचाराच्या लोकांनी सोंदर्यश्रास्त्र 
हे साहित्याभ्यासासाठी प्रमाण मानावे, त्याची 
मूलतत्त्वे शोधावी, त्यांचा अवलंब साहित्याच्या 
विविधस्वरूपी अंगप्रत्यंगातत कसा होतो ठे दाखवन 
द्यावे व त्या आधारे साहित्य-सोंदर्य समीक्षाक्ास्त्र 
विकसित करून घ्यावे असा आग्रह धरळा आहे 
मराठीत हा विचार मढढेकरांनी मोठ्या आवेशाने 
मांडलेला आहे. -- . साहित्याच्या सर्वसमावेशकतेला 
एक शह देण्याचा व त्याचे स्वतःचे असे शास्त्र 


निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे....ललित- 
कलांचे, परीक्षण, परिक्लीलन, अध्ययन ज्या 


शट 


| अनुक्रमणिका 


गोष्टींना प्रमाण मानून होते त्याच गोष्टी, व 
ललितकलांचे अंतिम उद्दिष्ट सोंदर्यनिमिती तेच 
साहित्याने प्रमाण मानावे असे हा संप्रदाय म्हणतो. 
म्हणजे निष्कर्ष काय निघतो ? साहित्याने सामा- 
जिक शास्त्रे, नीती इत्यादींच्या सासुरवासातून 
स्वतःला मुक्‍त करून घेऊन ललितकलांचे वेस 
स्वीकारावे. म्हणजे साहित्याची तत्त्वे ही साहित्याची 
नसतीलच, तर ती ललितकलांची असतील. ” 
(पृ. क्र. ७०-७१ ) या सर्वच विवेचनामागे 


पुवग्रह्‌ असावा असे वाटते. मढेंकरांचे म्हणणे 
एवढच होते को साहित्य ही एक ललितकला 


आहे, सर्वे ललितकलांना -समान व प्राणभत असे 
तत्त्व सोंदय हे आहे आणि म्हणन सोंदर्य या 
तत्त्वाच्या आधारे सव ललितकलांचे व सर्व 


ललितकृतींचे आकलन व मृल्यमापन व्हावे. 
मढकरांचे हे मत चुकीचे असू शकेल व त्यावर 


टीकाही करता येईल, परंतु मर्ढेकरांनी जे म्हटळेच 
नाही ते त्यांच्यावर वळेच लादप्यात काय मतलव ? 
मढकरांना ' साहित्याच्या सर्वसमावेशकतेला उह 
चावयाचा नव्हता. मढेकरी कला ह्या 
तील विविधांगी जीवन उणे 
साहित्यातील या विविधांगी जी 
अधिकस्पशे, परिसस्पर्श करणारी कलामीमांसा 
आहे. तसे नसते तर जगातील विविध भापान्तर्गत 
साहित्याचा साक्षात्‌ अभ्यास लेखकाने करावा 
स्वतःची भावानुभूती जास्तीत जास्त व्यापक प 
व करावी, तिच्याशी इमान रोखावे, भावान- 
य ले जानात्मक आणि भावनात्मक 
तीही वे व मुख्य म्हणजे लेखकाने 
व री ग यात आते | त्य असे मढेकर 

अ । हेत्य, संगीत, चित्र, शिल्प या 
सर्वच कलांना मढेकर, ' ललितकला 
त्यामुळ मढकर * ललितकलांचे वर्चस्व 
गाजवितात ' असेही म्हण 


4 
मीमांसा साहित्या- 
करणारी नसून 
वनास सोंदर्याचा 


मानतात. 
व साहित्यावर 


णता येत नाही सुदे न 
मढ़क यग अ क्य भनवग न ळ्‌ र र» दवान 
राना. अभिनवगुप्तासारखे अस्सल भारतीय 


पुरवण आणि डॉ. ग. त्र्यं. देशपांड 
* ॥. त्र्य. देशपांडे यांच्यासारखे 
अस्सल भा 4 .) त गा 
स्सल भारतीय वंदज 
क मी ताय वशज लाभले आहेत. आपल्याला 
"_ काहा खताचे नाते आहे हे मढेकरांना ज्ञात 
चक मढकरांवर टीका करताना डॉ. 
" शत असणे आव्यक होते. 


“य 
ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४. ७ 
/ र र त 
व. र ळुम्च्यकर ळा 
$$; 
न्य 'नवभारत ड्रे क 
क श्र ७५ न ३१९ 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी &१) >७ 
च्छ ी ९ 
*९ , सकत. “१ 


“वु 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संशोधनशास्त्रावरीळ मार्गदशेक प्रव॑घध 


साहित्याचा अभ्यास ऐतिहासिक दृष्टीने, पाठ- 

चिकित्साशास्त्रान्वये, भापाशास्त्रदृष्ट्या व तौलनिक 
अशा अनेक भूमिकांतून व्हावयास हवा व तो 
फार मोलाचा आहे यात वाद नाही, परंतु हा 
अभ्यास वाळझमयाचा ' वाडमय ' म्हणून केळेला 
अभ्यास आहे असे म्हणू या नको, वाझमयाचा 
वाडमय * म्हणून अभ्यास केवळ सोंदर्यश्ास्त्रा- 
नुगामीच असू शाकेळ, नहून * वाऊमयाचा 
इतिहास ' (हिस्टरी ऑफ लिटरेचर) आणि 
वाऊमयीन इतिहास ' (लिटररी हिस्टरी) यात 
जशी आज आपण गल्लत करीत आहोत तसेच 
इथे व्हावयाचे 

या प्रकरणात लेखकाने जाता जाता काही 
सूचना केल्या आहेत त्या स्वतंत्रपणे महत्त्वाच्या 
आहेत : । 

_ १. मराठीचे एक सर्वकष व प्रमाणभूत (स्टँडडं ) 
व्याकरण सिद्ध व्हावे. (पू. क्र. ६४) 

२. मराठी वाहुमय व इतर भारतीय भाषांतील 
वाडमय यांचा तौलनिक अभ्यास व्हावा. (पृ. क्र. ८३) 

२. आजचे संशोधन वाजवीपेक्षा अधिक पांडित्य- 
प्रधान (अँकॅडेमिक) होत आहे ते. श्ोधप्रधान 
(सर्च ओरिएंटेड) व्हावे. (पृ. क्र. ८४) 

४. विषयांच्या दृष्टीने हिदीतील संशोधन अत्यंत 
एकारत आहे त्याला नवे वळण मिळावे. (पृ. क्र. 
८५) 

५. इंग्रजी भाषेचा भारतीय भाषांवर झालेल्या 
परिणामांचा अभ्यास व्हावा. 

६. भारतीय-आंग्ल ( इंडो-अँग्ळीकन ) ललित 
वाडमयावर व समीक्षेवर संशोधनपर प्रवंध 
लिहिळे जावे. (पृ. क्र. ८७-८८) 

७. परभाषातीळ दर्जेदार वेचारिक ग्रंथांचे 
प्रमाणभूत भाषांतर प्रवंधयदवीस पात्र ठरावे 
असा विचार लेखकाने सहाव्या प्रकरणात मांडला 
आहे. (पृ. क्र. १८७) 

ग्रंथाचे चौथे प्रकरण संशोधकास व्यावहारिक 
व तपशिलवार सूचना देण्याच्या हेतूने लिहिलेले 
आहे; पहिल्या परिशिष्टाचे स्वरूपही असेच आहे 
संशोधकाने विषय कसा निवडावा, अभ्यासास 


सुरुवात कशी करावी, टिपणे कशी काढावीत, 
टिपणकार्डे क्ली तयार करावीत, संशोधन-अहवाल 
कसा तयार करावा इत्यादी माहिती या दोन 
स्थळी आली आहे. नव्या संद्योधकास. अक्या 
मार्गदणेनाची गरज असते. त्यामुळे त्याचा .आत्म- 
विदवास वाढतो, त्याच्या वेळेची व इाक्‍तींची 
वचत होते; आणि मुख्य म्हणजे हळुहळू संशो- 
धनाची शिस्त त्याच्या अंगी वाणते. म्हणूनच 
संशोधनकार्य न करणार्‍या सर्वसाधारण वाचकाला 
जरी हो बारीकसारीक माहिती जादा वाटली 
तरी प्रत्यक्ष संशोधन करणार्‍यास ती तक्षी 
वाटणार नाही; प्रसंगी थोडी अपुरीच वाटेल. 
जसे, तळटीपा, कंसटीपा, प्रकरणटीपा यांच्यातील 


भेद व त्यांचे महत्त्व मराठी टंकमुद्रणातील 
गेरसोयी व त्यावरील इलाज, आजवर महा- 
राष्ट्रात ज्ञालेल्या संशोधनकार्याचा तपशील व 


त्यासंवंधीचे संदर्भसाहित्य इत्यादी कितीतरी लहान- 
मोठ्या विषयासंवंधी संशोधकास मागंदर्शन होणे 
आवड्यक होते. 


“ शोधक्रियेचे अंतरंग ' या पाचव्या प्रकरणात 
संशोधन क्रियेतील नावीन्याचे व मौलिकतेचे स्वरूप 
लेखकाने स्पष्ट केले आहे. संशोधकाचे व्यक्तित्व 
खर्‍याखुर्‍या अर्थाने ' संशोधकाचे व्यवितत्व ' होण्या- 
साठी व त्याच्या संशोधनात मोलिकता येण्यासाठी 
लेखकाने चार गुणांची आवद्यकता प्रतिपादली आहेः 
(१) अनंत कष्ट उपसण्याची तयारी (२) 
* चिकित्सकता ' (३) कार्यकारणाधिष्ठित स्‌क्ष्म 
अवलोकनशकक्‍्ती '- (४) ' तत्त्वशोधकवुद्धी . या 


संदर्भात लेखकाने इतिहासाचार्य राजवाडे व 
कै. प. कृ. गोडे यांची उदाहरणे नमद केली 


आहेत. प्रत्यक संशोधकाने ती आपल्या मनाच्या 
ताम्नपटावर नेहमीकरता कोरून ठेवली पाहिजेत 
महानुभावांची गुप्त लिपी शोधन काढण्यासाठी 
के. राजवाडे यांनी स्वतःला चौदा दिवस एका 
खांलीत कोंडून घेतळे होते ! आणि प्रवासामळे 

सशाधनकायात खंड पडतो म्हणून पण्याचे के. 
गोडे मुलाच्या विवाहाप्रीत्यथही मुंबईस गेले 
नव्हते ! ! 


१९. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


._) 

/ र त 
अशित्णत> 
) नवभारत रे 
शह ्लॉ॑ ७५ न ३१९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी > 
७ ४4१ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


%् 


नवभारत 


* संशोधन : काल, आज, उद्या ' हे या ग्रंथाचे 
शेवटचे व लहानसे प्रकरण. या प्रकरणातील 
विषय म्हणजे लेखकाने विद्यापीठांकडून केलेल्या 
अपेक्षा. त्याच्या मते विद्यापीठांनी वेज्ञानिक, 
सामाजिक शास्त्रान्तगंत व वाडमयीन अक्ष 
त्रिविध संशोधनप्रकारांना वाव दिला पाहिजे. 
प्रत्यक विद्यापीठाने स्वतःसाठी एखादे खास 
संशोधनक्षेंत्र॑ एखादी निश्‍चित संश्योधन-योजना 
आखली पाहिजे. देशातील सर्व विद्यापीठांचे 
संश्ोधनदृष्ट्या संयोजन व संघटन झाले पाहिजे. 
विद्यापीठांनी एम्‌. ए., एम्‌. एस्‌. सौ. आणि 
पी. एच्‌. डी. या दोन पदव्यांच्या दरम्यान ' प्री- 
डॉक्टरेट ' अशी पदवी निर्माण केली पाहिजे. 
इत्यादी. 

लेखकाने ग्रंथाच्या अखेरीस तीन छोटी छोटी 
परिशिष्टे जोडली आहेत. त्यापैकी “* मराठीत 


> 


दुय्यम अंकपद्धती ' हे परिशिष्ट विज्षेष मननीय 


आहे : एखादा ग्रंथ प्रकाशित करताना ' प्रस्तावनेची 


पृष्ठे ' आणि “*मुहे व पोटमुहे' यांचे क्रमांक ! 
इत्यादी प्रसंगी १, २, ३, ४ इत्यादी रूढ पद्धतीचे 
आकड टाकणं गंरसोयीचे ठरते. अशा प्रसंगी 
इंग्रजीत रोमन लिपीचा वापर व मराठीत एक, 
दान, तीन, चार इत्यादी. अक्षरी-आकड्यांचा 
वापर केला जातो. लेखकाच्या मते अद्या स्थळी 
“, ८, श्र ॥ इत्यादी आणक चिन्हांचा वापर 
करावा. लेखकाची ही सूचना निळ्चित विचारणीय 
व स्वीकरणीय आहे; या संदर्भातील डॉ. 
माधवराव पटवर्धन यांचे पत्रही शेवटच्या परि- 

शिष्टात लेखकाने उद्‌धृत केळे आहे 
यापूर्वी ग. ह. खरे, के. मो. पंडित इत्यादी 
वेढानांनी संशोधनश्ञास्ट न 
विद्वानांनी संशोधनशास्त्रावर मराठीत थोडे लेखन 
कलल आहे; इंग्रजीत तर या विषयावर विपुल 
लखन झालेले आहे. परं ह 
नीड क हॅ. परतु प्रस्तुत प्रयत्न हा 
न राठीतील पहिलाच विस्तृत प्रयत्न होय. 
अती > निकडीच्या विषयाला हात घालन 
ल््ख एक महत्त्वाचे व शे "८ दट 
एक महत शेक्षणिक कार्य साधले 


आह, त्यावहूल त्याला धन्यवाद ! 


७"%१७४८ ००७१५८ ०७०% “०७७४७०७७४2 5र ७"२*%% ८२? ७"२%४८. ०"रळ्क 
जवा * अकर ७८३९७०८००७ ३%%० 
पाज्ञपाठशाळा मण्डळ-ग्रन्थप्रकादान त्ट्‌ 


वेदिक संस्कृतीचा विकास 


लेखक- तकेती्थ टक्ष्मणश्नाखी जोळी, 

घेदिक संस्क्रतीचें विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 
संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या स्वरूपाचे बणेन 
केळें आहे. वेदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यं 


संस्कृति होय. भारतीय 
या पुस्तकांत प्राधान्याने 


७"७९४%०२७"७१७८”००७"३/१७०८”२००११४८/०७"१४७८”२०८*०७९७/”०२९-०० 


डौ 
हड 
री व पत उपयोगी स र 
अत्यंत अप्रतिम अद्ा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. गी आणि मराठी भाषेंतील र 
किंमत ६ रु. 
प्रकाशक : व्यवस्थाप र 
न प्रज्ञपाठशाळामंडळ 
०९.2७ १(५.८०५५.०.८०५७४ ९2०५९०९. ० 9५ ९०% ०९ १ कळ. र 
भे ९ 


र 
है 
/ 


७-3 
ह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. र, बा. मंचरकर 


अलंकार संज्ञा: इतेहास आणि अर्थ 


साहित्यशास्त्राच्याही आधी आपणास “अलंकार 
या संज्ञेचे दर्शन होते ते वेदामध्ये. तेथे तिचा 


अर्थ समर्थ करणारा, भूषविणारी वस्तु असा 
हे, व तिचा संबंध * अलं--कृ', ' अरं--कृ 


यांच्याशी आहे. याचप्रमाणे अलंकृत > भूपित 
या अर्थाने " दातपथर ब्राह्मणा'तही (११-५-७-४) 
हा शब्द आला आहे. * अलम्‌ ' हे अव्यय भूपण- 
वाचक आहे; 'कृ' या क्रियापदाचा अर्थ करणे 
असा आहे ; म्हणून अलंकार म्हणजे एखाद्या 
वस्तूचे सौंदर्य वाढविणारे तत्त्व असा अर्थ होईल. 


* अलंकार: स्वर्गस्य' असा उवंशींचा उल्लेख 
करताना कालिदासाच्या मनातही हाच अर्थ 


असावा. कवितेस कामिनीची उपमा देण्याचा 
कविसंप्रदाय आहे; म्हणून कामिनीस भूषविणार्‍या 
आभरणांदिकांवरून कवितेस भूषविगार्‍या साधनां- 
सही ' अलंकार ' हेच अभिधान प्राप्त झाले 
असावे. अलंकार या संज्ञेच्या यौगिक अर्थाची 
आणि साहित्यशास्त्रीय अर्थाची अश्याप्रकारे सांगड 
घालता येणे दक्य आहे. 

तथापि ज्याप्रमाणे नाण्यांच्या किमती कायद्याने 
ठरतात, त्यांच्या घटकद्रव्यांच्या भूल्यावरून ठरत 
नाहीत. त्याप्रमाणे शास्त्रीय संज्ञांचे अर्थ मुख्यतः 
लक्षणाने ठरतात, रूढीने किवा व्युत्पत्तीने नव्हे 
म्हणून ' अलंकार' या संज्ञेचा साहित्यशास्त्रीय 
परिभाषेतील अर्थ व व्याप्ती होही विचारात 
घेणे आवश्यक आहे. 

भरतकृत “* नाटचक्षास्त्र ' या प्राचीनतम ग्रंथात 
अलंकार ही संज्ञा ' सौंदर्य ' या व्यापक अर्थाने 
वापरली आहे. रुद्रटाच्या काळापावेतो या शब्दाचा 
अर्थ व्यापक होता. अलंकार या दाब्दाचे व्यापक 
आणि मर्यादित असे दोन्हीही अथे वामनाने 
प्रथम दिले आहेत. 

“काव्य ग्राह्ममु अलडकारात्‌...' (वामन 
१.१.१) या. सूत्रानेच वामनाच्या ग्रंथाला प्रारंभ 


अनुक्रमणिका 


तो. या अलंकाराचे स्वरूप सांगताना तो म्हणतो 
सोन्दयम्‌ अलंकार: ' (वामन २.१.२ ) सोंद्य 
हाच अलकार होय. दाव्दार्थांचा वावतीत दोष- 
त्याग आणि गुण व उपमादिक अलंकार यांचा 
स्वीकार यामुळे हा सोंदर्यर्प अलंकार संपन्न 
करिता येतो. 

' काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा:, तदतिशय- 
हेतवः अलड्कार:। ' (३.२.१.२) हे वामनाचे 
म्हणणे आणि ' काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान 
प्रचक्षते। ' (दंडी २.१.१) हे दंडीचे म्हणणे 
परमार्थाने एकरूपच आहे. अलंकार म्हणजे काव्य- 
शोभाकर धर्म असे दंडी म्हणतो तर अलंकार 
म्हणजे सोंदर्य असा निर्वाळा वामन देतो. कोणताही 
अर्थे घेतला तरी दोघांनाही अलंकार या शाब्दाने 


काव्यशोभा किवा काव्यसौंदर्यच अभिप्रेत आहे, 
यात शांका नाही. अलंकाराची व्याख्या न देता 


सौंदर्य या अलंकृती या शब्दाचा 
वापर करतो. 
काव्यविपयक चर्चा ही नाट्यचर्चतन उगम 
पावली. हा आश्रय घेताना काव्यलक्षणकारांनी 
नाट्यासध्ये खूढ असलल्या अनक संज्ञा जशाच्या 
तद्षा घेतल्या. अशा संज्ञांपेफी काव्यालंकार ही 
एक संज्ञा आहे. नाट्यशास्त्रातील अद्या अनेक 
गोष्टी काव्यश्षास्त्रात परावतित स्वरूपात आल्या 
आहेत. उदाहरणार्थ, नाट्यातील संध्यंगे व्त्यंगे 
किवा लक्षणे यांना नाटयक्ास्त्रात अलकार असे 
टलळ नाहो, पण त्यांच्या शोभाकारित्वामळे 
काव्यशास्त्रात मात्र त्यांना अलंकारांचा दर्जा 
प्राप्त झाला. 
यच्ष्च सन्ध्यझग्‌वृत्यळगलक्षणान्यागमान्तरे । 
व्यावणितमिदं चेप्टमलडकारतर्यैव न: । 
- (दंडी २.३६७) 
सक्षपात, ज्या कोणत्याही गोष्टीने काव्यात 
भा यइ अशा सर्व गोष्टींना साहित्यशास्त्रात 


अर्थी भामह 


२१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व ... 

५./६७ 

ह्म 

/&* नवभारत 
श्लो ७५ 


च 


शह तात शि क 
क ळा 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


अलंकार असेच संवोधिलळे जाऊ लागले. अलंकार > 
काव्यशोभा किवा काव्यसोंदये असा व्यापक 
अर्थाचा वाच्य-वाचक संवंध॑ जोपर्यंत साहित्यिकांच्या 
क्षेत्रात रूढ व ज्ञात होता तोपर्यंत काव्यचर्चेच्या 
कोणत्याही ग्रंथाला “ अलंकार ' असेच नाव 
देण्यात येई. ( उदा. भामह- काव्यालंकार, उद्‌भट 
-काव्यालंकारसारसंग्रह, स्ढ्रट -काव्यालंकार) पण 
अलंकार व काव्यशोभा यांचा वाच्यवाचक संवंध 
नाहीसा होऊ लागला तसतसा अलंकार या 
शब्दाचा अर्थ मर्यादित होऊ लागला. अलंकार 
म्हणजे काव्यसौंद्य आणि उपमादिक ही त्या 
सौंदर्याची साधने होत, म्हणून साधनदृष्टीने 
-करणव्युत्पत्तीने - त्यांना अलंकार असे म्हटले 
जात होतेच. हळुहळू उपमादिक काव्यशोभाकर 
चमत्कृती एवढ्याच मर्यादित अर्थाने अलंकारांचा 
वापर रूढ झाला. 

याच मर्यादित अर्थाने वोधित होणार्‍या अलं- 
काराचे स्वरूप न्याहाळणे, त्यांची लक्षणे नियत 
करणे, त्यांचे धर्म जाणणे हेच येथे प्रस्तुत आहे. 
अलंकारांच्या विविध ञ्याख्या 

विशिष्ट वस्तूचे व्यवच्छेदक लक्षण आणि 
तिच्या प्रजातीच्या उल्लेखाने व्याख्या त्या वस्तूच्या 
विवक्षित स्वरूपाचा पुर्ण बोध करून देत असतात. 


म्हणूनच अलंकारांच्या विविध व्याख्या पाहणे 
आवद्यक आहे. येथे या सर्वच' व्याख्यांचा 
चिकित्सक विचार अभिप्रेत नसून त्या त्या 


व्याख्यरेवरून प्रतीत होणार्‍या अलंकारांच्या वैणि- 
ष्ट्यांची नोंद करणे अभिप्रेत आहे 

भरत आणि भामह यांनी अलंकारचर्चा 
आपापल्या ग्रंथातून केळेळी असली आणि या 
विषयाला चालना दिलेली असली तरी अलंकार 
या संज्ञेची स्पष्ट व्याख्या करण्याचा प्रयत्न त्यांनी 
केळेला नाही. तश्या तर्‍हेचा पहिला प्रयत्न 
काव्यादर्शकार दंडीने केलेला दिसतो. तो म्हणतो-- 

काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते । 


त (दंडी २.१.१ ) 
म्हणजे काव्यशोभाकरत्व हे दंडीच्या मताने 
अलंकारांचे प्रधान लक्षण आहे. तथापि आहे. 


र्र 


अनुक्रमणिका 


काराप्रमाणेच गुण, रीती हे काव्यघटकही काव्य- 
शोभाकर असू शकतात. एवढेच नव्हे तर विविध 
काव्यघटकांच्या योगाने जी सुसंघटना निर्माण 
होते तीही काव्यशोभाकर असू शकते, म्हणून 
वरील व्याख्या अतिव्याप्त ठरते. तथापि काव्य- 
शोभाकरत्व हा अलंकारांचा एक विज्षेप मान्य 
करावयास हरकत असू नये. 

दंडीच्या पुढे एक पाऊल जाऊन वामन 
अलंकाराची व्याख्या अशी करतो : 

काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा: , 
तदतिशयहेतव: अलडकार: | 
क (वामन, ३.२.१.२) 

काव्यक्षोभेचे कारकहेतू आहेत तर 
र काव्यशोभेचे उत्कपंहेतू आहेत. ' काव्य- 
शाभाकरत्व ' हे वामनाच्या मते गुणांचे सामान्य- 
लक्षण असून ' काव्यशोभेचे अ टे तिशयहेतुत्व ' ₹ 
अलंकारांचे वाताया ग 
आणि सोंदर्यवद्धि हा गण व स पै दुवा 

की ग गु अलकारांतील फरक 
न्य केला तरी तो प्रमाणाचा फरक आडे 
प्रकाराचा नव्हे, काव्यशोभेची वृद्धि परेश 
क म्हणून वामन अलंकाराकडे पहात आहे. 
वडसा टाल प्रकाश्षोत टाकताना 

न म्हणतो : 


रसाक्षिप्ततया यस्य वन्ध: शवयक्रियो भवेत । 


अएथग्‌यत्ननिवरत्य: सो$लंकारो ध्वनी मतः ॥ 

क. 7 (२.१६ आनंदवधेन' 

हते ता ७ शामा ज्यांची वांधणी गभ 
लर लंकार "हणावे असे ध्वनिवाद्यांचे 
ता ळा 3448 या शब्दाने रस आणि 
क्र त. तगत दृब्सवंधावर ञनंद- 
न माही, त आ आणि अलंकार हे 
रा १9 हात असे सूचित केले आहे. 
ी ५ “शरू हे केवळ उकतिवेचित्र् होय. 


/प/ /०प/ 


सहजता आणि प्रतिभात्मकता 


स्सानुकूलत्व, सहजता आणि 
त्याच्या मते अलंकारांचे विशेष 


निर्देशिली आहे. 
प्रतिभात्मकत्व हे 
होत. ी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्‌ ._ 
५ स त्र 
1 | कुणिव्णात टर ळा 
श्र (% 
४ नवभारत ज्र 
क धि ७५८ न ३९ 
०८६ अमृतमहोत्सवी&3/->१७ 
र्ष वर्ष ओक 
शट सा. जे 
> 2 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अलंकार संज्ञा : इतिहास आणि अर्थ 


आनंदवर्धनाक्षी संवादी अश्ली व्याख्या मम्मटाने 
पुढीलप्रमाणे दिली आहे : 

उपकुर्वन्ति तं सन्त ये$कगद्वारेण जातुचित्‌ । 

हारादिवदलंकारास्ते5नुप्रासोपमादय: ।। 

- (सम्मट ८.२) 

-जो वाच्यार्थाला भूपित करून त्याद्वाराने काव्या- 
तील प्रधान अर्थाला उपकारक होतो, तोच अलंकार 
होय; या व्याख्येत प्राचीनांच्या मतांचा समन्वय 
मम्मटाने सूत्रममय भाषेत ठसठक्ीतपणे मांडला 
आहे. काव्याच्या वाह्यसौंदर्याची वृद्धि आणि 
अंतरंगसौंदर्यास पोपकता हेच अलंकारांचे विशेप 
मम्मटाने मानले आहेत. 


सुन्दरत्वे सति अपि उपस्कारत्वम्‌ अलंकार सामान्य- 


लक्षणम। हे जगन्नाथकृत अलंकारलक्षणही 
उपरोक्‍त विवेचनास आधारभूत म्हणून उल्लेखिता 
येईल. 


अलंकाराकडे पहाण्याची वेगळी दृष्टी ' अलं- 
कारसर्वस्व'कार स्य्यकाने केलेल्या व्याख्येतून दिसते. 
तो म्हणतो, 

अभिधानप्रकारविेषः एव अलंकारा: । 
एखादा अर्थ शब्दांनी व्यक्‍त . करण्याचे काही 
विज्षेष प्रकार म्हणजे अलंकार होत. म्हणजेच 
अलंकार ही अभिव्यक्तीची पद्धती -आहे असे 
रुय्यकाचे मत दिसते. आनंदवर्धनही म्हणतो, 

अनंताहि वाग्‌विकल्पा: | तत्प्रकाराएव अलंकारा:। 
- वाग्‌विकल्पे अनंत आहेत त्यांचे काही प्रकार 
म्हणजे अलंकार होत. 

* साहित्यकोमुदी ' मध्ये अलंकारांची 
देताना विद्याधर वामन भिडे म्हणतात, 


व्याख्या 


वाक्‍्यास देती' शोभा त्या धर्मा म्हणती कवि 
। अलंकार. ' दंडीच्या व्याख्येचा हा केवळ देली 
भाषेतील अनुवाद असल्यामुळे त्याविषयीच्या अधिक 
विवेचनाची आवश्यकता नाही. ' कवितेस भूषवि- 
णाऱ्या साधनांस अलंकार म्हणावे ' हे अलंकार- 


चंद्रिकाकारांचे मत अलंकार ' संज्ञेच्या योगिक 
अर्थावर आधारित आहे 


साहित्यमीमांसाकार डाँ. वाळिवे म्हणतात, 
“ काव्याची शोभा किवा सोंदर्य ज्या तत्वामुळे 
उत्पन्न होते किवा निर्माण केलेले सोंद्य अधिक 
उठावदार दिसते; त्यापैकी पहिल्या तत्त्वांना 
गुण म्हणादे व दुसर्‍यास अलंकार म्हगावे. ” 
वामनाच्या व्याख्येश्ी या विवेचनाचे बरेच जवळचे 
नाते आहे 

वाळूभाई खरे ' अलंकार-मंजुपा ' मध्ये म्हण- 
तात, “ ज्यांचे अस्तित्व भासते व रुचते, ज्यांचा 
व्यापकपणा व महत्त्व चटकन्‌ ध्यानात येते तेच 
खरोखर अलंकार. ” शहब्दांच्या करामतीशिवाय 
यात आपल्या पदरात फारसे पडत नाही ! 
परिचायक श्री. रा. अ. 
काळेले यांनी, “ कविस्फूर्तीतून निघालेल्या दाब्दा- 
रथाच्या चमत्कृतिएण मांडणीच्या तर्‍हांना अलंकार 
हे नाव आहे. ” प्राचीनांची अलंकार- 
कल्पना मांडून “ अलंकार हे काव्याचे आकृति- 
विशेष आहेत ” अशी स्वतःची नवी कल्पना 
मांडली 
चमत्कृती आणि उचितार्थाने अनन्यसमर्पकत्व हे 
अलंकारांचे विद्वोष प्रकट होतात. 


नव्या अलंकारांचे 


अज्ञा बब्दात 
11 


डॉ. के. ना. वाटवे अलंकारांची व्याख्या अशी 
करतात, “ अलंकार ही केवळ शब्दांची, अर्थाची 
किवा शब्द आणि अर्थ या उभयतांची सुंदर 
मांडणी असते. ” प्रामुख्याने एक अभिव्यक्‍तीपद्धती 
म्हणून डॉक्टरसाहेव अलंकारांकडे पहात आहेत. 

प्रा. रा. श्री. जोग अलंकार-कल्पना पुढील- 
प्रमाणे स्पष्ट करतात “ तेव्हा अलंकार म्हणजे 
काव्यास शोभा आणणारे, परंतु अस्थिर असे 
धर्म, बोलण्याचे -काही विद्लेष प्रकार, ज्यामध्ये 
काही चमत्कृती असेळ अश्या तर्‍हेच्या लक्षवेधक 
दव्दाथयोजना वा रचना अशी त्यांची कल्पना 
आहे. ” 

आतापर्यंत पाहिलेल्या अलंकारांच्या विविध 
व्याख्यांवरून अलंकारांची निरनिराळी वैदिष्ट्ये, 
लक्षणे वा त्यांच्या स्वरूपाचे प्रकतिधर्म यांची 
आपण नोंद घेतली. या प्रकृतिधर्माचे नेमके स्वरूप 
आता पहावयाचे आहे. 


२२ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४. ७ 

५ ९ र त 

रा मिच्शित घळ > 
क; र? 

च ह नवभारत च” 

क धं ७५ न ३१९ 
&अमृतमहोत्सवी, सवी > 

*्ट< टी मृ ळव डळ ७ 
1६. जि 
७.० हि. 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


%् 


क 


नवभारत 


अलंकारप्रक्रिया : स्वरूप 

अलंकारांच्या प्रकृतिधर्माच्या शोधाचा हा प्रश्‍न 
आपल्याला थोड्या वेगळ्या शब्दात असा मांडिता 
येईल : एखादे विधान अलंकाररूप केव्हा धारण 
करते ? त्यात असा कोणता वदळू ज्ञाळेला असतो 
को ज्यामुळे ते विधान “ अलंकारिक ' आहे असे 
आपण म्हणतो ? या प्रश्‍नांचा मागोवा घेत गेलो 
म्हणजे आपण अपरिहार्यपणे अलंकार-कल्पनेच्या 
मुळाशी जात असतो. त्यायोगे अलंकारत्वाचे 
निकष अधिक ठसठशीतपणे आपल्या डोळ्यासमोर 
उभे राहू लागतात. 

अलंकार हे अभिधानप्रकारविशेष आहेत असे 
रूय्यक म्हणतो तर अलंकार हे वागूविकल्पाचे 
काही प्रकार होत असे आनंदव्धनही म्हणतो. 
अलंकारांची कल्पना अर्थापेक्षाही तो करण्याच्या 
पद्धतीशी अधिक निगडित आहे, अद्ली जोगांचीही 
कल्पना आहे. विद्याधर वामन भिडे याहीपुढे 
जाऊन म्हणतात, “ अलंकाराच्या योगाने वाक्‍्यार्थात 
काही भर पडत नाही. परंतु तो अर्थ अधिक 
शोभादायक होतो इतकेच. '' थोडक्यात कोणतेही 
विधान वेगळया प्रकाराने केळे को ते अलंकारख्प 
बनते. 


ही भूमिका काही अंशी वरोवर असली तरी 


एकच आळय वेगवेगळया प्रकाराने अभिव्यक्त 
होतो, हे म्हणण्यात आपण आलय-अभिव्यक्‍तीचे 


अद्वैत नाकारीत असतो. आणि ही गोष्ट आज 
मान्य करणे कठोण आहे. कारण आधी अनुभव 
घ्यायचा आणि मग तो व्यक्त करण्याकरिता 
चांगळे चांगले अलंकार शोधून काढायचे, चांगले 
तंत्र वापरायचे असा प्रकार साहित्यिक करीत 


नसतात. हा मतभेद गंगाधर गाडगीळांनी असा 
मांडिला आहे, “ जुन्या भूमिकेत असे अभिप्रेत 


आहे को कवीला जे सांगावयाचे असते ते अगर 
काव्याचा मुख्याथ असतो तो इतर कोणत्याही 
विधानाच्या अर्थासारखाच असतो. सार्‍या विधानांचा 
मुख्याथ एकाच जातीचा असतो.... ह्याउळट 
माझे म्हणणे असे आहे की, कवी जो आठाय 
व्यवत करतो तोच मुळी वेगळा असतो. तो जी 


२९४ 


अनुक्रमणिका 


विधाने करतो ती मूलतःच वेगळ्या प्रकारची 
असतात. ” (खडक आणि पाणी: १०५) अक्या 
तर्‍हेने कवी करीत असलेले विधान मूलतः: वेगळे 
असल्याने त्याची अभिव्यवती अपरिहार्यपणे वेगळ्या 
प्रकारची होते आणि ते विधान अलंकाररूप 
पावते. अलंकार हे उचितार्थाचे अनन्यसमर्पक 
म्हणून काव्यात येत असल्याने त्यांना काव्याचे 
अपरिहाय आळकृतिविश्ेष म्हणावे, असे जे काळेळे 
म्हणतात ते याच अर्थाने होय. 


आझयामुळे अभिव्यक्‍तीत अवतरणार्‍या वेगठे- 
पणामुळे विधान अलंकारल्प पावते. आता हा 
वेगळेपणा स्हणजे काय आणि तो काव्यात 
कसा अवतरतो हे पाहणे क्रमप्राप्त आहे. 


भामहाच्या मते हा वेगळेपणा म्हणजे वक्रोक्ती. 
वर्णनीय वस्तूचा एखादा असामान्य गुण प्रकाशात 
आणावयास कवी लोकविलक्षण उक्त 
करतो. अक्षा प्रकारची वक्रो 
येते. वक्रोक्‍ती म्हणजे अतिद्ययोबती अर्थात लोक- 
विलक्षण - अलोकिक -स्वरूपाचे वचन. तो एक 
अथ्रसस्कार आहे. भामहाच्या मते लोकिकार्थाचे 
विभावीकरण किवा विभावात रूपांतर होण्याचे 
साधन वक्रोक्तीच होय. वक्रोक्तीखेरीज काव्यात 
अलकार म्हणजे सोंदये येऊच शकत नार्ठ 
वक्रोकक्‍तीनेच अलंकार 


हीचा आश्रय 
क्ती सवंत्र दिसून 


ही आणि 
ीक्तीनेचे सिद्ध होतो. आनंदवधंनाने 
वक्राक्ता वरोबरच आणखीही एक अट सांगितली 
आहे लोकिक शब्दार्थाना व्यंजक बनविणे -- 
त्यांना व्यंग्यव्यंजनक्षम वनविणे 


ह... - हेच अलंकारांचे 
काय होय. म्हणनच 


य व्यंगरूप प्रयोजनाशिवाय 
वक्राक्ताचा वापर आनंदवर्धनास केवळ वाग- 
विकल्प वाटतो. वक्रोक्‍तीची ही कल्पना कुंतकाने 
अधिक फुलवून मांडिली आहे. त्याच्या मते 
अलोकिक अद्या प्रकारची चमत्कृती निर्माण 
करण्याचे सामर्थ्य केवळ वक्रोक्‍तीतच असते. ही 
वक्रोक्तीच सर्व अलंकारांचे भाणभूत तत्त्व आहे 
वक्रोक्तिवेचित्र्यास तो अलंकारविचित्रभाव असाच 
पर्याय वापरतो. वत्रोक्‍ती ही प्रसिद्ठ अभिधाना- 
व्यतिरिक्त अज्ली वैचित्र्यपूर्ण रचना असते (प्रसिद्धा- 
भिधानव्यतिरेकिणी विचित्रेवाभिधा । १. ११) आणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४. ७ 

५ १९ र ते 

ळं ळ9व्पत ळी 
(३८ री 

च ह 'नवभारत रे र्क 

७. धे ७५ न ३०१६ 
&अमृतमहोत्सवी, सवी > 

*्श्& .: अ ह तसा ह” 
1. र्ष अज 
, एता. 

ग र “५ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


क 


अलंकार संज्ञा : इतिहास आणि अर्थ 


ही कलात्मक रचना ( वैदग्ध्यभझगीभणिती ) 
म्हणजेच अलंकार होय. अठंकार म्हणजे शब्दार्था- 
व्यतिरिक्त एखादी वाह्य गोष्ट नसून विदग्धरचना 
हो स्वतःच अलंकाररूप वनते. 
व्यवहारात जे नेहमी दिसते त्यापेक्षा काही 
निराळे, आगळे व चमत्कृतिपूर्ण निर्माण करावे 
हीच होस अलंकारनिर्मितीच्या वुडाश्ली असते, 
असे डॉ. के. ना. वाटवे म्हणतात. अलंकार हे 


निराळे, वेगळे आणि चमत्कृतिपूणे असले तरी 

ते होस म्हणून आलेले नसतात; आडयप्रकटी- 

करणास अपरिहार्य म्हणून आलेळे असतात. 
अळूंकारांच्या जननप्रक्रियेचा उलगडा काळेले 


आणखी एका पद्धतीने करतात. जी वस्तु आप 
ल्याला अगदी सामान्य आणि अतिपरिचयाची 
वाटते, ती कवीला अभिनव आणि अपूर्वच वाटते. 
आणि मग अपूर्व, नवखे असे पाहून कवीच्या 
साम्य-विरोध या मानसप्रत्रियांना अधिक चालना 
मिळते. यातून अलंकारांचे जनन होते. सगळे 
अलंकार म्हणजे उपमेचा प्रपंच होय असे वामनाने 
दाखविले होतेच. शेकडा वेचाळीस अलंकार 
अशा प्रकारच्या साम्य विरोधावर आधारीत 
आहेत, म्हणून अलंकारांच्या वुडाशी शिशुसदृश 
जिज्ञासावृत्ती कार्य करीत असते असे काळेल्यांचे 
प्रतिपादन आहे 

याच संदर्भात प्रतिभासाच्या साहाय्याने अलं- 
कारांची उपपत्ती लावण्याच्या राजशेखराच्या 
प्रयत्नाचा उल्लेख केला पाहिजे. त्यांच्या मते 
विश्‍वातील विषय जसे असतात, तसे सांगण्याचा 
आास्त्राचा प्रयत्त असतो तर विद्वातील विषय 
जसे दिसतात किवा प्रतीत होतात तसे सांगण्याचा 
प्रयत्त असतो. शास्त्रातील वर्णन हे 
! असते तर काव्यातील वर्णन हे 
असते. एकच चंद्र विदा 


कवीचा 
* स्वरूप निव्ंधन 
* प्रतिभासनिवंधन ' 
करंदीकरांना - 

वेकारीच्या खुराकावर । तुझी प्रीती माजेल ना? 

सूर्याच्या या तव्यावर 

चंद्राची भाकर भाजेल ना? 

- (वेड्याचे प्रेमगीत ) 


न, भा, ४ 


अनुक्रमणिका | 


निळ्या महाली नाचत माया । 
चंद्राचा डफ फडफडला 
- (तुझे नि माझे अपुरे मीलन) 


एका लक्‍तराचा । फाटलेला खिसा । 
त्यात घाली हात । चंद्र वेडापिसा 
- (चंद्र वेडापिसा) 


य 


अद्या विविध ख्पांनी जाणवतो आहे. हे 
चंद्राचे स्वरूपवर्णन नव्हे तर प्रतिभासनिवद्ध 
वर्णन आहे. काव्यातील वर्णन हे प्रतिभासनिवद्ध 
आहे, असे सांगताना राजशेखर संपूर्ण अलंकार- 
वर्गाची उपपत्ती लावीत आहे. ही एक प्रतीती 
आहे व प्रतीती या दृष्टीने त्याला त्याच्या क्षेत्रात 
सत्यता आहे. काव्याचे हे प्रतिभास-निवधनत्वच 
अलंकाराच्या मुळाशी आहे. शब्दातून लक्षणा- 
शक्तीने तेचे विलास करताना दिसते. लोकाध्रितता 
व॒संभवनीयता या दोन मर्यादित स्फुरणार्‍या 


प्रतिभासाच्या विविधतेतच अलंकारभेदाचे मळ 
आहे. वस्तुदर्शनाने येणारा प्रत्यय शब्दांकित 
करणे हेच कवीचे कार्य असते. म्हणून अलंकार 


ही उथरी गोष्ट नसून कवीच्या प्रतीतिभासातून 
आपाततः निर्माण होणारे रचनाबंध आहेत. 


मढेंकरांची भावनानिष्ठ समतानतेची (11110- 


010181 ]॥तृपाए9181100 ) आपत्ती यापेक्षा 
निराळी नाही. सामान्य अ-कवी माणसापेक्षा 


कवीची अनुभूती कोणत्या बावतीत वेगळी असते ? 
तर कवीची अनुभूती ही द्विपदात्मक असते. 
लुकळलुकणारी तारका पाहिली कौ लुकलुकणारी 
तारका एवढीच कवी नसलेल्या माणसाची अनभती, 
पण लुकलुकणारी तारका -- अर्ध्यामुर्ध्या तंद्रीतील 
बालिका असे स्वरूप ज्या अनुभतीचे ती कवीची 
अनुभूती. (अर्ध्यामुर्ध्या तंद्रीतच लुकलुकते तारा- 
राणी -वालकवी) ही अनुभूती अरब अशी 
मांडिता येईल. येथील सुट्या पदांना महत्त्व नसन 
त्यांच्यात प्रस्थापित केलेल्या भावनानिष्ठ सम 
तानतेळला महत्त्व आहे. अक्षा प्रकारे कवीची 
अनुभूतीच (नआशय) ' अलंकारिक ' असते, ह्या 
मढेकरांच्या विवेचनाशी कवी करीत असलेली 


सम- 


२५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


! ... 

&-/ 
र्व ९७३ 

/&* नवभारत 
क्रो ७५ 


क्ट 


कत 


शह तात छि औक 
के हा 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


विधाने मूलत: वेगळी असतात या गाडगीळांच्या 
वचनाशी फार जवळचे नाते आहे. 

याप्रमाणेच भावनात्मकता हीही अलंकारांच्या 
मुळाशी असल्याचे म्हटले जाते. शब्दामध्ये 
भावनिक अंद ( 1011001018] (ख्या) 
ओतला को, शब्दार्थात फरक होऊन अलंकार 
वनतात, असे क्रू. पां. कुलकणींचे प्रतिपादन आहे. 
भावनेला कढ आला कौ अलंकार स्वयंस्फूर्तीने 
उफाळून बाहेर पडतात असे आनंदवर्धनाने म्हटले 
आहे. कल्पनेच्या मूळ कंदातूनच अलंकारांचा धुमारा 
फुटतो आणि तो भावनेशी संवद्ध होऊन पालवतो. 

वक्रोक्ती, द्वि-पदात्मक अनुभूती किवा प्रतिभास 
आणि भावस्पर्ष ही तीनही तत्त्वे अलंकार- 
नि्मितीप्रक्रियेचे स्वरूप स्पष्ट करणारी आणि 
अलंकारकल्पनेचा तलस्पर्शी वेध घेणारी आहेत. 
उपरोक्त विवेचनाचा उपयोग करून अलंकारत्वाचे 
निकष आता सांगावयाचे आहेत. 


अलंकारत्वाचे निकष ी 
अलंकारत्वाचे निकष ठरविताना एक गोष्ट 
अगोदर स्पष्ट करायला हवी. काव्य निर्दोष असेळ 
तर त्यामुळेच एखादा अलंकार निर्माण होईल 
असे नव्हे. कारण निर्दोवत्व म्हणजे अलंकार नव्हे. 
अलंकार हे एक भावात्मक तत्त्व ( 7०81100 ) 
आहे. त्याचे स्वतःचे असे काही विशेष आहेत. 
कथनाचा कोणताही प्रकार चमत्कृतिजनक 
होण्यास पुष्कळवेळा बहुधा अतिशयोक्‍तीचा उपयोग 
असतो. मुख चंद्रासारवे आहे या आता अगदी 
साध्या वाटणार्‍या बोलण्यातही अतिशयोक्ती असते. 
कराव्यात काही ना काही अधिक बोलणे चालतेच' 
व अनेक वेळा शोभूनही दिसते. अतिशयोक्ती ही 
सर्वे अलंकारात श्रेष्ठ आहे, दुसर्‍या अलंकारांचाही 
ती आधार आहे, हिला सर्व वागीक्षांनी मान 
दिला आहे असे दंडी म्हणतो. भामह म्हणतो 
हीच जिकडेतिकडे वक्रोक्तीरूपाने दिसते आडे 
हिनेच अर्थाला चारुता येते, हिच्यावाचन कोणता 
अलंकार शक्‍य आ भामह अतिशयोक्‍्तीलाच' 
वक्रोक्ती समजतो हे स्पष्ट आहे. तिचे अलंकारा- 
मधील वर्चस्व आपणास प्रत्यही अनुभवास येत 


२६ 


अनुक्रमणिका 


असते. पावसाचे मुसळधार असे वर्णन करण्यात, 
भाषणास प्रवाह म्हणण्यात अतिदयोवती नाही 
असे क्वचितच होते. अतिपरिचयाने ती जाणवत 
नाही एवढेच. थोडीफार अतिशयोवती काव्यात 
वा अलंकारात क्षम्य ठरते, तिचा अतिरेक मात्र 
हास्यास्पद होतो. 

अतिशयोक्ती अथवा वक्तोक्ती ही अलंकारास 
अलंकारत्व मिळण्याचे कारण म्हटळे तरी त्यामळे 
वाक्याथास लाभणारी लक्षवेधकता किवा त्यात 
यणारा चमत्कृती हाच त्याचा खरा गा्षा आहे, 
म्हणून सस्छृत . अलंकारिकांनी अलंकारचर्चेत 
चमत्कृतीचा उपयाग जवळजवळ एखाद्या निकपा- 
प्रमाणे केला आहे. या दव्दा एवजी त्यांनी इतरही 
शब्दांचा वापर केला आह़े जयरथ त्यालाच 
“ विच्छित्तिविदेषात्मक म्हणतो. * सौन्दयमलडकार 
हे वामनाचे आणि 'वेचित्र्यं च अलंकार: ' हे 


ष्ट 
मम्मटाचे उदगार अलकारांचे प्राणभ त तत्त्वच' 


सांगणारे आहेत. चारुत्व वैचित्र्य, चमत्कृती 
त्यादा शब्दांच्या उपयोगाने त्यांना काही तरी 
चमत्कृती ब्दयोजनची वणयांजनंची था- 
विष्काराची 


खुळ स्वनेची किवहुना विपयामधीलही 
आभप्रत असते. प्रत्यनीक अलंकारात अर्थातले 
वेचित्र्य असते विपमातीळ एक प्रकारात प्रत्यक्ष 
वास्तव विषमताच लक्षणीय असते, स्वभावोवती- 


मध्येही अतिशयोवतीरहित अशा शिष्ट्यपूर्ण 
कोवस्थेती लक्षवेधकता असते सारांश, केवल 
अतिशयोक्ती नव्हे 


तर तीमुळे येणारी लक्ष-्‌ 
वेधकता अथवा चमत्कृती , अथवा तिच्याविना- 
सुद्धा आलेली चमत्कृती ही अलकारात महत्त्वाची 
मानली गेली आहे. आपण असख्य गोष्टी जीवनात 
पहात असतो. पण कवीला त्या गोष्टीत नव- 
नवीन संवंध प्रतीत होत असतात. ते आपल्या- 
समार आले म्हणजे आपल्या मनाचा वेध घेतात 
हेच अलकारातील वैचित्र्य किवा चमत्कृती होय 

अलकारामधील हे सोंदर्य, ही चारुता चमत्कृती 
ओळखावयाची कशी ? यावर 

अल्कारे गुण दोषे रसे वा 


कार काव्यसंपदाम । 
प्रतीतिरेव विढषां 


प्रमाणमवसीयते ॥। 
अल़कार-शेखर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._) 
५ ९ रू त्र 
क &णिव्णतटे व्र> > 
श्व व 
८ नवभारत क ि 
शी ७५८ न जट 


न) क 
' पप्तातरऊर १ 
ल कळ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अलंकार संज्ञा : इतिहास आणि अर्थ 


असे केशवमिश्राचे उत्तर आहे. जगन्नाथही 
म्हणतो - 

सौंदर्य च चमत्कृत्याधायकत्वम्‌ । 

चमत्कृतिरानन्दविद्देषपः सहूदयप्रमाणक: । 
काव्याच्या व्यासंगाने ज्यांचा मनोमुकूर विकसित 
झाला आहे अक्षा सहूदयाचे प्रमाण या शास्त्रात 
सर्वानाच मान्य आहे 


या चास्तेचे परममूल म्हणजे कविप्रतिभा. 
एखादे विधान अलंकाररूप ठरण्यासाठी त्यात 
कविप्रतिभा उन्मेष असणे आवड्यक आहे. या 
संवंधात अभिनवगुप्ताचे विवेचन लक्षणीय आहे. 
ज्याप्रमाणे पृथक्सिद्ध अद्या हाराने रमणी विभूषित 
होते त्याप्रमाणे पृथकसिद्ध अशा चंद्रादिक उप- 
मानांनी वर्णनीय वनितावदनादिक खुलतात. मात्र 
हे खुलण्याचे काव्यातील एकमेव कारण कवि- 
प्रतिभा हेच असते. लुकळुकणारी तारका आणि 
अर्ध्यामुर्ध्या तंद्रीतील वालिका या दोनही वस्तु 
लौकिक आणि पृथकसिद्ध आहेत. ही लौकिक- 
सृष्टी होय. पण कवीप्रतिभेळा त्यात दिसणाऱ्या 
सादृथ्यामुळे त्या दोन्हीही वस्तु परिवतित होतात 
व प्रतिभेतून उजळून निघाल्यामुळे वेगळयाच 
संबंधात ( उपमानोपमेयसंबंधात ) त्या उपस्थित 
होतात व अधिक सुंदर दिसू लागतात. प्रत्येक 
गोष्टीत वेलक्षण्य, वेगळेपण आणणे ही प्रतिभेची 
नित्य लीला होय. प्रतिभेची क्रिया ही सरळाला 


वाकडे भासविणार्‍या वक्तीभवनासारखी आहे 
आणि आपल्या विलक्षण किमयेने ती आपल्याला 


काव्याच्या अलौकिक, अपरसृष्टीत घेऊन जात 
असते. म्हणून “ काव्यबंधेषु काव्यलक्षणेयु सत्सु, 
इत्यनेन ' गौरिव गवय: । ' इति नायमलंकारः: ।” ही 
अट प्रत्येक अलंकाराच्या मुळाशी आहे असे अभि- 
नवगुप्त स्पष्ट सांगतो. होच अट इतर लेखकांनी 
* वेचित्र्ये सति' या बब्दांनी सांगितली आहे 
लौकिकसंवंधाच्या रूपातून जेव्हा अधिष्ठानभूत कवि- 
प्रतिभेचा शब्दार्थमय आविष्कार प्रकट होतो, 
तेव्हाच त्यास अलंकारत्व येते. यथासंख्य अलं- 
कारासारखी चमत्कृती कविप्रतिभात्मक नसल्याने 
त्यास अलंकार मानू नये, अक्षा तर्‍हेचे मत 


अनेकांनी व्यक्‍तविळे आहे. “ प्रतिभानिर्वेतितत्त्व 
अश्या इाब्दात जयरथाने अलंकारत्वाची अट 
सांगितली आहे. कविप्रतिभेचा अर्थ कविदृष्टी 
कविकौशल्य, शब्दप्रभृत्व, रचनाप्रभुत्व असा वराचसा 
समावेशक घ्यावा अश्ी जोगांची सूचना आहे, 
ती योग्यच आहे. 

प्रतिभेच्या उन्मेषातून निर्माण झालेली चमत्कृती 
वा वैचित्र्य हे रसापेक्षी असते. म्हणूनच अलंकार 
रसोपकारक असावा, असे म्हणण्यात येते. कवीने 
काव्यात वापरलेली शब्दयोजना लौकीकच असते 
पण कविप्रतिभेतून निघताना तिच्यावर गुणा- 
लंकाराचे संस्कार होऊन ती अधिक व्यंजक 
होते. लौकिकातील शाब्दाथे रसात पर्यंवसित 
व्हावयाचे असतील तर त्यांचे माध्यम गुणालंकार 
हेच आहे. ( गुणालंकारसंस्कृतयोरेव इब्दार्थयो: 
काव्यगाव्दो$्यं प्रवतते । -वामन) अलंकाराची रस- 
व्यंजकता आनंदवर्धनाने फार चांगल्या तऱहेने 
सांगितली आहे. रसाभिव्यवतीकरिता वाच्यार्थाला 
लौकिकाहून वेगळे म्हणजे लोकोत्तर रूप धारण 
करावे लागते. हे लोकोत्तर रूप म्हणजेच वाच्याचे 
अलंकृत रूप होय. रसावेशात असता प्रतिभावान 
कवी जे शब्दप्रयोग करतो त्या इब्दप्रयोगातून 
निर्माण होणारा वाच्या्थविश्षेष हाच अलंकार 
होय. हाच उक्तिविज्षेष होय. रसयुवत काव्य 
लिहीत असता प्रतिभावान कवीच्या लिखाणातून 
अलंकार आपोआपच प्रकट होत असतात. अक्षा 
अवस्थेत अलंकार कवीसमोर अहमहमिकेने उपस्थित 
होत असतात, असे आनंदवर्धेन म्हणतो. काव्यात 


अद्णा प्रकारे आलेल्या अलंकारांच्या रसाशी 
अंतरंगसंबंध असतो. म्हणून रसाभिव्यवतीच्या 


दृष्टीने अलंकारांना बाह्य म्हणता येणार नाही. 
अलंकारांची ही अंतरंगसंबद्धता सुचविताना 
रसवन्ति हि वस्तूनि सालंकाराणि कानिचित्‌ । 
एकेनेव प्रयत्नेन निवंत्यन्ते महाकवे: ।॥। 
“ ६वन्यालोक * ॥ 
- असे एक वचन आनंदवर्धनाने उद्धृत केले आहे. 
याचा अथे हा को, काव्यनिमितीच्या काळी 
रसाभिव्यक्ती आणि अलंकारर्निमिती या दोन्हीही 


--' 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४. ७ 
१/४ र ते 
ष्‌ क अिष्ण्त्ल> ७ 
श्र न 
*-$'नवभारत 
क 1) ७५ च ७५% 
*) > श्र 
1: 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


गोष्टी कवीच्या एकाच' प्रयत्नाने साध्य झाल्या 
पाहिजेत. तरच' तो अलंकार त्या रसाशी अंत- 
रंगाने संवद्ध होऊन व्यंजनक्षम वनू शकतो. 


याचकरिता अलंकार हा सहजगत्या, उत्स्फूर्तपणे 
कोणत्याही प्रकारच्या कृत्रिम कारागिरीपासून तो 
अलिप्त असला पाहिजे. यावरही संस्कृत काव्य- 
शास्त्रकारांचा मोठाच कटाक्ष आहे. आनंदवर्धन 
म्हणतो रूपकादि अलंकार साधण्यास कठीण वाटले 
तरी रसप्रकर्पामध्ये ज्याचे चित्त केन्द्रित झाले 
आहे असा प्रतिभाल्ालळी कवी असे अलंकार 
विनाप्रयास साधीत असतो. त्याच्या प्रतिभेने 
निर्मिलेल्या अलंकारांनी डोळे दिपून गेळेळे रसिक 
त्याच्या निमितीवद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करतात. जो 
अलंकार रसांग असेल तो अपृथग्यत्ननिवत्ये असतो 
कारण याठिकाणी कविमन रसलीन झालेले असते. 
असे न झाले व अलंकार साधण्याकरिता वेगळा 
प्रयत्त करावा लागला तर कवीचे रसावधान 
सुटते व अलंकार साधण्याकडेच ते लागलेले 
असते. अद्या अवस्थेत निर्माण झालेला अलंकार 
बाह्य समजला पाहिजे. असा अलंकार रसव्यंजक 
तर नसतोच', उलट रसवाधक असतो. एखाद्या 
प्रसंगी वाधक न ठरवला तर गोणता तरी 
खासच आणतो. कल्पनेच्या वा अलंकाराच्या 
आहारी जाऊन कवी रसभंग करतो तेथे साहित्य 
नष्ट होते. कुंतल यालाच '* साहित्यविरह ' म्हणतो. 
काव्यात अलंकार सहजसुंदरतेने आले पाहिजेत. 
कवी जर प्रयत्नपुर्वक अलंकारविन्यास करू 
लागला तर ओऔघचित्यहानी होऊन साहित्यविरह 
इल. ग्रथोकक्‍त साच्यात दाब्द ओतून अलंकार 
होत नसतात. अलंकाराला वेगळ्या खटाटोपाची 
गरज नसते. म्हणूनच अलकार हा ' अप्रयत्नक्रत !, 
अपृथग्यत्ननिर्वरत्य ' असावा असा आनंदवर्धनाचा 


आग्रह आहे आणि हे * अयत्नघटितत्त्व ' ठेच 
अलंकाराच्या रमणीयतेचे कारण आहे असा 


कुंतलाचा अभिप्राय आहे 


मात्र प्रतिभेच्या उन्मेपात अलंकार अवतरतात 
म्हणून कवीने कोठेही अकारण 
करू नय, याबहलह। 


त्यांची योजना _. 
ते दक्ष आहेत. अलंकाराच्या 11) 


हव्यासामुळे वहावत जाणाऱ्या कवींना उद्देशून 
कुंतळ म्हणतो - “ व्यसनीतया प्रयत्नविरचने 
हि प्रस्तुतौचित्यपरिहाणे: वाच्यवाचकयो: परस्पर- 
स्पधित्वलक्षणसा हित्यविरहः पयंवस्यति। ” 


आनंद- 
वर्धन तर स्पष्टच इश्लारा देतो की ' अलंकृतीनां 
शक्‍तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ ' प्रतिभावंतांनीही 


लकारयोजना अनुरूपतेने करावी. ही अनरूपता 
अर्थातच विषयानुरोधाने ठरते. रुद्रट म्हणतो 
सत्कवीच्या काव्यात एकही निष्प्रयोजक अलंकार 
सापडणार नाही.” “ कोणत्याही अलंकाराच्या 
योजनेत रसिकांना उद्वेग वाटता कामा नये 
प्रत्यक अलकार रसनिमितीसाठीच वापरला गेला 
पाहिजे “ असा दंडीचा आग्रह आहे. ' अलंकारा- 
साठा अलकार न वापरता वर्णनीय वस्तच्या 
अनुरोधानेच ते आले पाहिजेत 


सागण आहे तर” रस आणि भाव यांची अभि- 


व्यक्ती करणे हे कवीचे प्रधान कार्य असन त्याच्या 
आनुपगाने अलंकारांची योजना झाली पाहि 

अस भट्टटुराजाचे प्रतिपादन आहे. हे सर्व आग्रहाने 
सांगण्याचे कारण असे अलकारांची मोजच' इतकी 
विलक्षण आहे की त्यामुळे कविमनाला 
पडून कृत्रिम अलंकारांच्या वंसुमार पेदाशीत 
काव्य वाहून जाते. कवित्व आणि पांडित्य यांची 
युती ज्ञाली असेल तर हा अनुभव वव्हंशी येतो 
अश्या वृत्तीलाच आनंदवर्धन असमीक्ष्यकारिता 
म्हणतो. सारांश, काव्यनिमितीच्या काळी 
अलकारांच्या योजनेवावत समीक्षा ठेवावी लागते 
उचितानुचितविवेक हेच या समाक्षचे स्वरूप आहे 
काव्यात रसानुगुण्याने आलेले अलंकार शाब्दा- 
र्थाच्या ठिकाणी व्यंजकतेचे सामथ्ये निर्माण 
केरतात. पण ही मर्यादा सोडली व कवी केवळ 
केल्पनाच्या आहारी गेला तर त्याचा प्रयत्न 
निठ्चितपणे रसभंगाला कारणीभूत होतो. अलं 
कारांचा उचित संन्निवेश हाच लोकिक इव्दार्थात 
व्यजकशक्ती आणण्याचा उपाय आहे. क्षेमेंद्राने 


होच कल्पना दृष्टांताच्या साहाय्याने अधिक 
स्पष्ट केली आहे - 


भुरळ 
त्याचे 


कवाला 


कण्ठ समंखलया नितम्वफलके तारेण हारेण वा 
पाण नुपूरवन्धनेन चरणे केय रपाददंन वा ।। 


य्‌ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


अस कृतलाचे : 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


बि 
५ १९ रू त्र 
न्स &णिव्णतटे > > 
3 
ह 8 नवभारत चेत 
ज्र ी र्ट च ३१९ 
धर ७५ 


न) क 
000000: र्क 
“१ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अलंकार संज्ञा : इतिहास आणि अर्थ 


शौयेन प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हास्यता- 
मौचित्येन विना रात प्रतनुते, नालंकृतिर्नो गुणा: ।। 
- औचित्यविचारचर्चा. 
मेखळा आणि हार हे अलंकार खरे, तसेच 
शौर्य आणि करुणा हे गुण खरे, पण मेखला 
कंठात घालून हार कमरेस घातला, किवा 
शरणागताळा शौर्य व शत्रूला करुणा दाखविली, 
तर कोणाचेही हसे झाल्यावाचून कस राहाल ? 
औचित्य नसेळ तर गुण आणि अलंकारही 
शोभावयाचे नाहीत ! 
अलंकारत्वाचा निकष म्हणून नव्हे तर अलं- 
काराचे स्वरूप समजावून घेण्याच्या दृष्टीने 
आवद्यक म्हणून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट 
केली पाहिजे. अलंकारामध्ये वर्णनीय वस्तु (प्रस्तुत ) 
आणि तिच्या दर्शनाने व चिंतनाने मनात उत्पन्न 
होणाऱ्या विविध कल्पना ( अप्रस्तुत ) अक्षा 
दोन्हींचाही अंतर्भाव होत असतो. प्रस्तुताच्या 
वरोवरीने किवा स्वतंत्रपणेही प्राय: वहुतेक 
अलंकारात आढळणाऱ्या या अप्रस्तुताचा उद्देश 
मात्र प्रस्तुतच्या वर्णनास उठाव आणणे हाच 
असतो. अशा तर्‍हेने अप्रस्तुताशिवाय मोज, 
चमत्कृती निर्माण होत नाही. वस्तुदर्शनाने येणारा 
प्रत्ययच अलंकारात शब्दवद्ध झाळेला असतो. 
कवीच्या अभिव्यक्तीचा हा नैसर्गिक मार्ग आहे. 
म्हणूनच प्रतिभास हा अलंकारांच्या मुळाशी असतो 
असे राजशेखर म्हणतो. विविध अनुभूती घटका- 
मधन भावनानिष्ठ समतानता साधणे हेच कवि- 
प्रतिभेचे कार्य आहे असा मर्ढेकरांचा अभिप्राय 
आहे. आणि अप्रस्तुतप्रशांसा हा अलंकारांचा 
आत्मा आहे, असे म. वा. धोंड जे म्हणतात ते 
याच अर्थाने. 
अखेरीला अभिनवगुप्तकृत सर्वसमावेशक अलं 
कारकल्पना पाह. “ यमलडकार तदळगतया विवक्षति, 
नाडिगत्वेन यम्‌अवसरे गृहूणाति, यम्‌अवसरे त्यजति, 
यम्‌ न अत्यन्तम्‌ निर्वोडमिच्छात, यम्‌ यत्नात्‌ 


अडगत्वेन प्रत्यवेक्षे स एव उपनिवध्यमानः 
रसाभिव्यकतीहेतुभवति । “  ( ध्वन्यालोकलोचन 


२.१८; १९) 


-जो अलंकार साधन असतो, साध्य किवा प्रधान 
असत नाही. अवसर पाहून ज्याची योजना होते, 
प्रसंगवश्यात्‌ ज्याचा त्याग केला जातो, ज्याचा 
अतिरेक करण्यात येत नाही आणि जो नेहमी 
साधन (अंग) राहील याविषयी दक्षता घेण्यात 
येते- असाच अलंकार रसप्रतीती घडविते. 

अभिनवगृप्तपादाचार्याच्या उपरोबत वचनात अलं- 
कारांचे बहुतेक सर्व विशेष प्रतिविवित झालेले 
आहेतच. तथापि ते एकत्र नावनिक्षीवार पुढील- 
प्रमाणे नोंदविता येतील - अलंकारिक विधानाचा 
आहय मूलतः वेगळ्या जातीचा असतो. (मर्ढेकर 
गाडगीळ.) वर्णगनीय वस्तूचे प्रतिभासात्मक वर्णन 
( राजशेखर ) त्यात आलेले असते. त्यामुळे 
त्यात वैचित्र्य, चारुता, चमत्कृती ( मम्मट, 
जगन्नाथ, जयरथ, कुंतल ) अवतरते. ही चमत्कृती 
कविप्रतिभेतून स्फुरलेळी ( अभिनवगुप्त, जगनाथ, 
आनंदवर्धन ) असते. अलंकारातील हे वैचित्र्य 
रसापेक्षी असते व रसपरिपोषार्थ त्याचा अवतार 
झालेला असतो. ( आनंदवर्धन, वामन, मम्मट ) 
अर्थात हे सव॑ होण्याकरिता अलंकारयोजनेत 
कवीने समीक्षा ठेवली पाहिजे. म्हणजे औचित्य 
संभाळळले पाहिजे. (कुंतळ , आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र ) 
अलंकारासाठी अलंकार न वापरता अपरिहार्यपणे 
आवद्यक म्हणूनच ते आले पाहिजेत. (अभिनव- 
गुप्त) असे झाले म्हणजेच काव्यसोंदर्याची खुलावट 
वाढविण्याचे काम करण्यास ते पात्र ठरतील 
दंडी ते जगन्नाथ) अभिव्यक्तीचे ते नैसगिक मार्ग, 
असून (स. रा. गाडगीळ) अनुभवाचे अपरिहार्य 
आकृतिविददेष (काळेले) किवा अनुभवाचे अपरिहार्य 
रचनावंध (गंगाधर गाडगीळ) आहेत. 
अलंकारांचे काये 

कोणत्याही गोष्टीचे कार्य किवा प्रयोजन तिच्या 
प्रकृतीने निर्धारित केलेले असते. तेव्हा अलंकाराच्या 
स्वरूपावरून जाणवणाऱ्या त्याच्या प्रयोजनांची 
आता क्रमशः नोंद करावयाची. आहे 

चांगल्या कळाळुतीतील अलंकार हा निदानीचा 
असतो. म्हणून कलाकृतीत सबंध अनुभूतीच्या 
अवस्थेच्या अखेरच्या प्रवासातील एक टप्पा तो 


2२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व .. 
५ 
(: आ. डळ 
॥& नवभारत भौ 
शन (जॉ. ७५ 3» 
«(<< &अमृतमहोत्सवी, (४>१७ 
"८ सकर “१ 


9. 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


साधत असतो. एका काव्यात अनेक अलंकार 
असू शकतात याचा अर्थ ते अनुभूतीचा एकेक 
टप्पा गाठीत असतात. संपुण काव्यानुभूती नव्हे. 
अद्षा टप्प्याटप्प्याने अनुभूतीचा प्रवास किवा 
आकार पूण होत जातो. म्हणूनच त्याचे महत्त्व 
संपूर्ण कलाकृतीच्या संदर्भात ठरविणे योग्य असते. 
संपुर्ण कलाकृती जो एक घन, सलग असा 
प्रत्यय देत असते, हा प्रत्यय देण्यात तिच्यातील 
अलंकारांचा कोणता वाटा असतो हे अपोद्गार- 
वृद्धीने ठरवावयाचे असते. 


अलंकारांच्या साहाय्याने कवी आपली अनुभव- 
प्रतीती वाचकांपर्यंत पोहोचवीत असतो. कवीचे 
उद्दिष्ट हे नसून प्रतिभासनिवंधन हे आहे. वस्तु- 
दर्शनाने येणारा प्रत्यय शब्दांकित करणे हे त्याचे 
उद्दिष्ट. साहजिकच त्याची अभिव्यक्ती अलंकारांचे 
रूप धारण करते. अप्रस्तुताच्या साहाय्याने प्रस्तुताचे 
उठावदार चित्र तो डोळयासमोर उभे करीत असतो. 
अलंकाराचे मूळ या कविप्रत्ययातच आहे. कवीला 
वस्तूंचे दर्शन उपमानोपमेयसंवंधाद्वारेच (अलंकार) 
होते. त्यामुळे आपला अभिप्राय यथार्थपणे व्यक्‍त 
करण्याचा अलंकार हा कवीचा नैसर्गिक मार्ग 
आहे. * ॥८७])1101 1386001165 ६11108 8 
1008 ०1 8])1)'0९110181011' आणि त्यातूनच त्याचे 
व्यक्तिमत्त्व प्रकट होते. | 


“महापुरे वृक्ष जाती । तेथ लव्हाळी वाचती ” 
या अभिव्यक्‍तीत तुकारामाच्या विशिष्ट अनु- 
भूतीचे चित्र प्रकट जाळे आहे. कवीची वाणी 
अपरिहार्यंपणेच अलंकाररूप धारण करते. अक्षा 
तर्‍हेने अलंकारांच्या साहाय्याने आपल्या अनुभूतीचे 
एक जिवंत, रेखीव आणि सलग चित्र रेखाटून 
त्यांचा प्रत्यय रसिकांना देत असतो. 

काही वेळा अलंकाराशिवाय वाक्‍्यार्थाची संग- 
तीच लागू शकत नाही, असा कुंतळाचा अनुभव 
आहे. खरोखरच काही अनुभव असे असतात की 
अलंकाराच्या साहाय्यावाचून त्यांचे दर्शन घडविणे 
जवळजवळ अशक्यच. अलौकिक, इंबद्रियातीत अनुभव 
अद्याप्रकारचे होत. म्हणूनच संतांनी अशा अतींद्रिय 
अनुभूतींची व्यतिकरणे व्यवहारात शोधिळी आणि 


३० 


अनुक्रमणिका 


दृष्टांतातून ती व्यक्त केली. (याची दोन उत्तम 
उदाहरणे - दृष्टांतपाठ आणि ज्ञानेश्‍वरी). गूढ- 
वादी काव्य अपरिहार्यपणे प्रतीकात्मतेच्या पातळी- 


वर जाते, ते यामुळेच होय. केवळ अलौकिकच 


नव्हे तर, तरल, सूक्ष्म अल्ला अनुभूतींच्या 
वावतीतही त्यांचे साध्या शब्दांनी वर्णन करणे 
शक्‍य नसते. अश्या अनुभूती अपरिहार्यपणे अलंकार- 
रूप धारण करतात. (उदा. ' तुरट. . . गोड. . . 
पोपटी, ज्ञिणझिण्या ! - पाडगावकर) 


या अलंकाररू्पामुळे कोणत्याही अनभतीची 
प्रत्ययोत्पादकता वाढत असते. त्याचा 


उ चा अनुभव 
रसिकांच्या दृष्टीने आस्वाद्य वनत असतो. 
त्याचे साधारणीकरण होत असते. त्यातील 
अभ्रस्तुतामुळ त्या विशिष्ट अनुभतीला अनेक 


सदभसूचकत्व प्राप्त होत असते. त्यामळेच ती 
अधिक सखोल आणि विस्तृत वनत जाते. तिच्या 
अर्थघनतेवरोवरच तिच्या अनुभवक्षेत्राचा आवाकाही 
वाढत जातो. 


अलंकारांच्या मूलस्वरूपात अनुस्यूत असलेल्या 
भावना निष्ठ समतानतेमुळे काव्यामध्ये नावीन्य 
अवतरते. याबाबत मढेकर म्हणतात -- संवेदना, 
विचार, भावना किवा त्यांचा शब्दवृत्तवद्ध आवि- 
प्कार इत्यादी मानवी मनाच्या कोणत्याही व्यापा- 
रात खरेखुरे, अंतिम किवा मूलदृष्ट्या नावीन्य 
कवीला ओतता येत नाही. तो त्याच्या प्रतिभेचा 
धर्म नव्हे. कॅबीची अनुभूती द्विपदात्मक असते. 
या पदांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे भावना निष्ठ 
समतानता प्रस्थापित करून काव्यात नावीन्य 
अवतरू दकते. कुंतल म्हणतो, “ जगाच्या आरंभा- 
पासून असलेले रस, स्वभाव इत्यादी वक्रोक्‍्तीमुळे 
नवीन बनतात. ? म 


प्रस्तुताचा उल्लेख न करता केवळ अप्रस्तुताचे 
कथन काही वेळा केलेले आढळते. त्यातील 
महत्त्वाचा हेतु म्हणजे सूचकतेने अर्थाचे स 
वाढविणे हा होय. संपूर्ण 


ट्‌ 


अनावृत सौदर्यापेक्षा 
अधिक भुरळ पाडते, 
कोणत्याही गोष्टीचे 
पक्षा ते सुचविल्याने 


त्याप्रमाणे अर्थाचेही आहे. 
वर्णन स्पष्ट शब्दात करण्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


बिहर य 
/ र र त्र 
ष्‌ र अणिष्ण्त्ल> (७ 
श्र शध 
*&ननवभारत ह र 
क धि ७५ न > 6 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अलंकार संज्ञा : इतिहास आणि अर्थ 


अधिक मोहक वाटते. म्हणूनच स्पष्टार्थापिक्षा 
सूचकतेला काव्यात अधिक महत्त्व ! 

या सूचकतेमुळे भावनांची अभिव्यक्ती अधिक 
तीव्रपणे होत असते. ती अधिक “* 118188 * 
होत जाते. कित्ग्रेक वेळी मौन देखील दाव्दापेक्षा 
अधिक मुखर असू शकते. असा आपला अनुभव 
आहे. आक्षेपासारख्या अलंकारात या सामर्थ्याचा 
आढळ विशेषत्वाने होतो. 


अलंकारामधील सूचकतेमुळे सद्भिरूचीच्या 
मर्यादा पाळणे शक्‍य होते. ग्राम्यता टाळता 


येते. दंडी म्हणतो, “ सर्वच प्रकारचे अलंकार 
अर्थाला रसयुक्‍त करतात हे खरे, पण सरसतेचा 
फार मोठा भाग  अग्राम्यतेवरच असतो. 
ग्राम्यतेच्या विरोधी अर्थाचे पद ' विदग्धता 
होय आणि तीच अलंकाराच्या मुळाद्यी असते 
असे कंतलाचे प्रतिपादन आहे. 

या “ वेदगध्यभऊंगीभणिती ' मुळे अर्थाचे विभावन 
होत असते. अलंकारयोजनेमुळे शब्दाला जोर 
येतो, शब्द मित होतात आणि अर्थ अनेकपटीने 
वाढतो. शेकडो शब्द योजूनही अर्थ जितका 
असणार नाही, तितका तो अलंकाराने अगदी 
मोजक्या शब्दात उत्तमप्रकारे ठसतो. अखिल 
मानवी जीवनाची अटळ शोकांतिका केच्यांसारखा 
कवी- 

हेलावून जळ थोडे व्हावे स्थिर 

ही माझी कहाणी 

-अशा अवघ्या दोन ओळीत सांगून जातो. 
पण ते केवढ्या ठसठीतपर्णे, भेदकपणे, भाव- 
गर्भतेने ! 

भावनावेशी भाषणात अलंकार सहजीच' येतात. 
त्यामुळे ते बोलणे जोरदार वाटते. प्राचीन 
काळी पाइचात्य देशात अलंकार हा ववतृत्व- 
शास्त्राचा भाग मानलेला होता. 1१1168101108 मध्ये 


अलंकारांचा उद्देश * "ठा गाळ छल्या७ णी 
छा! क्ली8७०; सांगितला आहे. 
३१ 


अनुक्रमणिका 


अलंकारांच्या साहाय्याशिवाय कवीला आपला 
अर्थ रमणीय करता येणे. कितपत दक्य आहे ? 
सामान्य, व्यावहारिक, निवेदनात्मक, स्थूल, पसरट, 
स्पष्टीकरणात्मक भाषा कवीचा विवक्षित अनुभव 
पकडण्यास दुवळी ठरते. त्यासाठी त्याला वेगळ्या 
अक्या वक्र उक्तींचा आश्रय घ्यावा लागतो. आणि. 
ह्या वक्रोक्तीनेच अलंकार सिद्ध होत असतात 
म्हणून आपला अर्थ व्यक्‍त करण्यासाठी कवी 
अपरिहार्यपणे अलंकारांचा आश्रय करतो. 

अलंकारात एक प्रकारचे वैचित्र्य असते. चम- 
त्कृती असते. चटकदारपणा असतो. कारण प्रस्तुत 
आणि अप्रस्तुत यांच्यातील नेहमीच्या गृहीत 
संवंधांपेक्षा अगदी वेगळ्या प्रकारचे संवंध कवि 
प्रतिभा प्रस्थापित करीत असते. त्यामुळे अर्थ- 
वत्ता तर वाढतेच पण चारुताही वाढते. वर्णंनीय 
वस्तुचा अतिदाय साधने हे अलंकारांचे कार्य 
आहे असे कुंतळ म्हणतो ते त्यामुळेच. आणि 
शोभाकरत्व हा अलंकारांचा प्रधान धर्म दंडीपासून 
जगन्नाथापर्यंत सर्वानी आवर्जून सांगितला, तो 
याच अर्थाने. 

मात्र काव्याचे हे शोभाकरत्व शेवटी जे 
व्यक्त होऊ पहात आहे त्याचे नैसर्गिक, सहज- 
स्फूर्त, प्रगटीकरण करण्यातच सार्थकता पावते. 
त्या विशिष्ट अनुभतीचा, भावनेचा, रसाचा 
परिपोष करणे हेच अलंकारांचे प्रधान कार्य 
आहे. व्यंग्य परिणामितेने व्यवत करणे हे अलं- 
कारांचे प्रधानका्य असल्याचे आनंदवर्धेनाने सांगि- 
तळे आहे आणि रसाभिव्यक्‍तीस समर्थ होण्यास 
वाव्दार्थावर गुणालंकाराचा संस्कार जाला पाहिजे 
असा वामनाचाही आग्रह आहे. संक्षेपात, अलंकार 
साहित्यात केवळ शोभा वाढविण्यासाठी आलेला 
वाह्य, उपरा, गौण घटक नसून काव्यानुभूती 
व्यक्‍त करण्यासाठी आलेले अपरिहार्य घटक होय. 
उपकूर्वेन्ति तं सन्तं ये$डंगद्वारेण जातुचित्‌। या 
मम्मटाचार्यांच्या उक्तीत अलंकारांच्या स्वरूपाचे व 
कार्याचे यथार्थ दिग्दर्शन आहे, असे म्हणावेसे वाटते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
भ्टी सश | ् 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. ना. कृ. शनवारे 


संन्यस्त खडूगांचा खणखणाट 


स्वा. वि. दा. सावरकर यांना सन १९२० 
मध्ये अंदमानातून भारतात आणण्यात आले 
६ जानेवारी १९२४ रोजी येरवडा कारागृहा- 
तून त्यांची सुटका झाली. पुढे १९३७ पर्यंत 
ते रत्नागिरीला स्थानवद्ध होते. एकेवेळी सदस्त्र 
क्रांतीचा केतू उभारणाऱ्या व ब्रिटिश राजसत्तेची 


झोप उडवून देणार्‍या या वीराला आज उस्त्र- 
संन्यास करणे भाग पडळे होते. राजकारण 


बोलावयाचे नाही, राजकारण लिहावयाचे नाही 
व राजकारण करावयाचे नाही असा दंडक 
पाळण्याची वेळ आली होती. 

पण राखेखाळी दबलेला हा स्फुल्लिंग होता ! 


* अभिनव भारताचा ' शपथवद्ध सेनानी होता ! 
माझ्या देश्याच्या स्वातंत्र्यासाठी मी सदस्त्र 
युद्धात शत्रूस मारीत चाफेकरांसारखा मरेन 


किवा शिवाजीसारखा विजयी होऊन माझ्या 
मातृभूमीच्या मस्तकी स्वराज्याचा राज्याभिषेक 
करवीन ' अशी दापथ घेतलेला स्वातंत्र्यवीर 
होता ! 

थोर माणसे विकट परिस्थितीतही हवाळदिळ 
न होता आपले कार्य साधण्याचा प्रयत्न करतात. 
ध्येयावद्वळची अविचळ निष्ठा त्यांना प्राप्त परि- 
स्थितीतही मार्ग दाखविते. सावरकरांनी सन 
१९२५ पासून साप्ताहिकातून व मासिकातून 
लिहावयाला सुरुवात केली. अर्थात राजकारणा- 
संब्रंधी ते लिहु शकत नव्हते. पण या सर्व 
प्रश्‍नांकडे पाहण्याची त्यांची दुष्टी राष्ट्रीय होती 
हणूनच सन १९३७ पर्यंत लिहिलेल्या त्यांच्या 
लेखांमधून व नाटकांमधूनसुद्धा अप्रत्यक्षपणे 
कारण उतरल्याशिवाय राहिळे नाही 
खड्ग ' नाटकात त्यांच्या 
विचारांचा व प्रतिपक्षाजी 
विरोधाचा खणखणाट विशे 


राज- 
* सन्यस्त 
रशभक्तीचा, राजकीय 
असलेल्या वैचारिक 
पत्वानी ऐकू आला. 


तीन नाटके 

सावरकरांनी तीन नाटके लिहिली : (१) 
उःज्ञाप (१९२७) (२) संन्यस्त खड॒ग (१८३१) 
आणि (३) उत्तरक्रिया (१९३३ ). शूर चाफेकर- 
वधूच्या पराक्रमाचे प्रदशंन व गौरव करणारे 
नाटक त्यांनी वयाच्या चौदाव्या पंधराव्या वर्षीच 
लिहिले. भगूरच्या पाटलाला राजद्रोहाचा वास 
आल्यामुळे ते मागे पडले. पुढे त्याचे नावनिशाणही 
राहिळे नाही. रत्नागिरीला असताना पुन्हा त्यांचे 


नाट्यसृष्टोकडे लक्ष गेळे. सन १९२७ मध्ये 
“शाप नाटकाची रचना झाली. “ समाजाला 


मंगलास्पद असणार्‍या ध्ययाकडे प्रवत्त करायला 
नाट्यकला - जर ती उदात्ताशी समरस होइल 
तर - एक अत्यंत उपयुक्‍त साधन आहे. . .' अशी 
नाट्यकलेसंवंधीची आपली भावना सावरकरांनी 
याच नाटकात सूत्रधाराचे तोंडून व्यक्‍त केली आठे 

वळवत नाटक मंडळी रत्नागिरीला आली 
असता कंपनीची सर्व नाटके त्यांनी पाहिली 
सन्यस्त खड्ग हे दुसरे नाटक त्यांनी ' बलवंत 
साठीच लिहिले. हे नाटक लिहीत असता मध्येच 
एक दिवस सावरकरांनी चिंतामणराव 
करांना विचारले -- समजा 
देशाने पुन्हा हाक दिली, तर 
हाकाराची साद मिळेल ना? ? (कोल्हटकर 
चेतामणराव, बहुल्पी, पृ. २६३) देशाची 
अहनिग चिता वाळगणार्‍्या या देदभक्ताचे 
नाटक पोलिस अधिकाऱ्यांकडून सहजासहजी पास 
हाणार नव्हते. सावरकरांच्या रत्नागिरीच्या 
वास्तव्यात हिदुस्थानात कोठेही प्रक्षोभ झाला तर 
थम रत्नागिरीच्या नाड्या आवळल्या जात 
न्यस्त खड्ग' नाटक पास करवन घ्यायला 
वळवत नाटक मंडळीच्या चालकांना वरीच 
खटपट करावी लागली. 


/ज५7 /3प/ 


कोल्हट- 
स्वातत्र्यासाठी 
तुमच्याकडून 


३२ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


._) 

/ र त 
अशित्णत> 
) नवभारत रे 
शह ्लॉ॑ ७५ न ३१९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >२७ 
क सू... वषे 54 के 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


क 


संन्यस्त खडूगाचा खणखणाट 


मराठी नाटयसृष्टीचा डोलारा कोसळत असता 
सावरकरांनी आपले तिसरे नाटक ' उत्तरक्रिया 
लिहिले. पानपतचे उट्टे काढून मराठा सेनेने 
उत्तर हिदमध्ये गाजविलेल्या पराक्रमाचे चित्र 
त्यांनी या नाटकात रेखाटले आहे. 
राजकीय विचारसरणीचा पाया 

सन १९३७ पासून सावरकर प्रत्यक्ष राज- 
कारणात उतरले. हिंदुमहासभेचे राजकारण त्यांनी 
उचलून धरले. कर्णावती (१९३७) ते कानपूर 
(१९४२) - सतत सहा वर्षे त्यांनी महासभेचे 
अध्यक्षपद भूषविले. हिदरत्व आणि हिंदु राष्ट्र 
यांचा हिरीरीने पुरस्कार केला. 

ज्या मूलभूत विचारांच्या अनुरोधाने सावर- 
करांनी आपले पुढचे राजकारण मांडले ते विचार 
त्यांच्या नाटकांमधून प्रकट झालेले दिसतात. 
अस्पृश्यता निवारण, शुद्धी, हिंदु समाजाचे संघटन, 
हदुमुसलमान ऐक्याचा प्रश्‍न, गांधीजींचे सत्य 
अहिसेचे राजकारण, आक्रमक वृत्तीची हिंदु- 
समाजाच्या दृष्टीने निर्माण झालेली आवश्यकता 
असे विविध विचार सावरकरांनी वुद्धयाच आपल्या 
नाटकांद्वारे मांडळे. नाटकांद्रारे आपल्या विचारांचा 
प्रचार व प्रसार व्हावा हीच त्यांची मनीषा होती. 


: बलवंत ! ची कर्तव्यभावना 

शुद्ध कला ही देश, जाती, भाषा, लिंगभेद 
यापासून अलिप्त असावी असे म्हटले जाते. पण 
कलावंतांनाही देश असतो, राष्ट्र असते, राष्ट्रीय 
भावना असतात. चिंतामणराव कोल्हटकर * वहु- 
रूपी' त लिहितात - “या ( संन्यस्त खड्ग) 
नाटकामुळे कंपनीच्या आथिक अपेक्षा सिद्धीस 
गेल्या नाहीत. पण राजकारण व सामाजिक 
जीवनाची सूत्रे साहित्याच्या शब्दाशव्दातून 
पटविणार्‍्या काव्यप्रतिभेने महाकवीच्या सभेची 
शोभा वाढविणाऱ्या, स्वातंत्र्यप्रातीची संहिता 
आचरणाने लिहून दाखविणार्‍या महान्‌ कर्म- 
योग्याने लिहिलेले नाटक रंगभूमीवर आणण्याचे 
भाग्य लाभले, म्हणून “* बलवंत मंडळी ' च्या 
चालकांना कृतकृत्य झाल्याचे समाधान वाटले. ” 


(पृ. २६६). 


न, भा, ५ 


| अनुक्रमणिका 


अस्पृररयता निवारण 

चोखा मेळा या संताच्या जीवनचरित्राची 
पार्वंभूमी घेऊन पूर्वास्पृद्य समाजावद्दलच्या आपल्या 
कतेव्याची जाण हिंदु समाजाला करवून देण्याचा 
प्रयत्न सावरकरांनी आपल्या “* उ:शाप ' नाटकात 
केलेला आहे. नेतिक व मानवतावादी दृष्टीने 
सावरकर अस्पृष्यतेचा धिक्कार करतात. पण राष्ट्रीय 
दृष्टीने सुद्धा त्यांना हो रूढी भयंकर भयावह 
व हानिकारक वाटली. सावरकरांनी ज्यावेळी 
हे नाटक लिहावयास 'घेतले त्यावेळी अस्पृश्यता- 
निवारण चळवळीला राजकीय महत्त्व प्राप्त 
झाले होते. 
मुसलमानांची आक्रमक वृत्ती 

सन १९२३ पासून मुसलमानांच्या आक्रमक- 
वृत्तीने जोर धरला. एके काळी आपण या देशाचे 
राज्यकर्ते होतो व पुढे राज्यकत होण्याचा आपला 
अधिकार आहे अशी स्वप्नं मुसलमान पुढार्‍यांना 
पडत होती. राष्ट्रीय विचारांची पीछेहाट होऊन 
धर्मांध वृत्ती उफाळून आली. पान्‌ इस्लामच्या 
योजना आखल्या जाऊ लागल्या व सक्तीच्या 


धर्मातराला मुसलमान पुढारी उचलून धरू 
लागले. 


हिंदु समाजात अस्पृव्यांची स्थिती विलक्षण 
केविलवाणी होती. हा समाज आता जागा होत 
होता. डॉ. भीमराव आंबेडकरांसारखे पुढारी 
या वर्गाला लाभल्यानंतर त्यांच्यामध्ये नवचैतन्य 
निर्माण झाले. अस्पृश्य तरुणांमध्ये हिदध धर्मावद्दल 
कटुता वाढू लागली. धर्मातराकडे त्यांचा कल 
झुकू लागला. मुसलमानांना ही गोष्ट इष्टच होती. 
त्यांनी या विचाराला खतपाणी घालण्याचा 
आपंल्या परीने प्रयत्न केला. 


सन १९२३ च्या डिसेंबर महिन्यात कॉमन्ग्रेसच्या 
वाषिक अधिवेशनात अस्पृव्यांच्या प्रश्‍नाबाबत 
काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून महंमद अलींनी हिंदु- 
मुसलमानात अस्पृ्यांची समसमान वाटणी करून 
टाकावी अशी वेधडक सूचना केली. दुसर्‍या एका 
मुसलमान पुढार्‍याने मद्रासमध्ये गांधीजींच्या 
सत्कारप्रसंगी अशीच आसुरी इच्छा व्यक्त केली 


२३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


*& 
6 
नवभारत 
जॉ. वनी 
*<६अमृतमहोत्सवी 
च. व 


र्र 


|. 4 


ळं ८ % ठर -् 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होती. ते म्हणाले, “ अस्पृश्य लोकांना मुसलमान 
करून घेणे हे आमचे पुण्यकतव्य आहे. ' ( कौर, 
धनंजय, डॉ. वावासाहेव आंबेडकर, पृ. ५६) 
हज्जच्या यात्रेवरून परत आल्यावर दिल्लीच्या 
जुम्मा मशिदीत महंमद अलींनी गर्जना केली- 
* तमाम हिदुओको मुसलमान बना लो. ” त्यांच्या 
दृष्टीने हिदु -मुसळमान चिरंतन एकीचा हाच 
एकमेव उपाय होता. एका वर्षात दोन कोट 
हिंदूंना मुसलमान करण्याची त्यांनी स्वत: प्रतिज्ञा 
केळी व इतरांना या धर्मकार्याला हातभार 
लावण्याचा आदेश दिला. 

स्वामी श्रद्धानंदांची शुद्धीची मोहीम पाहून 
मुसलमान खवळले. अब्दुल रशिद या जात्यंध 
मुसलमानाने १९२६ च्या शेवटी त्यांचा खून 
केला. रशिदभाई म्हणून या खुनी व्यक्‍तीला 
म. गांधींनी गोंजारण्याचा प्रयत्न चालविला होता. 
शोौकतअलींनी सावरकरांची भेट घेऊन त्यांना 
श्द्विकार्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. 
खिलाफत चळवळ व भाल उलेमा सभेचे कार्य 
सोडावयाला ते तयार नव्हते. हिदुस मुसलमानी 
धर्माची दीक्षा देणे हा आमचा धर्मच आहे असे 
त्यांनी सावरकरांना स्पष्टच सांगितले. ' तुम्ही 
शुद्धी करा, आम्ही बाटवीत राहू. वघू कोण 
जिकतो, अहो आम्ही मुसलमान तितके एक 
आहोत. आमच्यात अस्पृश्यता नाही . . .” (समग्र 
सावरकर वाडमय, खंड ३ रा, पृ. ७६१ ) 


महाडचा सत्याप्रह 


डॉ. बावासाहेब आंबेडकर सन १९२३ मध्ये 
इंग्लंडहून मायदेशी परत आले. त्यांच्या नेतृत्वा- 
खाली महाराष्ट्रात अस्पृद्य चळवळ उभी राहिली. 
शतकातुदतके स्पृद्य हिंदुच्या दास्यात जखडलेला 
अस्पृश्य समाज आपले मानवी हक्‍क प्रस्थापित 
करण्यासाठी स्पृष्य हिंदूंच्या पुढे दंड थोपटून 
उभा ठाकला. 


सन १९२७ पासून आपल्या वर्गवंधूंच्या 
विमोचनकार्याकडे आंबेडकरांनी सर्व लक्ष केंद्रित 
केळे. महाडचा सत्याग्रह ही नवय॒गाची ळलकार 


होती. स्पृष्यांनी ' चवदार तळे' शद्ध करून 


२४ 


अनुक्रमणिका 


घेतल्यावर बावासाहेवांनी पुन्हा सत्याग्रहाची तयारी 
सुरू केली. यावेळी एके प्रसंगी अगदी तळमळून 
ते म्हणतांत,  स्पृश्यांनी जर सत्याग्रह अयशस्वी 


केला, तर त्यांचाच तोटा होईल अस्पृश्यांची 


खात्री होईल की, हिंदुधर्म हा दगडांचा घम 
आहे. त्यांच्यापुढे कपाळ फोडून घेतळे तरी काही 
उपयोग भ होणार नाही. स्पृद्यांनो, घ्या तुमचा 
धम अस म्हणून आपोआप परधर्मात जाण्यास 
अस्पृश्य तयार होतील. ' (कौर, धनंजय, डॉ. 
वावासाहेव आंबेडकर, पृ. ९५) 
म. गांधींच्या सुटकेनंतर 

१० मार्च १९२२ रोजी म. गांधींना पकडण्यात 
आले होते. खटला चालला. सहा वर्षांची शिक्षा 
ठोठावण्यात. आली. प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांची 
११ फेब्रवारी १९२४ रोजी सुटका करण्यात आली. 
यावेळी खिलाफत चळवळ संपली होती. असहकाराचा 
फुगा फुटला होता. अस्पृष्यता निवारणाला आपल्या 
विधायक कार्यक्रमात महात्माजींनी पूर्वीपासूनच 
स्थान दिले होते. आता तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर 
त्याना नव्या उत्साहाने या कार्याला प्रारंभ केल्या. 

चातुवंण्ये स्थिर ठेऊन 
म्हणून समाजात 
विचारसरणी 


अस्पृश्यांना पंचमवण 
स्थान द्यावे अक्षी त्यांची 
होती. अस्पृश्यांच्या धर्मातरावह्दळ 
त्यांना चिता नव्हती. ते या घटनांकडे निविकार 
दृष्टीने वघत. 
उ:शाप नाटक 

स्वा. सावरकरांनी आपले ' उ:शाप ' नाटक 
वरील सामाजिक व राजकीय परिस्थितीच्या 
पार्शवेभूमीवर लिहिले. नाटकाची सुरवात मायापूरच्या 
महारवाड्यात होते. जानुवाबा हे त्या समाजाचे' 
पुढारी आहेत. किसन व कमलिनी जानुवाबांची दोन 
मुलं. अस्पृश्य समाजाच्या उन्नतीला र भार ला 
ण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो | र गक गुन 
ती तकर १४७०॥. शह्दुधर्माबहळ या 

नाही अ यता आहे- नव्हे त्यांची हिदुधर्मावर 
नितांत श्रद्धा आहे. त 
मळ पढरपुरच्या प्रदक्षिणची वाट झाडणारा चोखा- 
&ा सत आहे. त्याचे सात्विक विचार ऐकले 


म्ह्ण जे श्रे अर 
रज या श्रेष्ठ पुरुषाला "पृव्य का म्हणावे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ष ...4 
ग ९6१८ 
«टू 960 
.3 
क 1 
०६“ 


के) 
'नवभारत 


७५ 


र्ट सकाळ क 
॥ >> 4) 
ी. क डर १९ डर .] 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संन्यस्त खंडगाचा खणखणाट 


हे कळत नाही. हिदु धर्मात तो जगतो व हिंदु- 
धर्मासाठी प्राण पणाला लावण्याचीही त्याची 
तयारी असते. | 


स्वा. सावरकरांची या समाजाकडून जी अपेक्षा 
होती तीच या पात्रांद्रारा मांडण्याचा त्यांचा 
प्रयत्न आहे. नाटकातून स्पृश्य समाजावर कोरडे 
ओढण्यात त्यांनी किंचितही कसूर केली नाही. 
पण अस्पृश्यांना आवर्जून त्यांचे सांगणे आहे - 
“धर्मांतर करू नका. 


अस्पृश्यांचे मुसलमान धर्मात जाणे ही राष्ट्रोय 
आपत्ती ठरणार हे सावरकरांनी ओळखले. संख्या- 
वळ हेही वळच आहे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. 
अस्पृ्य वांधवांकडे दुळक्ष करून त्यांना आपल्या 
धर्मातून घालविणे म्हणजे हिंदूंनी स्वतःला दुर्वळ 
करणे ठरणार होते. 


राजकोय रंगमंचावर “ तमाम हिदूओंको मुसल- 
मान बना लो ' ही घोषणा झालीच होती. 
' उःशाप ' नाटकातील वंगषखान सुभेदार अश्लीच 
घोषणा करतो. जाफरअलीसारख्या मौलवीला 
त्याने हिंदुना बाटविण्याच्या कामावर नेमलेले 
असते. खिलाफत चळवळींच्या निमित्ताने कान्ग्रेस- 
मध्ये शिरलेले मुसलमान मौलवी हिंदु धर्मातील 
अस्यृद्यतेकडे कोणत्या दृष्टीने पाहत हे नाटकातील 
जाफरअलीच्या संभाषणातून समजण्यासारखे आहे : 

“. . अस्पृश्यतेची रूढी पाडून आणि राखून, 
हिंदु धर्माने आम्हा मोौलवींना 
कार्यी मनःपूर्वक साह्य दिल॑ं आहे. हिंदुधर्म कधीही 
न वुडो, म्हणजे हिदुधम आम्ही हा हा म्हणता 
बुडवून टाकू. प्रथम अस्पृद्य वाटवावे आणि मग 
त्यांच्या संख्यावलानं प्रवल झालेल्या इस्लामाचं तत्त्व 
म्हटलं की तरवार उपसून या तत्त्वज्ञ ब्राह्मणादिकांस 
मुसलमान बनवावं. .. ” (समग्र सावरकर वाळमय, 
खं. ७ वा, उःशाप, पू. ४७२३-७४). 
निमाण झालेली कटुता 

जागृत तरुग अस्पृष्य समाजामध्ये निर्माण 
झालेळी कटुता भयावह होती. किसन व कमलिनी 
यांचा सोबती शंकर हा नाटकातील असाच एक 


हिंदुधर्मनाशाचे . 


तरुण आहे. अस्पृश्यांवर होत असलेल्या अन्याया- 
मुळे चिडून तो आपल्या सोवत्यांना म्हणतो: 

“, , किसन, कमलिनी पाहिलीत ही आम्हा 
हिंदूंची दुर्गती ! मला तर , हिंदूस ' आम्ही ' 
म्हणणं आणि आम्हास * हिंदू ' म्हणणं याचीसुद्धा 
लाज वाटू लागली आहे. हा डोंब मुसलमान 
होताच खानसाहेव झाला. तो कारंज्यावर पाणी 
पीत आहे, पाय धृत आहे आणि आम्हास, 
दुरून दोन घोट पाणी प्यावयास निषेध होतो. 
कारण आम्ही मुसलमान झालो नाही, अजून हिंदूच 
राहिळो. मला असं वाटतं को यापुढं आपण 
हिडुसमाजावर आपली सावली टाकणं सोडून देऊन 
कुठंतरी दुसरं घर पहावं. ..” (स. सा. वा. खंड 
७ वा, उःशाप, पृ. ४५१) 

हिंदु धर्माचा तौब्र निषेध हाच मुसलमानी 
धमंग्रहणाचा मुख्य विधी ठरत असे. शंकरला 
वाटविण्यात आल्यावर तो स्वतःच मुसलमान 
धर्माच्या प्रचाराची मोहीम सुरू करतो. इब्राहिम 
हासुद्धा बाटलेला मुसलमानच आहे. कोणतं 
कुराण वाचून तो मुसलमान झाला ? तो म्हणतो: 
हु धर्माची चीड हेच माझं क्राण. हे वाचून 
मी मुसलमान झालो. (स.सा.वा. खं. ७ वा, 
उःशाप, पू. ४४६) 
शुद्धीला विरोध 

राजकोय मुसलमान पुढार्‍यांनी छ्षुद्धीला कसून 
विरोध केला. या त्यांच्या विरोधामागील दृष्टी 
स्पष्ट होती. शुद्धीच्या अभावी हिंदुचा एकदा 
मुसलमान झाला की तो त्या समाजात 
जाऊ शकत नसे. हिदुधर्माचं दार त्याला नेहमी- 
साठी बंद होई. नाटकातील मौलवी महाशयांना 
पण शुद्धी नको आहे. | 

“.. अल्ला! या हिदु लोकास दोन गोष्टी 
करण्याची वृद्धी तू कधीच देऊ नकोस. अस्पृत्यता 
निवारण आणि शुद्धि...” (स. सा. वा.,खं. 
७वा, उ:शाप, पृ. ४७६) शुद्धीकार्यामुळे ' झंजट ' 
म्हणजे कलह आणि झेंगटे वाढतील म्हणन 
गांधीजी तीबद्दळ उदास असत. (स. वा. सा 
खं. ३ रा, महात्मा गांधी आणि वे. सावरकर 
यांची अपू्वे भेट, पृ. ७५५) 


पुन्हा 


३५ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
भ्टी ह क. शू ् 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मुसलमानांचे धार्मिक व राजकीय आक्रमण 
कसे परतवून लावावयाचे हा सावरकरांपुढे मोठा 
प्रश्‍न होता. चोखामेळा, किसन व कमलिनी या 
पात्रांद्रारे त्यांनी अस्पृश्यांच्या मनात हिदुघर्मावद्दल 
श्रद्धा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. कमलिनी 
द्वारे मुसलमानी अन्यायाचा प्रतिकार सुचविला. 
पण या दोन प्रयत्नांना शुद्धीची जोड आवश्यक 
होतो. नाटकातील शंकर मुसलमान होतो. पुढे 
त्याला आपल्या कृत्याचा परचात्ताप झाल्यावर 
शुद्धीची वाट मोकळी नसल्यामुळे त्याचा! विलक्षण 
कोंडमारा होतो. ऐतिहासिक सत्याचा अपलाप 
होईल म्हणून प्रत्यक्ष ुद्धीची घटना सावरकरांना 
आपल्या नाटकात दाखविता आली नाही. पण शुद्धी 
जरी दाखविता आली नाही तरी त्या विषयीचा उपो- 
दुघात व सूचना केल्याशिवाय त्यांना राहवले नाही. 


सत्याची उपासना 


आपले संपूर्ण जीवन सत्यमय करण्याचा म. 
गांधींचा प्रयत्न होता. त्यांच्या दृष्टीने राजकारण 
हे संपुण जीवनाचे एक अंग होते. गांधीजी म्हणत- 
“ सत्याच्या आराधनेसाठीच मानवाचा जन्म आहे. 
त्याने सत्याची व निर्भेळ सत्याचीच उपासना 
करावयाला पाहिजे. एका सत्याशिवाय दुसर्‍या 
गोष्टीची आराधना म्हणजे व्यभिचार ! सत्याचा 
उपासक स्वतः कल्पिलेल्या देशहिताकरितासुद्धा 
असत्य बोलणार नाही, असत्य आचरण करणार 
नाही. ” 

देशहिताची भावना झुगारून देणारी आत्यंतिक 
सत्यनिष्ठा सावरकरांना मान्य होणे शक्‍य नव्हते. 
गुप्तसंघटनेद्रारा क्रांतीचा त्यांनी पुरस्कार केला 
होता. उलट गुप्तता म्हणजे फार मोठे असत्य 
अशी गांधीजींची धारणा होती. उत्तर दक्षिण 


ध्रुवाप्रमाणे अगदी टोकाचे असे हे विचार. 
वेचारिक संघर्ष अपरिहार्य होता. गांधींच्या 


राजकारणाचा प्रत्यक्ष समाचार घेणे अजून तरी 
सावरकरांना दक्‍्य नव्हते. नाटकांतून अप्रत्यक्षपणे 
का होईना पण त्यांनी म. गांधींच्या राजकारणा- 
वर सडकून टीका केली. ' उःशाप! नाटकात 
त्यांनी गांधीजींचे सत्याचे धोरण धारेवर धरले 


२६ 


अनुक्रमणिका 


नाटक, कादंवरी या साहित्य प्रकारांची 
म. गांधींच्या दृष्टीने फार कमी किमत होती. 
रूपकात्मक किवा दृथर्थी लिहिणे त्यांना संमत 
नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने असे लिखाण झ्याडपणाचे 
व द्याचे नुकसान करणारे होते. सावरकरांना 
म. गांधींची सत्यनिष्ठा हीच भ्याडपणाची द्योतक 
वाट्त असे. आपल्या ' उ:शाप ' नाटकात सत्य- 
प्रिय व सत्यवान ही दोन रूपके योजन म 
गांधींच्या सत्यनिष्ठेची त्यांनी चांगळीच चिरफाड 
केली. टीका करताना उपहास व उपरोध या 
स्त्राचा मोकळेपणांनी वापर केला. आत्यंतिक 
सत्याचरणाचे अविवेकी व  वौभत्स स्वरूप 
उघड करून दाखविले. उदाहरण म्हणन नाटका- 
ताल सत्यवान्‌ काय म्हणतो ते पहावे. 
सत्यागारात, आणि एकांतात ? तुम्हाला 
सत्यधम म्हणजे काय हे मळीच कठलं नाही 
एकान्त म्हणजे इतरांपासन काही लपवून ठेवण्याची 
इच्छा . लपविणं म्हणजे असत्य न सत्य- 
धमाचे अनुयायास एकांतात काहीही गोष्ट वोल- 
ण्याचा वा करण्याची सकत वंदी असते. आम्ही 
आमच्या शिष्य-शिष्यिणीस नियम घालून दिलेला 
आह को, जर तुम्हास सत्यवक्ती संतती हवी 
असल तर प्रजनन हे देखील एखाद्या पापकृत्या- 
सारख अधकाराचे पडदे सोडन करू नका. तर 
स्वच्छ, स्पष्ट आणि सत्य भकाशाच्या सूये किरणात 
तुमच गाहस्थधर्म आचरीत जा 


(स.सा.वा, खं. ७ वा, उ शाप, पू. ४७१) 


स्वत:ची फसवणूक 

गांधीजींच्या थोर व उदात्त तत्त्वांचा 
नेहमीच फायदा करून घेतला 
ते या तत्त्वांचा उदाउदो करीत व इतर वेळी 
हाच तत्त्वे ठोकरीने उडवून देत. तत्त्व चांगले 
पण काळवेळ न पाहता आधळपणानी अनसरले 
तर घातक ठरते व मग हा घात 


कमच आहे अशी माणस स्वत 
करून घेतो 


मुसलमानांनी 
त्यांना सोईच्या वेळी 


त नसून पुण्य 
त:ची फसवणूक 


शाप नाटकात सावरकरांनी असाच एक 


प्रसंग चित्रिला आरे कमलिनीच्या चारित्र्यावर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


*& 


नवभारत ह 
ही ७५ 
*६<<£अमृतमहोत्सवी, 


श्र ८ % ठर 1. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संन्यस्त खड्गाचा खणखणाट 


व धर्मावर वंगपखान व इतर मुसलमान तुटून 
पडत असतात. अद्या वेळी ती हिंदू महिला 
सत्यवानाचे सत्यागारात प्रवेश मागते. वेळ विकट 
व प्रत्येक क्षण मोलाचा अद्या परिस्थितीतही 
सत्यवान तिच्याशी सत्याचा घोळ घालतो. पण 
ती सूज्ञ ! सत्यासाठीच मी या संकटात पडले 
असे सांगून ती आश्रमात प्रवेश मिळविते. थोड्या 
वेळाने बंग व त्वाचे शिपाई सत्यागारासमोर 
उभे राहून . कमलिनीबद्दद चौकशी करतात. 
सत्यवानाचा एक बिष्य प्रसंग ओळखून सुभेदारांना 
दाद देत नाही. अर्थात या' प्रसंगी तो सत्याची 
पर्वा करीत नाही. पण नंतर सत्यवान जेव्हा 
येतो तेव्हा सत्याच्या नावानी तो सुभेदारांना 
हाक देऊन कमलिनीला त्याचे स्वाधीन करतो. 


सत्याच्या नावानं विश्वासघात, आअहिसेच्या 
नावानं पौरुषघात आणि भूतदयेच्या नावानं 
आत्मघात करणारं असं हे तत्त्वज्ञान (म. गांधीचं 
राजकारण) आहे असं आपलं स्पष्ट मत याच 
नाटकात सावरकरांनी नोंदवून ठेवलं आहे. ( स. 
(स. सा. वा. खं. ७वा, ' उःशाप! पृ. ५३०) 


अहिंसेचे राजकारण 


सत्य आणि अहिसा या दोन तत्त्वांच्या 
आधारावर म. गांधीनी आपले संपुर्ण राजकारण 
उभे केले. होते. सत्य त्यांना ईडवरस्वरूप वाटत 
असे, व सत्यमय होण्यासाठी अहिसा हाच एक 
मार्ग आहे अशी त्यांची श्रद्धा होती. गांधीजी 
म्हणत- * सत्य हे साध्य व अहिसा त्याचे 
साधन आहे. अहिसेवाचून सत्याचा शोध संभवत 
नाही. 

गांधीजींच्या राजकारणात अहिसा 
अनन्य-साधारण महत्त्व आले ते यामुळेच. राजकीय 
शहाणपण या दृष्टीने तरी या तत्त्वाचा लोकांनी 
अंगिकार करावा असे सुरवातीला त्यांचे आवाहन 
होते. नंतर ही नैतिक निष्ठा म्हणून जनतेला 
शिकविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पुढे तर 
राष्टीय स्वातंत्र्याच्या भावनेपेक्षा अहिसानिष्ठा 
हीच त्यांच्या जीवनात अधिक महत्त्वाची ठरली. 


तत्त्वाला 


देशासाठी सर्वस्व अपण करणार्‍या क्रांतिवीरांचा 
अधिक्षेप होऊ लागला. प्रताप व शिवाजी यांच्या 
सारख्या थोर देश्भक्तांची निदा सुरू झाली. 
कोणताही वलप्रयोग म्हणजे अत्याचार असे 
समीकरण तयार झाले. 

सत्याग्रही सवंश्रेण्ण पुर्ष गणला जाऊ लागला. 
आणि सत्याग्रही जो कधीही शास्त्र 
हाती घेणार नाही व प्रसंगी काहीही प्रतिकार 
न करता स्वतःचे वलिदान करील तो ! 

आपली कोणतीही चळवळ पूर्णपणे अहिसात्मक 
असावी असा गांधीजींचा अट्टाहास असे. सत्याग्रह 
म्हटला की त्याची अर्धांगी म्हणून अहिसा 
वाजूच्या पाटावर लागलीच येऊन वसावयाची. 
चौरीचौर्‍याच्या घटनेमुळे वारडोळी व इतरत्र 
योजिलळेला सामुदायिक सविनय कायदेभंगाचा 
कार्यक्रम त्यांनी तहकूब केला. देशाचे बळ 
संघटित होत असता, सर्व दिश्यांनी पाऊल पुढे 
पडत असता, शद्ध अहिसा, टिकली नाही 
म्हणून चळवळ थांबविली तेव्हा देशातील कित्येक 
कार्यकर्त्यांना गांधीजींचा राग आला. 
अलौकिक व्यक्तिमत्त्व 

पण तरी गांधीजींचे व्यक्तिमत्त्व अलौकिक 
होते यावद्दल हांका नाही. देशातील लहानमोठे 
कित्येक पुढारी व जनता त्यांच्या पावलावर 
पाऊल टाकावयास सदोदित तयार असत. पंडित 
नेहरू लिहितात : 

“गांधीजीबद्दल वोलायचे तर त्यांचे विचार 
समजणे हे मोठे बिकट काम असे, व सामान्य 
माणसाला त्यांची भाषा उलगडणे मृष्किलीचे 
होई. पण ते थोर व असामान्य पुरुष आहेत, 
विजयी सेनानी आहेत एवढी गोष्ट आम्हाला 
समजण्याइतके त्यांचे विषयीचे ज्ञान आम्हाला 
होऊन चुकले होते. त्या काळापुरता तरी आम्ही 
त्यांचे हाती कोरा चेक दिला होता. ” ( नेहरू 
आत्मचरित्र, पृ. ७३-७४) 

सावरकरांचा मराठी पिड हे वैचारिक दास्य 
पत्करायळा तयार नव्ह्ता. महाराष्ट्राने म. 
गांधीच्या राजकारणाला प्रखर विरोध केला. 


कोण ? 


३७ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अहिसेतील लढाऊ वृत्ती त्यांच्यापैकी कित्येकांनी 
उचलली पण आत्यंतिक निष्ठा म्हणून तिचा 
स्वीकार केला नाही. ' गांधी गोंधळ ' या शीर्षका- 
तून सावरकरांनी त्यांच्या राजकारणावर प्रखर 
टीका केली. आत्यंतिक आअहिसेचे दुष्परिणाम 
स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी संन्यस्त खड्ग ' नाटक 
लिहिले. क्षात्रवृत्ती उचलून धरण्याचा प्रयत्न 
केला. 


अति तेथे माती 
या जगातील कोणत्याही वस्तूवर वा तत्त्वावर 
वाईटाचा छाप आपल्याला नेहमीसाठी मारता 
येणार नाही. चांगले व वाईट हे परिस्थितीसापेक्ष 
आहे. मात्र कोणत्याही गोष्टींचा आंधळेपणानी 
केलेला अतिरेक वहुधा वाईट ठरतो. मराठीत 
म्हण आहे - ' अति तेथे माती '. संन्यस्त खड्ग 
नाटक याच तत्त्वाभोवती फिरते. सुरवातीचे 
पद याच दृष्टीने सूचक आहे 
किती तरि सुलळित सहज- गीति-। 
तारन वहु ताणी ॥ घर ॥ 
ताणिक्षी तनु- वीन तुटे 
शिथिल तरी गीति नुठे 
अति ते ते करित हानी ॥१॥ 
सत्य आणि अहिसा ही तत्त्वे चांगळी पण 
गांधीजींनी त्यांचा अतिरेक केळा. गोतमवृद्धाच्या 
धर्मात आत्यंतिक कमसंन्यास दोप ठरला. म. 
गांधींच्या राजकारणात आत्यंतिक अहिसा अक्यीच 
दोषाहे ठरत होती. या राजकारणाविरुद्ध मराठी 
तरुणाला जागविण्याचा सावरकरांनी प्रयत्न केला. 


पुढचे भविष्य 

म. गांधींचे अहिसेचे राजकारण देशाला घातक 
ठरेल अशी सावरकरांची प्रामाणिक समजूत होती. 
क्रूर प्रवृत्तीचे असूर ह्या जगात व्यक्‍्तिरूपे आणि 
राष्ट्ररूपे जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत ते गरीब, निद्स्त्र, 
सत्त्वशील जनतेवर हिसेच्या आधारांनी अत्याचार 
करणार, त्यांना लुटणार, भ्रष्ट करणार, त्यांचे 
सत्त्व हरण करणार ! हे टाळावयाचे असेल तर 
या हिसेची दंतनखे इस्त्रांनी छाटून टाकलीच 
पाहिजेत. साधूंचे परित्राण हीच खरी अहिसा ! 


टं 


अनुक्रमणिका 


सत्याच्या साक्षात्कारासाठी (व्यवितगत) देश्याच्या 
राजकारणात म. गांधींनी अहिसेचा प्रयोग चाल- 
विला होता. राष्ट्राच्या चिरंतन हानिलाभात 
व्यक्तीला कोण मोजतो ? पण इथे एका व्यवती- 
साठी संपूर्ण देशाने अहिसेचे व्रत घेतले होते. 
काल्पनिक सत्यामागे लागून गांधीजी देशातील 
क्षात्रवृत्ती नाहीशी करीत होते. सावरकरांना 
या प्रयोगाची साधार भीती वाटत होती. 
' संन्यस्त खड्ग ' नाटकात ते लिहितात ( विक्रम- 
सिह या पात्राद्वारा ) - 


“ आजपासून पंचवीसक्धे वर्षानंतरही या 
जगावर या जगाच्या दुदैवाने शस्त्रयुगाचेच प्रावल्य 
दिसून येईल. बळी तो कान पिळीत राहोल- 
रक्तरंजित साम्राज्याचाच विजयाइव भवर थैमान 
घालीत असेल. आणि त्याच्या टापाखाली तेच 
अधिक आणि प्रथम चिरडले जातील को, जे 
या शांतियुगाच्या स्वप्नवाणीळा भविष्यवाणी 
समजून तीवर विसंवून सर्वांआधी शस्त्रसंन्यास 
करतील, दुसर्‍याच्या दयेवर अवलंबून राहण्या- 
इतके दुवळे होऊन वसतील. अहिसेच्या अमिपा- 
पायी हिसेचा गळ गिळतील ! इस्त्रसंन्यासाच्या 
प्रतिज्ञेने हतवीर्य करून ठेवणार्‍या या भयंकर 
भुलीचे भीषण परिणाम पंचविसाव्या पिढीपर्यंत 
भारताला भोगावे लागतील. ” (स. सा. वा., खं 
७ वा, सन्यस्त खड्ग, पृ. ५७०) 


वं 


कृष्ण आणि कंस सारखेच 

कृष्ण आणि कंस यांच्याकडे समदष्टीने पाट- 
ण्याची वृत्ती जोपासण्याचा गांधीजींचा तमा 
होता. म्हणून ते अत्याचारी व आक्रमक मसलमान 


आणि वळी पडणारे विचारे हिंद यां 
प ड तेंदू यांना सारखे 
लेखत. त्त 


कोसलचा विद्युतगर्भ आपल्या पित्याला मृत्यूच्या 
दारी क राज्यावर चढलेला आततायी ! शाक्य 
राजवश अहिसेचा पुरस्कर्ता झाल्यामुळे ते राष्ट 
कमकुवत झाले असे पाहून विद्यतगर्भाने श्ावय 
राष्ट्रावर अतिशय क्रूर असा ह्ल्ला केला. कर्त्या 
तराक्रेमा पुरुषांच्या अभावी शाक्य जनता हवाल- 


दिल झालेली. अश्या प्रसं | 
"छडा. अशा प्रसंगी गौतमबुद्धांचा संदेश. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५... ७ 

/ र रू त्र 
*््र &श्म्व्ये > 
॥8 नवभारत जर 
७. ह 


(क 


(७ 
श्र 


न्ह्& '& अमृतमहोत्सवी 


शर क 
७.० हि. 


“वु 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संन्यस्त खड्गाचा खणखणाट 


“ राजदूत ! तू शाक्य राष्ट्राला आमचा 
निरोप कळीव की, तुमच्या दुःखानं तथागतास 
फार दुःख होत आहे. परंतु तितकेच दुःख विद्युत- 
गर्भ आणि त्याचे कोसलीय सैन्य यांच्या दुःखा- 


विवयीही होत आहे. कारण तुम्ही त्यांच्या 
छळाच्या आणि अत्याचाराच्या आगीने पोळत 


आहा तर ते छळक संतापाच्या आणि अतितृष्ण 
मत्सराचे आगीने भाजत आहेत. आम्हास दोघेही 
सारखेच...” (स.सा. वा., खं. ७ वा, संन्यस्त 
खड्ग, पृ. ५९६) 


आंधळा अभिमान 

माणसाने एखादा पंथ धारण केला 
तो त्याचा आंधळा अनुयायी वनतो. इतरांना 
स्पष्ट दिसणारे दोष त्याला दिसत नाहीत. 
नियमांचा व प्रतिज्ञांचा तो गुलाम वनतो. म. 
गांधीचे नियम व प्रतिज्ञा असेच स्वरूप- धारण 
करीत. या प्रतिज्ञांना अट्टाहासाने चिकटून 
राहण्याचे ते प्रयत्न करीत. 

अहिसा ही हिसेइतकीच लोकघातक टरू 
शकते असे समजल्यावरही गौतमवृद्ध विक्रमसिहाला 
वास्त्रग्रहणाची परवानगी देत नाहीत. शिक्ष 
धर्मातील अहिसेची प्रतिज्ञा त्यांना तोडवत नाही. 
बंड करा 

पण विक्रमसिह निश्‍चय करून उठतो. मनुष्य- 
हितविरोधक संन्यास धर्माचाच तो संन्यास 
करतो. त्याच्या अहिंसा विरोधी वंडाचे स्वरूप 
खालील प्रमाणे आहे: 

“हे क्तंव्याचे कृपाण उचलले पहा. माझ्या 
शाक्य राष्ट्रा, हे संत्रस्त मनुृष्यमात्रहो, राष्ट्र- 
धर्मास्तव, मतुष्यधर्मास्तव, भूतदथेस्तव अपरिहार्य 
साधन म्हणून हा संन्यासी हे शस्त्र उच्षलीत 
आहे. पहा! हे उ1स्त्र मी अशा परिस्थितीत 
उचडीत आहे कौ, त्यायोगे विद्युद्गर्भाज्या क्रोर्यास 
* पराजित नसले तरी पंगु करून टाकून सहस्रावधी 
जीवास मी वाचवू शकणार आहे . गेल्या चाळीस 


म्हणजे 


वर्षातील इस्त्रन्यासाने मी जितवया साधूंचे 
परित्राण आणि जिवांची दुःखापासून सुटका 


करू शकलो नाही तितकं लोककल्याण ह्या गस्त्र- 


| अनुक्रमणिका 


धारणाने मी येत्या चाळीस दिवसात करू शकेन. 
. मी लोकहितास प्रसंगी प्रतिकूल जाणार्‍या 


प्रतिज्ञांनी पंगु असलेल्या या संन्यासाश्रमास 
सोडून जात आहे, ज्या आत्यंतिक आअहिसेमुळे 


दुष्टांचे परित्राण आणि साधूंच्या विनाश होतो 
ती आअहिसा धर्म नसून प्रत्यक्ष अधर्मच' असल्यामळे 


मी तिला सोडून जात आहे.” (स. सा. सा., 
खं. ७ वा, संन्यस्त खड्ग ' पृ. ६०२), 


नि्वोण नव्हे नरक 

तत्त्वनिष्ठ माणूस प्रत्यक्ष व्यवहारात लटपटू 
लागला म्हणजे पारलोकिकतेचा आधार घेतो 
पराविद्येतील गोंडस नि गढ दाब्दांच्या खवदाडीत 
जाऊन वसतो. तिथून त्याला वाहेर काढणे कठीण 
जाते. जगातून हिसा व युद्ध कायमचे व पूर्णपणे 
नाहीसे करण्याची ईर्षा वाळगणारे गौतम व 


१: 


कोसळ आणि क्षाक्य यांच्या य॒द्धभमीत सद्रपदेश 
देण्यासाठी दाखळ होतात. अक्रोधानं कोसल 


सेनापती चंड याला जिकण्याचा ते प्रयत्न करतात 
पग त्या दुष्टाचा क्रोध अधिकच वाढतो. साधूंचं 


परित्राण करणारं विक्रमाचं खड्ग तिथं असतं 
म्हणूनच बुद्धाचे प्राण वाचतात. पण तरी 


तथागताच्या दृष्टीनं 
सिह निर्वाणच्युत 
सावरकर उत्तर देतात 
अशा निर्वाणाचा मी धिःक्कार करतो. जो 

लाखो लोकांच्या छळास उपेक्षेचे साहाय्य करून 
मिळतो तो निर्वाण नसून नरक होय. ” (समग्र 
सा. वा., खं. ७ वा, संन्यस्त खड्ग, पृ. ६३९). 
सूडाची भावना आवऱयक 

इंग्रज अधिकार्‍यांनी वेळोवेळी केलेल्या अत्या- 
चारांचा सूड म्हणून क्रांतिकारकांनी त्यांचे खून 
पाडळेत. धर्माच्या व अहिसेच्या नावानी महात्मा- 
जींनी या क्रांतिकारकांचा धिःवकार केला. व्यवित- 
गत खुनामुळे काहीही साध्य होणार नाही, असे 
त्यांचे मत. धामिक दृष्ट्या तर सूड म्हणजे 
महापाप ! 

कर्माकर्मविचार करताना कोणतीही घटना 
वेगळी करून तिचा आपल्याला विचार करता 


या हिसक कृत्यामुळे विक्रम- 
होतो. विक्रमसिहाच्याद्वारा 


२९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व ... 
/ र 

(: आ. डळ 
.3 नवभारत णी 
असि ७५८. चि 


«(<< &अमृतमहोत्सवी, (४>१७ 


र” क 
मी) /् क. ् 


“वु 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


येत नाही. त्या कर्मामागील कर्त्याची वृद्धी विशेष- 
करून लक्षात घ्यावी लागते. क्रांतिकारकांनी 
खून केलेत ते वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हते. 
देशभक्तीची भावना या खुनांमागे होती. म्हणूनच 
हे पाप नव्हते, तर पुण्यकर्म होते अशी केफियत 
सावरकरांनी नाटकातील ' सुलोचना ! या पात्राह्ारे 
केली आहे 

“ क्रोधाची प्रतिक्रियाच उन्मादाच्या हत्तीचा 
अंकुश असते. सापाच्या शेपटीवर पाय पडला तर 
साप चटकन्‌ उलटून दंश घेतो, व आपण मरता 
मरता इात्रूसही मरणोन्मुख करून सोडतो तो 
काही विजयासाठी नव्हे, तर सूडासाठी आणि 
सापाची जात अशी सूड घेणारी आहे, अक्षी 
मतुष्यास धास्ती असल्याने मुंगीस किवा वागुरड्यास 
मुलंही जशी सहज चिरडतात तक्षी माणसे चिरडू 
धजत नाहीत. वाघास बाण लागून तो घायाळ 
जाला तरीही केवळ या निराला प्रतिक्रियेच्या 
आवेशाने उडी घेऊन मृगयूच्या नरडीस दात देतो. तो 
वाघ मरतो, तरीही वाघाचा हा सूडघेऊ प्रतिक्रियेचा 
स्वभाव पाहुन वाटेल तो मनुष्य वाघाच्या मृगयेस 
सश्याच्या मृंगयेसारखा सहज गमतीने जात नाही. 
मुंगी ती काय ! मनुष्याच्या पायास डसते तेव्हा तिला 
पक्के माहीत असते को या डसण्याने मी व्यक्ति: 
वाचत नाही. पण ती जगण्यासाठी डइसत नाही. 
तर आपल्याला मारण्याचा काही तरी दंड 
मारणारालाही भोगावा लागावाच म्हणून डसते. 
ती डसकी सुंगी मरते. पण पुन्हा तिच्या जातीच्या 
तक्षा डसक्या मुंग्यांच्या वारुळात मनुष्य तर काय 
साप देखील सहसा घुसत नाही! मधमभाशांची 
एक जात आहे. त्यांचे मोहोळ पाडताच त्या 
मधाचा नाद सोडतात, आपल्या इतर माक्यांचे 
काय होईल हो चिताही बाळगीत नाहीत. तर 
एकेकटी जी माशी असेल ती तक्नीच त्या मोहोळ 
उडविणार्‍या माणसास गावोगाव पाठलागीत जाते, 
डसते, तेव्हा तिची नांगी त्या माणसाच्या अंगात 
इतको पक्की रुजते कौ तिला परतता येत नाही. 
ती तिथेच मारली जाते. पण तरीही जाणून वजन 
तसे मरण्यास जाते. कारण सूड घेत मरण्याचे 
समाधान अपमानित जीवनाच्या समाधानाहून 


छठ 


अनुक्रमणिका 


तिला अधिक आनंद देते. त्यामुळे रेशमी किड्याच्या 
उभ्या वसाहतीस मनुष्य कधीही जितका भीत 
नाही, तितका त्या मधमाशांच्या एकेका माश्ीस 
भितो. प्राणिमात्राच्या क्रोधास ही जी निसर्गाने 
सूडाची नांगी ठेवली आहे तिच्यात हा असा 
दैवी हेतू असतो की , ही. सूडाची प्रवृत्ती आततायी 
आक्रमणास त्याचे पापी अपहरण सहस अगदीच 
स्वस्त पडू देत नाही. त्यामुळे तो आततायी 
कमे करण्यास तितक्‍या निर्भय वेगाने धावत नाही 
को, जितक्या तो सूडाचे भय नसते तर धावला 
असता. सूड ही नुसती उपजत प्रतिक्रिया नव्हे 
तर परोपकार कतंव्य आहे. (स. सा. वा,. खं. 
७ वा, ' संन्यस्त खड्ग ', पृ. ६२०-२१ )) 


अधर्म नव्हे धर्म 


क्रांतिचळवळीचे तत्त्वज्ञान सावरकरांनी या 
आपल्या. नाटकात मोठ्या आवेशपूर्ण रीतीने 
माडण्याचा प्रयत्न केळा. म. गांधींच्या राजकारणात 
क्रांतिवीर भ्याड, अपराधी, पापी आणि हिसक 
ठरले. चाफेकर, कान्हेरे, मदनलाल, भगतरसिह 
गापानाथ, सहा, बटुकेद्वर दत्त, यतोंद्र, अनंत 
हरी, प्रमोद रंजन व इतर अनेक यांच्या वलि- 
दानाचे काय हेचे चीज आम्ही करणार होतो ? 
सावरकरांनी या वीरांची बाज घेऊ 
जनतेपुढे त्यांची केफियत मांडली. त्यांच्या 
प्रमाणे क्रांतिकारकांचे कर्म अधर्म तर नव्हेच 
ष्ण आप्त परिस्थितीत लोककल्याणार्थ आचरिलेळा 
श्रष्ठ धमच होय. कारण धमाचे 


न मराठी 
घ्या मता- 


र ह. | मुख्य मर्म 
ज  मानुपकांचे अत्यंत हित ते साधण्यासाठी 
सव्स्व त्याग करून या वौरांना प्रत्यक्ष प्राण- 


त्यागासही न कचरता लोककल्याणार्थ लोक. 
हिसकांचा वध केला असतो. | 


पानिपतचा सूड 


पानपतच्या सूडाचे क 


आपले ' उत्तरक्रिया ! वरकरांनी 


भ नाटक लिहिले. इ. स. 
अ ६७१ मध्य अहमदशहा अवदालीवरोबर पान- 
'तच्या युद्धात मराठ्यांचा पराजय झाला 
थ!रल्या माधवराव पेशव्यांनी आपल्या कारकीर्दीत 


या पराभवाचे उट्टे काढले. मुसलमानांनी पूर्वी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५... ७ 
| १९ र त 
द (» कुणित्मा(, क 
क ठीं 'नवभारत ठे 
क्ली ७५ रौ कटक 
1: ग डि 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संन्यस्त खड्गाचा खणखणाट 


अत्याचाराचा पुरेपूर वदला 
राजकारणात धर्मांध मुसल- 
होता त्याला उत्तर 
प्रत्याघाताची 


निट] 


हत्येचा व 
हिंद स्थानच्या 
जो 


केलेल्या 


घतला 
मानान, 

म्हणन 
ठ्णून 


घडगस 
समाजात संडाची व 
व्हावी 


जु 
अ: 


दता जागत 
कि ८ 


१३ तंतर हिदु मुसलमान एकीचा 
प्रश्‍ल दिवसेंदिवस विकट होऊ लागला 
देशभर जातीय दंग्यांना ऊत आला. हे दंग 
पूर्वनियोजित असत. मुसलमानांकडून आगळीक 
काढली जाई. पहिल्या दोन-चार दिवसात मुसल- 
मान आपला डाव साधून घेत. अहिसेच्या व 
शांततेच्या नावाखाली नंतर हिंदूंना सूडाच्या 
भावनेपासून परावृत्त केळे जाई. 

म. गांधींनी सप्टेंबर १९२४ मध्ये महंमद 
अलींच्या निवासस्थानी हिंटु-मुसलमान ऐक्यासाठी 
एकवीस दिवसांचे उपोपण केले. ऐक्य परिषद 


झाली. पण उपयोग काय ? परिषद संपते 
संपते तोच मसलमानांनी अलाहावादेस दंगा 


कला. 


सन १९२६ च्या अखेर स्वामी श्रद्धानंदांचा 
एका मसल्मानाकडून खून झाला. पानपतचे 
युद्ध जिकल्याप्रमाणे मुसलमान समाज बेहोप 


ज्ञाला होता. 
प्रतिचढाईची योजना आखा 


मुसलमानांची वेहोपी घालविण्यासाठी हिंदु- 
समाजाने प्रतिचढाईची योजना आखणे जरूर 


होते. दंग्यामध्ये ठिठिकाणी हिंदू वांधवांचे रक्‍त 
सांडले होते. स्त्रियांची अन्नू धुळीला मिळाली 


होती. सक्तीने धर्मातर केळे गेले होते. आणि 
म्हणनच भित्र्या शहाणपणाने बोथट झाळेली 


तरवार सडाच्या सहाणेवर घासून चालविण्याची 
आवश्यकता निर्माण झाली. होती. सावरकरांनी 
आपल्या नाटकातून हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. 

माधवराव: , मागे पानपती आमच्या 
सेना उधळल्यामुळे आज सार्‍या उत्तर हिंदमध्ये 
मराठ्यांस कोण सोजतो अशी धुंद माजली आहे. 


न. भा. ६ ४१ 


अनुक्रमणिका 


'... तरी आज असे लढा, पानपतचे असे उट्टे 


काढा, मोंगली सत्ता नित्याची अक्षी पाल्थी 
घाला को, वखरकारास पुनः पुढे लिहिणे भाग 


पडावे को, “मराठे पानपतची लढाई हरले! 
पण मराठ्यांनी दोवटी, दिल्लीची मोंगळ बादद्याही 
घुळीस मिळवून, पानपतचे युद्ध जिकले ! ' हे 
यक्ष संपादू तरच तुम्ही' आम्ही शिवछत्रपतीचे 
वंज! ” (स. सा. वा., खं. ७ वा. ' उत्तर-क्रिया 
पृ. ६७०-७१) 

वेकीसही आम्ही भीक घालीत नाही 

मातृभू आणि पितृभू म्हणून हिंदूंचेच या 
देशावर खरे प्रेम आहे असे सावरकरांना दिसत 
होते. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अतुल पराक्रम 
व॒अतुऴ स्वार्थत्याग करणारे वहुसंख्य हिंदूच 
होते. पण हिढ़-मुसळमान एकीशिवाय स्वराज्य 
नाही अश्ली आम्ही भ्रामक समजूत करून घेतली. 
सावरकरांच्या मताप्रमाणे मृसलमान आले तर 
त्यांच्या सोबत, न आले तर त्यांना विरोधून 
व आडवे पडले तर कापून आम्ही आमची 
स्वराज्य मोहीम पुढे रेटावयाला हवी होती. 
हेदु-मुसलमान एकीच्या ते विरुद्ध नव्हते. पण 
मुसलमानांना ती नको असेल तर राष्ट्राचा 
अपमान करून व हिदुवांधवांची अवहेलना सहन 
करून आम्ही तिच्यासाठी जीव का टाकावा हा 
त्यांचा सरळ प्रश्‍न होता. नाटकात श्रीमत 
माधवराव पेशवे काय म्हृणतात. - 

“ जर वाददहा मराठ्यांची यापुढे तरी वैर 
करणार नाहीत तर, न जाणो हिंदु-मुसलमान 
हे दोघेही ज्यात वंधुवंधूप्रमाणे समानतेने नांदू 
शकतील असे एखादे खरेखुरे समाथिक हिंदी 
साम्राज्य अश्या बनावातूनच आविभूंत होऊ शकेल ! 

जर मुसलमान यापुढे तरी भारतमातेस 
माता नि हिंदूस बंधु मानतील तर आम्ही हिंदूही 
त्यांस बंधू मान्‌. त्यास एकी हवी 


8 


तर॒अद्णी 


होईल - नाहीतर बेकीसही आम्ही भीक घालीत 
नाही ! ' (स.सा.वा, खं. ७ वा, ' उत्तर- 
क्रिया ', पृ. ७२२) 
राष्ट्रहित - एकच निक 

सावरकरांनी राष्ट्रहितासाठी आपले संपूर्ण 
जीवन खर्ची घातले. त्यांनी नाटके लिहिली 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द, 
ण ळुम्च्यकर 
च लिवभारत खे 
शत ७५ चि 
न्ट्« हणे 
|.) 


ताटी > 
क ळा 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


कक्यासाठी ? देशहिताच्या दृष्टीने जे विचार 
त्यांच्या मनात घोळत त्यांना वाट करून देण्या- 
साठी, लोकांना जागे करण्यासाठी, आपले राष्ट्रीय 
तत्त्वज्ञान त्यांना पटवून देण्यासाठी. गांधीजींचे 
राजकारण व त्या संदर्भात निर्माण झालेले राज- 
कौय प्रश्‍न यांचा तर सावरकरांनी आपल्या 
नाटकात विचार केलाच पण त्यासोबत कित्येक 
सामाजिक व नेतिक प्रश्‍नांचाही उल्लेख केला 


नका हाच इथारा त्यांना द्यावयाचा होता. 
मुसलमानाकडून भ्रष्ट झालेल्या तरुणीने आत्म- 
घात करून घेण्यापेक्षा धर्मासाठी व देद्यासाठी 
जगावे आणि इात्रूचा येनकेनप्रकारेण सड घ्यावा 
असा त्यांचा संदेश आहे. अक्ी भ्रष्ट तरुणी 
( ' उत्तरक्रिया' मधील सुनीती ) पापी नसून 
पुण्यवतीच मानावी व हिंद तरुणाने तिच्या स्वीकार 
करण्यात अनमान करू नये. पक्‍्वया सुधारकालाही 


या सर्व प्रश्‍नांकडे त्यांनी एकमेव राष्ट्रीय दृष्टीनेच दिळमूढ करणारा हा क्रांतिकारी विचार होता 
पाहिले कग हातात दोढोल लोड. व कढ दया 
उत्तरक्रिया ' नाटकात रोटीबंदी, समुद्रवंदी, ११ का. शतपटीने अधिक सुहृद असा हा 
त्या क. क. ब य राष्ट धम ह 
व जातिवंदी या संबंधीचे आपले विचार सावर- राष्ट्रभर्मे होता 
करांनी ' यावंतराव' या पात्राद्वारे मांडण्याचा क गांधीजींचा व्यवती म्हणन 
प्रयत्न केला. त्यांनी या प्रसंगी अश्ी आज्या व्यक्‍त कमवत ी. डो सन्यस्त खड्ग ' नाटकात 
-.__. 7: >. 2. >. डु] 
केली कौ जर ह्या वेड्या आम्ही तोडून टाकल्या याचां या रूपक करून एका अर्थाने 
वि व व ू र 
तर उद्या हिंदु राष्ट्र हे एक अत्यंत प्रवल राष्ट्र राष्ट्रहिताला विरोधी. मोठा गोरवच केला. पण 
ऊ शकेल ह 'वराधा ठरणारी कोणतीही गोष्ट 
हाऊ शकेल घटना वा व्यक्‍ती त्याना द:स? होई व वली 
आत्यंतिक ब्रह्मचर्याचा (संन्यस्त खड्ग) धिःकार विरोधाच्या रणभूमीवर उतरताच कठोर नि 
र व म र "ठोर प्रहार 
करताना राष्ट्रातील उत्तम वीज नष्ट होऊ देऊ करावयाला ते भीत नसत. द 
(ब (व यक यक क 00600 कड डर पू 
प ठ ८०५, 
्ु १ व 
र के 
ध्‌ 1 22) (09 
नवभारत ” मासिक 4 
६२५ ८ 
> णले ज़ (9 ९०9 ध्य छि 
ग; हिरातीचे दर : 
न .] ञ वये: ध्य 
“3 सबंध पान अध पान पाब पान ल 
द्य ( 5 
द र 
न रु, ८० रु. ४५ रु. ३० 2४% 
७ 
2£ १. कव्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार :क 
७ -| 21 2 | ऱ् ठो? 
> २, घावल्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, 2) 
2 २. वर्षातील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यात १० टक्के सवळत र 
व्य “न 
डि संपूण वषेभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सबळत, चर 
व्र जाहिरातीच्या आकारावर न्यावसायिक थेनु शि र 
$ ४. तवर व्यावताविक प्रथेनुतार कमिशन देण्यात येईेळ 2. 
९५ न दळ । ककि 
6६£ ५.. जाहिरातीसंत्रधीं अधिक चोकशी व पत्रव्यवहार : क 
4 यर 
व्र व्यवस्थापक “ नबभारत ” मासिक ८? 
य प्राज्ञ प्रेस, वा $ 
2.१७, गी 0. जि 


2. अ” च ९ १ त्र 
् (९: घ> 


; नवभारत रे 
*.्साधी॑ ७५ न >१९ 


न्ट< टि अमृतमहोत्सवी >७ 


१८९ ७ > 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 1 पण 
4 राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


वा. ना. देशपांडे 


तुकारामाचे निर्यांण ब बहिणाबाई 


“ नवभारता*च्या नोव्हें. ६७ च्या अंकातील माझ्या 
* तुकारामाचे निर्वाण ? लेखासंबंधी श्री. भा. प॑. 
चहिग्ट यांचे पत्न फत्रु. ६८ च्या अंकात प्रसिद्ध झाळे 
आहे. त्यात्रावत थोडा खुलासा करणे अवश्य आहे. 
एका चरणाचे अनेक पाठ ! 

पुण्याच्या चित्रजाळेने प्रकाशित केळेल्या कोल्हारकर 
-संपादित बहिणात्राइच्या गाथेच्या प्रथमावृत्तीच्या मी 
पाहिलल्या प्रतीत तुद्धिपत्र नव्हते. म्हणून वरील लेखात 
त्याचा उललेख आला नाही व लेखाचे स्वरूपही निराळे 
राहिले, तसेच, आत्मनिवेदनातील अभंग ७४ चरण ३ 
याच्या पाठाविषयी दोका न आल्याने लेख लिहिण्या- 
पूर्वी १९५६ मध्ये चित्रश्नाळेने प्रसिद्ध केळेळी द्वितीया- 
वृत्ती पाहण्याचेही प्रयोजन मला वाटले नाही. 
बहिर्टांच्या प्रथमात्रत्तीच्या प्रतीतही आुद्धिपत्र नव्हते 
व॒तोच प्रकार श्री. वा. सी. बेंद्रे यांच्या बाबतीत 
* तुकाराम महाराज यांचे संतसांगाती * ( प्रकाशन 
१९५८) ग्रंथ लिहिताना झालेला दिसतो | तेव्हा प्रथमा- 
वृत्तीच्या काही प्रतीत शुद्धिपत्र नव्हते, हे बहिरटांचे 
अनुमान खरेच दिसते. 

प्रथमात्रत्तीतील ७४-३ चरणाचा मूळ पाठ 
“ तुकारामा तंब देखतां देखत । आले अकस्मात 
स्वृत्युर्य ? असा असून थुद्धिपत्रानुसार तो पाठ 
: तुकाराम तंव देखतां देखत । आले अकस्मात युत- 
रूपें असा असल्याचे बहिरटांच्या पत्रावरून दिसते. 
द्वितीयात्रत्तीत उत्तरोक्त पाठ आहे. ' मृत्युख्प 
असलेल्या मूळच्या पाठावरून तुकारामाला नेसर्गिक 
मृत्यु आल्याचा बोध होतो, म्हणजेच तो पाठ वास्तव- 
तेला धरून आहे. असा वास्तवतेला धरून असलेला 
पाठ ' नजर चुकीने ? ग्रंथात यावा, हा तरी एक 
चमत्कास्च होव ! 

तुकाराममहाराज यांच संतसांगाती ग्रंथात * मृत्यु- 
रूप? पाठ देणाऱ्या बेंद्यांनी नॅशनळ बुक ट्रस्ट तफे 
प्रकाशित झालेल्या आपल्या तुकारामचरित्रात (१९६३) 
बहुधा द्वितीयात्रत्तीवरू्न तोच पाठ ' गुप्तरूप ? असा 
दिला आहे. 


श्व्द 


बहिरिटांच्या पत्रावरून दिसते की, * श्रीसकलसंत 
गाथे"च्या १९६७ मधील द्वितीयात्रत्तीत सदर पाठ 
* गुरुरू्प ! असा निराळाच येतो ! 
: नजरचुक्रीने का होइना 
आलेल्या 


पण प्रथमात्र्तीत 
' मृत्युर्प ? या मूळ पाठाने तुकाराम सदेह 


० स. 
वैकुंठाला गेला अगर गुप्त झाला, या रूढ समजुतीला 


धक्का वसत होता ! अशा अतिद्राय महत्त्वपपूणे पाठाचे 
शुद्धिपत्रात केवळ झुद्धिकरण न करता मुळ बाडाच्या 
संत्रंधित प्रष्ठाच छायाचित्रही प्रथमाव्रत्तीत निदान 
ट्वितीयाव्रत्तीत तरी द्यावयास हवे होते. 
बहिरट यांस उत्तर 

वहिणात्राइच्या आत्मनिंवेदनातील ७२-७९ अर्भ- 
गांचा तुकारामाच्या निर्याणाशी संत्रेध नसून पति- 
भयाने त्याला नमस्कार न करता येणाऱ्या ( ७३) 
बहिणावाइला त्याचे ध्यानात दोन होते, या गोष्टीशी 
संत्रंय आहे, असे बहिरट म्हणतात. पण त्यांच हे 
विधान वरोचर नाही, या ७२-७९ अभंगांना बहिणा- 
बाईंच्या स्वतःच्या निर्याणासंत्रंधी तिने आपला मुलगा 
विठ्ठल याला सांगितलेल्या हकीकतीची जोड द्यावयास 
पाहिजे. बेंद्रे यांनी ' तुकाराभमहाराज यांचे संतसांगाती 
ग्रंथात तज्ली जोड दिली आहे व त्यांचा मेळही घातला 
आहे ( पहा पा. ९३-९४व टीप १३ आणिपा, 
९७-९८ व टीप १८ ). निर्याणाच्या प्रकरणातील बेद्रे 
यांनी उद्धृत केलेल्या २६-३७ अभंगांवरून दिसेळ 
की बाहणावाडचा पात पुण्यास गेल्याचा संधा साधून 
ती आइच्या परवानगीने तुकारामाच्या आनद ओवरीत 
तीन दिवस राहिली, तेथे व्यानात- प्रर्‍यक्ष नव्हे! तिला 
तुकारामांचे दशन होऊन त्याने तिला मंत्र वगेरे दिला 
व नंतर इंद्रायणीचे स्नान करून ती अजिऱ्हाडी परतली. 
हीच हकोकत अल्प फरकाने बहिणाबाईंच्या आत्म- 
निवेदातील ७४-७९ अभंगात आली आहे व पूवॉक्त 
निर्यागप्रकरणावरून त्या हकीकतीस बळकटीच येते 
आत्मनिवेदनातीळ * तुकोब्रासी तेथे करुनि नमस्कार? 
(७९४) या निर्देशातील तुकाराम प्रत्यक्ष न समजता 
घ्यानावस्थेतला समजला, म्हणजे विरोध राहणार नाही. 


४३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


...4 

गह ९४. 
र्व ९७३ 
.3 नवभारत 


रै 
क ध्व ७५ च 


9. वर्ष र 
१.७ ११ "० ज्र 


क ळा 


हारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


तुकारामाच्या आनंद ओवरीत तीन दिवस राहूनही 
प्रत्यक्ष त्याच्याकडून मंत्र वगेरे न मिळता ध्यानात 
मिळावा, यावरून त्यावेळी तुकाराम हयात नव्हता, 
असे ग्रहीत धरणगेच तकेसंगत ठरत ! प्रथमावृत्तीतील 
* मृत्युख्य ? (७४-२३) हा मूळ पाठ या हकोकतीला 
विरुद्ध तर नाहीच, पण तो तिच्यावर स्वच्छ प्रकादा 
टाकणारा आहे. या पाठात तुकाराम सदेह वैकुंठाला 
गेल्याचा अगर युप्त झाल्याचा चमत्कार सूचित नाही, 
हे मात्र खरे | 
शुद्धिकत चरणाची चचो 

आता, प्रथमात्रत्तीतील “ तुकाराम तंब देखता 
देखत । आले अकस्मात गुप्तखू्पे ? या शुद्धिकृत 
चरणाचा विचार करू 

या चरणावरून तुकाराम हयात आहे, की दिवंगत 
झाला; आणि हयात नसल्यास त्याला नेर्सागिक मृत्यू 
आला, की तो संदेह वैकुंठाला गेळा वा गुप्त झालाऱहे 
काहीच स्पष्ट नाही, केवळ ' गुप्तरूपे ) शब्दावरून तो 
गुप्त झाल्याचे कुणी समजेल, तर ते निराधार ठरेल, 

ज्या ७४व्या अभंगात हा शुद्धिकूत चरण आहे, 
त्याच्या पहिल्या दोन चरणांचा असा अथ आहे की, 
आनंदओवरीत बसून विठ्ठलस्मरण करण्याची वहिणा- 
बाईला इच्छा होते. प्रस्तुत तिसर्‍या चरणाचा 
असा अर्थ आहे की, एवढ्यात पाहता पाहता 
तुकाराम अकस्मात गुप्तरूपाने येतो. आणि अल्ले 
रच्या चोथ्या चरणाचा असा अर्थ आहे की, 
आईच्या परवानगीने ती आनंदओवरीत तीन दिवस 
राहते. संपूण अभंगाच्या या अर्थावरून निदरीनास 
येईल की, त्यात तुकारामाचे गुप्र्पाने का होईना, 
पण येणे क्रमप्रास वाटत नाही. ते मध्येच घुसडल्या- 
सारले वाटते. शिवाय, तिसऱ्या चरणातील ' देखतां 
देखत ? व “* अकस्मात ? या शाब्दांचे स्वारस्यही उरत 
नाही. उलट, येथ मूळच्या पाठातील तुकाराम ' देखतां 
देखत, ? * अकस्मात * मृत्यु पावण्याची घटना चपख्- 
लपणे वसते, तात्पये, ७४व्या अभंगात तुकाराम एका- 
एकी मृत्यु पावणे व बहिणाबाईनें आईच्या परवानगीने 
आनंद ओवरीत जाऊन राहणे; ७५ व्या अभंगात तिने 
तेथील विठ्ठळमूतींचे ध्यान करणे व “ तुकाराम कंथा ? 
करणे; ७६-७८ या तीन अमंगात तिला थ्यानावस्थत 


तुकारामाचे दर्शन होणे, त्याचा कृपाप्रसाद मिळणे 
व तिने धन्योद्गार काढणे; आणि ७९ व्या 
अभंगात तिने इंद्रायगीत स्नान करून आनंद ओवरी- 
तीळ विठ्ठलमूतींस ब तेथे ध्यानात प्रगट झालेल्या 
तुकारामास नमस्कार करणे- असा ७४-७९ अभंगाचा 
सुत्षगत अथ लागतो. दुद्धिकत चरणात वहिणात्राई 
आनंद ओवरीत जाण्यापूर्वीच तुकाराम गुप्तपणे येतो, 
ते या सुसंगत अर्थाशी वितगत आहे. 
७४-७९ अभंगात बहिणावाइला तुकाराम प्रत्यक्ष 
डि च्य च. 
दशन न देता ध्यानात दशन देतो, म्हणजे तेव्हा तो 
हयात नऱ्हता, हे उघड आहे. याचाच अभ्रे असा 
का, त्याच्या प्रवाणाच्या वेळी बहिणात्राई देहूसच 
होती, दहूस असणाऱ्या बहिणावाइने तुकारामाच्या 
नरक स्त्यूचा, अथवा संदेह वैकुंठाला जाण्याचा वा 
गप्त होण्य उ्छे गवे ता काय झु ् 
णा हो हक केला नसता काय? थुद्धिकृत चरणा- 
नन या तानपक) एकाहो घटनेचा बोध होत नाही, हे 
एक सगतळेच आहे. तुक!रामाच्या निर्याणाच्या वेळी 
देहूला असणाऱ्या बहि वारे चाबत आत्म सिर 
र्ट य ग हणावाइने त्याबाबत आत्मनिंवेनात 
मान बाळगणे सवथा अशक्य आहे ! आता, गाथेच्या 
उमरखान-आवृत्तीत कोल्हारकर- आवृत्तीतीळ काही 
अभग नव्हते, तसे कोल्हारकर- आवृत्तीतून तुकाराम- 
नर्याणाचे अभंग सुटले असतील, तर गोष्ट निराळी 
संशोधनाची आवऱयकता 
बहिणावाई- गाथेची कोल्हारकर-- 
वे्ता ज्या बाडावरून छापली, त्यात 
असेल व * मृत्युख्य ' दाब्द असलेला चरण नसेल, तो 
नजरच्यकीने छापला गेला असेळ, पण या पाठाचा 
उपल्ध अन्य हस्तलिखितातील पाठाशी पडताळा 
पाहण मात्र अत्यावइ्यक्र आहे, थुद्धिकृत चरण आत्म- 
निवदनातील ७४ व्या अभंगात नीट बसत नाही 
ऱ्य रे ऱ् र पी > न १ 
क माझ नम्न मत आहे व ते प्रदा्शेत करणे हाचया 
ढेखकाचा मुख्य उद्देद आहे. 


संपादित प्रथमा- 
आुद्धिकत चरणच 


वहिणावाईंच्या एकृण सर्वच गाथांची 
आवृत्ति प्रसिद्ध होण्याची आवड्यकता आहे, 

श्रा, बाहेरट यांच्या पत्रामुळे प्रथमावृत्तीतील सवच 
प्रतीत नसलेल्या शुद्धिपत्राची मळा माहिती कळली 
यात्रद्वळ मी त्यांचे आभार मानतो. न 


संशोधित 


र->>>>><*००->>->< 


1-8: 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५... ७ 
/ र रू त्र 
0000७ 


टरी के) 


«टू र्ध > 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ;'प्रर्ञुराम लक्ष्मण वेद्य : अनु० श्री. वि. म. वेडेकर 


संस्कृत शास्त्रांचे अध्ययन-अध्यापन-संशोधन : काही विचार 


[ गेल्या २१ डिसेंवर १९६७ ला वाराणसी येथीळ वाराणसेय-संस्क्ृतं-विश्वविद्यालयाच्या पदवीदान- 
समारंभाच्या प्रसगी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. प. ल. वेद्य वांनी जे भाषण केळे त्याचा सारांश प्रस्तुत लखात 


दिला आहे 


बाराणसेयसंस्कुतविश्वविद्याल्याच्या स्नातकांना 


उद्यान कलल्या या भाषणात, सस्कृत व्याकरण 


न्याय स्तलिस्वितसंशोधन यांविषयींची परंपरागत अध्ययन-आअध्यापनपद्धात आघानक काळा कशा अपुरी आह 
व तिच्यात बदळ कोण्या दिशेने केळे पाहिजेत यांविषयी डॉ. वैद्य यांनी आपले विचार प्रकट केळ आ 
डो. वैद्य यांचा या क्षेत्रातील श्रप्ठ अधिकार लक्षात घेता, त्यांचे विचार बोधप्रद वाटतील अज्ञी आशा आहे. 


मुळ भाषण संस्कृतमध्ये असून, त्याचा हा मराठी अनुवाद आहे. 


पदवीदानसमारंभाच्या प्रसंगी, स्नातकांना उद्देद्यून 
केलेल्या दोक्षान्वमापणातून सर्वसाधारणपणे, तेत्तिरीयोप- 
निषदामधील ' सत्यं वद, धभ चर ? इत्यादि पारंपरिक 
आचार्य-वननांचा उच्चार व स्नातकांकडून त्यांचा 
आदरपूर्वक स्वीकार केळ जातो. तैत्तिरीयोपनिपदामधीळ 
त्याच उताऱ्यात ' स्वाध्यायान प्रमदितव्यम्‌ ' ( आपल्या 
अध्ययनाची हेळसांड करू नये), असे एक वचन 
असून, त्याचबरोबर * स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमादित- 
व्यम्‌ ? (अध्ययनाची व अध्यापनाची हेळसांड करू 
नये ) असेही आणखी एक वचन आले आहे. याच 
वचनाचे स्पष्टीकरण करावयाचे मी आज या प्रसंगी 
योजिळे आहे. त्यावरून स्नातकांना, यापुढे त्यांनी 
आपले अध्ययन कोण्या दिशेने चाळू ठेवावे, आपल्या 
विषयाचे अध्यापन-प्रवचन कसे करावे, याविषयी 
निश्चित विचार करण्यात प्रोससाहन मिळेळ अशी मला 
आशा वाटंत. 

आतापर्यंत स्नातकांनी अध्ययनाकरिता निवडलेल्या 
शास्त्राच्या एखाद्या भागाचा किंवा खण्डाचाच अभ्यास 
केलेला असतो. आता यापुढे त्या समग्र शास्त्राचा, त्या 
शास्त्रोदयीचा पलोकडला तीर आपल्याला गाठावयाचा 
आहे याची खणगाठ स्नातकांनी मनाशी बांधली 
पाहिजे, सवे शास्त्रांचे मुत म्हणून प्रसिद्ध असलेले ज 
व्याकरणद्ास्त्र त्याचाच आपण पाहल्यादा ।वचार करू 
व्याकरणद्यास्राची ऐस्द्र इत्यादी आठ प्रस्थान किंवा 
संप्रदाय आहेत. त्यांपेकी फक्त काहीच प्रस्थाने म्हणज 
पाणिनीय, चान्द्र, कातन्त्र, शाकटायन यांसारखीच 
उपल्ध आहेत. या उपल्ध संप्रदायांयेको दखील 
एकाच संप्रदायाच्या किंवा तन्त्राच्या एखाद्याच भागाचा 
किंवा खण्डाचा अभ्यास परीक्षेकरिता होत असतो. पाणि- 


४५ 


अनुक्रमणिका 


-का, सं.] 


नीय व्याकरणसंप्रदायात, 'सिद्धान्तकौमुदी?, तिच्यावरील 
“मनोरमादिःटीकांचा काही भाग, 'परिभाष्रेन्दुशेखर?, 
त्याचप्रमाणे 'पातज्ञलमहाभाष्या*तीलं नवाहिकी, अंगा- 
घिक्रार येथपयरेतचाच भाग परीक्षार्थी वैयाकरणांकडून 
अभ्यासिला जाता. ज्या मागाचा अभ्यास होतो त्याच्य 
मानाने ज्याचा अभ्यास होत नाही असा कितीतरी मोठा 
भाग दिक रहातो. अभ्यासिठेल्या मागाचे ज़ अध्ययन 
व अध्यापन होत असते त्याचेही ध्येय किंवा पदेवसांन 


शास्त्रा थसभपुढे शास्त्राथ करून दाखविणे व प्रति- 
पक्षावर मात करणे एवढेच असते. इतर व्याकरणं- 


संप्रदायांची केवळ नावेच माहीत असतात, त्यातील 
विष्रयांची माहिती होत नाही. 
प्रयोजन म्हणज पदसिकद्धि व ुद्ध-अश्युद्ध शब्दांचे ज्ञान 
हे होय. त्यातही पुन्हा, एका संप्रदायात जो दाब्द 
किंवा रूप अग्रुद्ध समजळे जाते, तो शब्द किंवा खूप 
दुसर्‍या व्याकरणसंप्रदायांनुसार द्युद्ध समजतात. दाब्दो- 
च्चाराचे प्रयोजन काय ? अर्थज्ञान. वास्तविक पहाता, 
अर्थज्ञान शुद्धशाब्दावरूनही होते व अचुद्ध दाब्दावरूनही 
होते. परंतु परंपरागत वेय्राकरणांचा आग्रह किंवा 
ढावा असा की, दुद्ध व अयुद्ध शब्दांमध्ये, केवळ 
शुद्ध गाब्दावरूनच जे अर्थज्ञान होते, तेच घर्मसाधन 
होय, अशुद्ध दाब्दावरून जरी अथथ ज्ञात होत असला 
तरी तो.छ्युद्ध दाब्दाच्या आडून, त्याच्या माध्यमाने 
होतो, स्वतंत्रपणे नव्हे असा वेय़ाकरणांचा सिद्धांत 
आहे. उदाहरणार्थ * बाक्‍्यपदीया *त म्हटले आहे : 

एवं साधा प्रयोक्तव्ये योडपभ्रंशः प्रयुज्येत 

तेन साधुःयवहितः कश्चिद्थो$मिधोयते || 


(' ठुद्ध दाब्द वापरण्याऐवजी, जेव्हा त्याचे अशुद्ध 
किंवा भ्रष्ट रूप वापरले जाते, तेज्हा त्या अशुद्ध 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व्याकरणद्यास्त्राचे श्रेड, 


...4 

८ रि 
र्व ९७३ 
प नवभारत 


ट्र 
क ध्व ७५ च 


9 वर्ष व 
एषा, ज्र 


क 8 


हारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


शब्दाने शुद्ध शब्दाच्या आडूनच अर्थ प्रकट केला 
जात असतो? ), 

ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः । 

तादात्म्यसुपगम्येव दाब्दाथस्य प्रकाराका; | 
(जे अथुद्ध शब्द अर्थज्ञानाला कारणीभूत होतात 
ते झुद्ध शब्दांच्या अनुमानाने त्यांच्याऐवजी शुद्ध 
शब्दाचे अनुमान करूनच अर्थज्ञान करून देतात 
अश्युद्ध शब्द जणू शुद्ध शब्दाशा तादात्म्य पावून 
दाव्दाथ प्रकाशित करात असतात? ), 

खेडगावातळे लोक “गो! ला “गावी! म्हणतात 
च ' गावी ? शब्द उच्चारल्यावरोवर प्रत्यक्ष प्रमाणाने 
“गाव? या अर्थाचे त्यांना ज्ञान होत असते असा 
मऱ्यक्ष अनुभव असता, वेयाकरण पंडित मंडळी जेः 
वर सांगितल्याप्रमाणे अर्थज्ञानाला प्रत्यक्षाऐवजी अन- 
मानप्रमाणाचा आश्रय करतात तेव्हा हे कल्पनागौरव 
किंबा ही कल्पनांची लांत्रण कशासाठी असा प्रश्न त्या 
पाडतांना विचारावासा वाटतो. अर्थज्ञान होण्याकरिता 
वैवाकरणांनी ही जी शास्त्रार्थाची जटिलता किंवा गुंता- 
गुंत करून ठेविली आहे, ती आधुनिक काळी 
कितपत रुचण्यासारखी आहे याचा आपण स्वतःच 
विचार करावा. 
__ माज्ञ तर अत्ते मत आहे की, 
असून, त्यांतील सगळेच शब्द मूलतःच अर्थब्रोधक 
आहित. त्यात असुक ॥ाब्द युद्ध आणि अमके अभ्रुद्ध 
असा विचार करणे सयक्तिक नाही पाणिनीने तर 
काही शब्दांच्या बाबतीतच अुद्धा-शुद्धत्व विचार केला 
उह. सगळ्या शब्दांच्या वाचत नऱ्हे. पाणिनीच्या 
व्याकरणात डे शब्द अंतभूत आहेत ते इतके थोडे 
आंहेत की, एकंदर उाब्दसागराच्या मानाने ते 
: गोष्यदा * .. ( गाईच्या पावला) - एवढे होत असे 
महाभारताचे एक टीकाकार श्री देवव्रोधाचाय यांनीच 
म्हटळे आहे. देववोधाचार्यांचे म्हणणे असे: महर्षि 
व्यासांच्या महाभारतातील शाब्दसागर अपार आहे 
त्याच्या मानाने पाणिनं'ने योजिळेली गाळ्दसख्या स्वल्पच 
हाय, महाष वब्यासाने माहेन्द्र ब्याकरणातून शब्द घेऊन 
ते आपल्या महाभारतात उपयोजिले. त्या महाभारता- 
तीळ इब्दांपेकी जर एखादा पागिनीय व्याकरणात 
आढळला नाही, तर तो असाधु किंवा अथ्ुद्ध आहे 


दाब्द्राऱि अपार 


-1 


अनुक्रमणिका 


असे म्हणणे समथेनीय ठरणार नाही 
वचन अस आहे; 

न दृष्ट इति वेयाले शब्दे मा. संगाथ कुथा: | 

अज्ञेरज्ञातमित्येव पदं न हि न विद्यते | 

यान्युज्जहार माहेन्त्राद व्यातो व्याकरणाणेवात्‌ | 

रत्नानि किं तानि सन्ति पाणि र्‍गाष्पदे || 

(“ पाणिनीच्या व्याकरणात व्यासाचा अमुक शाब्द 
आढळून वत नाही म्हणून त्याच्याविषयी शका घेऊ 
नका. अश लोकांना अमुऊ दाव्द अज्ञात आहे म्हणन 
तो शब्द नाहीच असे न ९. माहन्द्र ब्वाकरण-सागरा- 
तून जा विपुल दाव्द्रत्ने व्यासाने उचटून घेतली ती 
सवच पा!णनोच्या गोष्पदाएवळ्या राव्द-सचयात कशी 

मसतील १? ) 

आज देखील जे शब्द पाणिनि याकरणावरून सिद्ध 
होत नाहीत त्यांना झापण आप > म्हणतो, अगद्ठ 
म्हणत नाही, काही शब्द अपागिनीय? किंवा * आर्ष? 
जर! म्हटले गेळे, तरी त्यांचे अर्थबोधकत्व अनुभव 
श्द्धचूच आहे. म्हणून ज्यांनी आज व्याकरणाचाय 
अशी पदवी संपादन केळी असेल त्यांनी ' आम्ही 
व्याकरणाचाय, व्याकरण्रास्रपारंगत झालो, आता. 
आम्हाला दुसरे काहीच अभ्यास करावयाजोगे उरले 
नाहो. अक्ीी समजूत करून घेऊ नेथ. याशिवाय 
इतर शासन, व नवनवीन विज्ञानशाखा तर कितीतरी 
आहेत ! म्हणून माज्ञ अते आग्रहपूर्वक सांगणे आहे 
को, पदवी घेतलेल्या स्नातकांनी अन्य शास्त्रांच्या क 
वज्ञानश्ाखांच्या अध्यवनाने आपल्या स्वाव्यायाची 
दिशा विस्तृत केळी पा 

अस म्हटल जाते को, ( 
वयाकरणमंडळींना 


देववोधाचायी चे 


बेयाकरणा संक्षिप्तरचय:? ) 
साक्षप् भापत भोलणे-लिहि ण 
आवडते, वाक्यात किंवा शब्दात जरी अ 
सक्षप करता आला, तर त्यांना पुत्रजन्मोत्स 
आनद होता, ('अधमात्राळाधनेन पुनोत्सवं मन्यन्ते? 
अ३॥| ल्यांच्याविप्रयी प्रसिद्धि 


गाधु'नक काळी 
शास्त्राचे मूलतत्त्व आहे 
को विषय जितका सोपा करून समजवून देता गहेठ 
तितक्र| प्रयत्न शिक्षकांनी करावा. नागेशमट्टांनी पहि 
ल्यांदा * वेयाकरणसि न्तमजूपा * रचिळी, नंत तिची 


त्यांनी द्वितीयादृत्ति म्हणून "ल्घुमंजुणा व ] 
य 
आवृत्ति म्हणून परमळघुमेजूपरा ळी अक 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ष ... 

१-/६ छि. 
ळुम्च्यकर 

/& नवभारत स्ट 

शन हॉ ७५ न 


9 वषे > 
एषा, रज 


“वु 


हारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


संस्कृत शास्त्रांचे अध्ययन-अध्यापरन-संशोधन : काही विचार 


भट्टांच्या विद्वत्तेचा हा परम प्रकषे होय असे पण्डित 
लोक मानतात. परंतु मळा विषाद वाटतो तो 
या गोष्टीचा की, “ परमलघुमंजूधररमध्य प्रतिपादिलिला 
विषय समजण्यास कठिण झाळा आहे म्हणून 
नागेटाभट्टांच्या अनुयायांनी अनेक टीका रचल्या 
आहेत व त्यात आपल्या व आपल्या गुरूच्या पाण्डित्य- 
'प्रकर्षांची प्रशासा केळी आहे. आज तर, संस्कृत 
शिकण्याकडे प्रश्रत्ति फारच थोडी दिसून येते. तिचे 
कारण ही भाषा कठिण आहे, असे लोक समजतात. 
माझी तर अक्शी खात्री आहे की, हे ज़ संस्कृत 
भाषेचे काठिन्य म्हणून समजळे जाते, ते मूळ सैस्कृत 
भाषेचे अंगभूत नसून, त्याचे मूळे या स्वतःला 
पंडित संमजणार्‍्यांच्या विद्वत्तेत किंवा पांडित्यात आहे. 
अष्टाथ्यायीचा अभ्यास करायचा म्हणजे महाभाष्य व 
काकिकात्रृत्ति यांच्या साहाय्याने करायचा अशी प्राचीन 
यरंपरा होती. पण अप्टाध्यायीतील सूत्रांचे पंक्तिगा: 
अध्ययन करणे कठिण जाते असे वाटून भट्टोजी 


दोक्षितांनी जुनी व्याकरणाध्ययनपरंपरा सोडून 
दिळी व ' मिद्धान्तकोमुदी' हा ग्रंथ रचिला. 


अलीकडे तर पाणिन!य व्याकरणात प्रवेश करू इच्छिणारे 
'सर्वेच विद्यार्थी * सिद्धान्तकौमुदी ? या ग्रंथाचे प्रथम 
अध्ययन करीत असतात, परंतु मला असे वाटते की, 
भट्टोजी दीक्षितांनी हा ग्रंथ स्चून व्याकरणद्ास्त्र 
अधिकच कठिण करून ठेविले आहे. कारण पाणिनीच्या 
व्याकरणातील ज़ पहिले वृद्धिसंज्ञाब्रोधक सूत्र ' वृद्धि- 
रादैच्‌ ! त्याच्या आधोच त्यांनी पाणिनित्र्याकरणातील 
शेवटच्या अध्यायामधील * अअ इति, * पू्वंत्रासिद्धम? 
ही दोन सूत्रे ऊहापोहाकरिता घेतली आहेत | ब्याकरण- 
शास्त्राच्या काठिन्यावाबत एक प्रसिद्ध आभाणक 
म्हणज म्हणीवजा प्रवाद सर्वत्र रूढ झाला आहे: 
* केनिटू भ्र्टाः सुच्युपास्यप्रयोग ... ... सवे भ्र 
यडूळुगन्तक्रियासु ?. उपरिनिर्दिष्ट परिस्थितीत अशा- 
सारखे प्रवाद रूढ न झाळे तरच नवल | 

आज संस्कृत शिकणाऱर्‍्यांची संज्या विरळ ज्ञाली 
आहे. त्यांनी जर ब्याकरणशास्त्राच्या काठिन्याचाबत रूढ 
झालेले हे प्रवाद ऐकले तर ते क्ास्त्राध्ययन करायला 
कसे प्रत्र्त होतील, याचा विचार स्नातकांनी व 
प्रोढ अध्यापकांनी अवडय केला पाहिजे, दैनंदिन 
स्वाव्याथ ब अध्यापन करणारा जा अध्यापक त्याच्यात 
हा विशेष गुण असला पाहिजे; तो म्हणजे ज्ास्त्रातीळ 


काठिन्य दूर होऊन, ते शास्र शिष्याला सोपे होऊन 
कसे समजळ याचे चिंतन-मनन करणे, हा होय. 
त्यानंतरच श्ास्त्राथ करावेत असे मला वाटते. 
व्याकरणशास्त्राविषयी वर जे विचार मांडळे आहेत 
ते न्याय, वैक्ञेष्रिक आद इतर शास्त्रे यांनादेखील 
लागू आहेत. कोटिल्याने आन्वीक्षिकी ( तक किंबा 
न्याय) या शास्त्राची पुढील शब्दात प्रशांसा केळी आहेः 
प्रदीपः सरवे्शास्त्राणामुपायः सवेकर्मणामू । 
आश्रयः सर्वेधर्माणां शश्वदान्यीक्षिकी मता ॥ 
न्यायश्षास्रात देखील झाल्रोय परिभाषा म्हणून 
उपयोजिळे जाणारे जे अनुयोगी, प्रतियोगी, अवच्छेद- 
कता, अवच्छेचता, विषयता इत्यादी दाव्दप्रयोग त्यांचा 
शिष्यांना चांगल्या रीतीने अथंपूगे परिचिय घडविल्या - 


नेतर जर क्ञासत्राचे अध्ययन त्यांच्याकडून करविले, 
तरच त्या शास्त्रात त्यांचा सुलभ प्रत्रेश होऊ शकेल हे 


लक्षात ठेविळे पाहिज, 

स्नातकांनी आपज निवडलेल्या ज्ञास्त्रांच्या ग्रंथांतील 
परीक्षकरिता नेमलेल्या फक्त काही थोड्या भागाचेच 
अध्ययन करून संतुष्ट राहू नवे. वैयाकरण स्नातकांचा 
तर आज व्याकरणक्षास्त्राच्या एखाद्या-दुसऱ्या भागाचाच 
अभ्यास होत असतो. वदिकी प्रक्रिया, स्वरप्रक्रिया 
इत्यादि प्रकरणांचा संपूणे अभ्यास होत नाही, सागरा- 
सारखे महाभाष्य, त्याचा नवाहिकी, अड्माधिकार एव- 
ढाच काय तो भाग अभ्यासिला जात असतो. व्याकरण- 
शास्त्रावर भतृहरीने रचिलेळे ' दोपिक्रा ? “ वाक्यपदीय? 
यासारखे ग्रंथ आहेत, त्यांची अध्ययन-अध्यापन-परंपरा 
लुप्तप्राय झालेली दिसून येते. या ग्रंथांची पुस्तके देग्वीळल 
मोठ्या कष्टाने उपल्ध होतात, जी मिळतात ती 
देखील संपूर्णतया मिळत नाहीत. त्यांच्यावरील 
टीकाग्रंथ हे बहुतेक नष्ट झाळे आहेत, असे सर्वच 
म्हणतात. याळा कारण काय असावे याचा आपण 
विचार केळा पाहिजे. माझे तर मत अस आहे को, 
पदवीप्रात्ती -व- सुरुपुस्वाव्यवनानंतर पण्डित केवळ 
ह्ासत्राथ करण्याच्या मागे लागळे व अध्यवन चालू 
ठेवून ते विस्तृत करणे या गोष्टी त्यांच्याकडून होऊ 
]ाकल्या नाहीत. आजच्या नूतनस्नातकांना ( उपनिष- 
दाच्या भाषेत ) जो ' आदेद्' द्यावयाचा तो हाः आपण 
ज्या शास्त्रांचा अभ्यात केळा आहे त्याशी संबद्ध 
असलेली दुसरेही ग्रंथ त्यानी अभ्यासांवत. गुरुगही 
झालेल्या अध्यबनसेस्कारामुळ त्यांच्या बुद्धीला जी 


उ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


६४ ७ 
५५ त्र 
|. 1 अणिष्ण्त्ल> ळा 
३ र 
१8नवभारत ज्र 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


“;. नवभारत 


तीदष्णता आलेली आहे. तिच्या साहाय्याने त्याना 
आपल्या अध्ययनाचा विस्तार करणे सहज डाक्य 
होईल. त्याचप्रमाणे आपण अभ्यास केलेल्य ग्रंथांचा 
परिचयपरामर्शे त्यांनी आपल्या शिष्यांना व इतर 
पाराचतांना अध्यापन-प्रवचनांनी अवदय करून दिर 
पाहिज, | 

आपण जे क्ञास्त्र निवडून त्याचा अभ्यास आरंभला 
आहे त्याचा अब्ययन-आअध्यापनाने व्यासंग .तर चाल 
ठवलाच पाहिज; त्याशिवायही भोतिक व आध्यात्मिक 
एवद्चांचा दाक्वतो परिचय आधुनिक काळी आपण 
अवदर्य करून घेतला पाहिज. सवे ज्ञानविज्ञानादि 
शास्त्र वंदात अन्तभूत आहेतच, वेदांवाहेर टवमात्रही 
शान वा विज्ञान नाहो, असे म्हणणे सोपे; पण प्रत्यक्ष 
अनुभव उलटा आहे. आपण म्हणत असतो कौ 
विमान, अथिरथ इत्यादि तन्वरज्ञाने प्राचीन समाजाळा 

वगत हाती पण झास््रळांपाने वा कालमहिम्याने, त्या 
विद्या ठत झाल्या. पण असे म्हणण आपणास 
खूबणावह नाहो. जर या विद्या वेदांत होत्या, तर त्या 
नष्ट का झाल्या याचे कारण आपण शोधन काढले 
पाहजे. आधूनही ते सांपडत नसेळ तर, नवीनांकडून 
त्या विच्या आपण हस्तगत करेण हेच श्रेयस्कर होय 

प्राचीनपरंपेरप्रमाणे वेद कंठस्थ किंवा पाठ करून 
व शास्त्रांचा शास्त्राथ करून त्यात प्रावीण्य मिळविगे 
यातःच पंडितांना विद्दोष रुचि वाटत आली आहे, वेदांचे 
केवळ पठन करणे, त्यांच्या अर्थाकडे लक्ष न देणे हे 
करणारांना उद्देधूनच “ स्थाणुर्यं भारहारः किलाभूत 
अधीत्य वेद न विजानाति यो5 थम? असे म्हणून यास्का- 
चावानी वेद नुसते पाठ करणारांना * भारहार ? (ओझे 
वहाणारा) हे विशेषण ब्रहाळ केळे आहे. वद नुसत पाठ 
करून काही उपयोग नाही; उलट नुसते अर्थविरहित पठन 
करण्यान वेदांच्या अर्थज्ञानपरंस्ची हानि होत जाते 
करिती वेढाचावांनी सायणरव्वित समम्र वेदभाण्याच 
अध्ययन केळ भाहे असे विचारावेसे वाटत. सायणा- 
चायाच्या वेदभाष्यावरूनच त्यांच्या पूर्वीदेसतीळ वेदांची 
अथज्ञानपरंपरा बहुळ्क नए झाली होती हे स्पष्ट होते 
आजदेलीळ जो काही थोडी परंपरा शिल्लक आहे 
ता दखाल नष्ट होण्याचा चिन्हे दिसत आहेत. आघु- 
निक पाश्चात्य पंडितानी बेदाथ निश्चित करण्याचे जे 
प्रयत्न कळ आहेत, त्यांच शान करून घेणे अत्यंत 


आवश्‍यक आहे. जेथे वेदाथज्ञानाची परंपराच नष्ट 


झालेली आहे, ब तिचे नवीन मार्गाने पुनरुज्जीवन 
करण आवदयक्र झाळे आहे, अक्षावेळी जेथे जेधे 
काणा (विद्वान्‌ स्वतःच्या वुद्धीला सुचलेल्या पद्धती- 
उतार वदाथाचे संदश्योधन करीत असतील, त्याचे 
पार्दालन करून त्यास उत्तजन दिळे पाहिज, जसे 
वदाथानश्वय करण्याच्या बात्रतीत प्राचीन व अर्वा- 
चान परंपरांचा विचार करून संग्राहक पद्धतीचा 
अवलव करणे आवड्यक आहे, तसेच प्राचीन व अर्वा- 
चान रसायनशास्त्र, पदाथविज्ञानशास्त्र वृक्षविदया, 
आ[युबंद यांच्याही बाबत तीच रोत पनुसरणे आवदयक 
ठरते 

वाराणसंय विश्वविद्यालयात प्राचीन व अर्वाचीन 
रसायन-पदाथविज्ञान-अथक्ास्त्र इत्यादी गास्त्रांचे ज 

व्यव्चन-अध्यापन होत असते-- मग ते संस्कृतमधून 
होबा वा हिंदीमधून होबो--- त्याम व्ये नवनवीन शाब्द 
सवाग कलून ते रूढ करणे आवदयक ठरते. जुन्या 
व्याकरणद्ास्त्राने शब्द ब अर्थ याचे संत्रंध नित्यसिद्ध 
आहेत असा सिद्धान्त मांडला आह. आज त्या सिद्घा- 
न्तास मुरड घालून, नवीन अर्थत्रोधक शब्द निर्माण 
करून त्यांचा आपण स्वीकार केला पाहिज, एखाद्याला 
मडके किंबा थाळी पाहिजे असल्यास ज्याप्रमाणे कुंभार- 
वाड्यात जाऊन * मला ती बनवून द्या म्हणून सांगतो 
त्यापमाणेच आपण “ नवीन 3३] र्थाकरिता नवीन दाब्ट 
आम्हाला जनवून द्या ' असे पारभाषाशास्त्रवेच्यांच्या 
मडळास जाऊन सांगितळे पाहिजे त्यांनी सुजविलेळे 
राव्द जर विद्यालयातील साथ्यापकांकडून पुनः पुनः 
उपयोजिळे गेळे, तर ते वद्याथ्यांच्या अंगवळणी पडती? 
त्याचप्रमाणे आधुनिक नवीन शास्त्रांतीलळ आठाय व्यक्त 
करणार जे नवनवीन पारिभाषिक शब्द अध्यापन करीत 
असताना उपयोजिले जात आहेत, त्यांचा एक कोश 
तयार करून प्रसिद्ध कल्यास त्याचा भन्नभापिकरांनाही 
उपयोग होईळ यात दाोका नाही. अक्शा प्रकारच्या 
पारभाप्रिक गब्दकोशामळे शाभाषा समृद्ध होतील 

वाराणसंयावश्वविद्यालयात गीर्वाणमोपतीळ भ्र्थांचेच 
नव्हे तर पालि याठ्तभापांचेही अ ययन-अध्यापन 
होते ही आनंदाची गो? आहे. कारण या प्राकृत 
भाषा संस्कृतच्या समकालीनच नव्हे तर संस्क्ृतपूर्वी- 
च्याहा असू शकतील, महाभाष्यादि ग्रंथांचे प्रयोजन 
सुद्ध शब्द वा ख्पे कोणती हे सांगणे आहे 
त्या अथांतून त्यांच्या काळी सामान्य ळोक जे 


शट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
श्‌ 
7 शी! 
त्त 
या वेळ.) 
॥& नवभारत ै ह 
कधि ७५ चो 
अमृतमहोत्सवी न >२७ 
प “डो 
वषे 9 4 
सकाळ 1 


क 8 


हारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


संस्कृत शास्त्रांचे अध्ययन-अध्यापन-संशोधन : काही विचार 


शब्द वापरीत असत त्यांच्यायेकी काहींचा उल्लेख 
आला असून त्यांना * अपभ्र (अशुद्ध ) शब्द व 
ख्पे ' असे म्हटले आहे. ' यज्ञकर्मणि नापमाषितेवे 


(* यज्ञकर्माच्या वेळी अशुद्ध बोळू नये? ) असे एक 
महाभाण्यात वचन आहे. त्यावरून त्याकाळी वाजार- 

टातून सामान्य लोक शोरभेनी, मागधी अजया भापा 
चोळत असत असे निश्चित दिसते. त्याच प्राकृत लोक 
भाषा होत. लोकांमध्ये जर ज्ञानाचा प्रसार करावयाचा 
असल तर तो. लोकभाषांच्या द्वारेच होऊ शकेल 
शांतिदेवाचे लाळील वचन प्रसिद्ध आहे : 

नान्यया भाषया स्लेच्छः शक्‍यो प्राहयितु यथा । 

न लोकिकम्‌ वक्ते लोकः शक्यो ग्राहययितुं तथा ॥ 
[_' म्लेख्छ मनुष्याला म्लेच्छ भाषेदिवाय इतर 
भाषेतून आपे म्हणण समजावून सांगणे जसे शक्‍य 
नाही, तसेच ते ळोकभाषेशिवाय सामान्य लोकांनाही 
समजावून सांगणे दाक्य नाही. ' ] 

बोद्ध-जनांनी आपली झाल्य याच प्राचीन लोक 
भाष्रांवून स्चली; त्यांचा देखील आपण तो “ स्वाच्याय' 
समजून अभ्यास केला पाहिजे. ती अवेदिक आहेत 
असे म्हणून ती आपल्या अभ्यासातून वगळणे योग्य 
नाहो. कुमारिळ, ठांकरा*चाय, वाचस्पति इत्यादि जे 
जुने ज्ञास्त्रकार होऊन गेळे त्यानी या. अवेदिक दर्द- 
नांचे समूल अध्ययन करूनच दिमाग, 'धमेकीर्ति, हरि- 
भद्र इत्यादी पण्डितांच खण्डनमण्डन केळे आहे. आज 
बोद्धजिन दर्शनांचे अद्या प्रकारचे अध्ययन करण्यात 
पण्डितांना रस वाटत नाही, असे म्हणतात, पणती 
दडोने देखीळ ज्ञानाचाच एक भाग होत. त्यामुळे 
त्यांची उपेक्षा करणे योग्य नव्हे. 

वाराणसेंय संस्कृत विश्वविद्याल्यात हजारो हस्त- 
लिखित नाना ल्पोतून ठिटिळली आहेत. त्या हस्त- 
लिस्वितातून अनेक प्राचीन ग्रंथ दडलेले आहेत. त्यांचे 
संस्करण व प्रकारान झाले पाहिजे, वाराणशी येथ'च 
जवळच रासनगर भांगात, काणिराजन्यास संस्थेतफे 
पुराणांचे संस्करण व प्रकाशन चालू आहे. याच संस्थतर्फ 
वामनपुराणाची पॉरकृत किंबा संशोधित आव्रृत्ति पुरी 
होत आढी आहे. रामायणाचे संस्करण बडोदे येथे 
चाळू असून त्याची पांच काण्डे संशोधित आवृत्तीची 
बाहेर पडळी आहेत. माझ्याकडे सोपविलेल्या युद्ध 
कांडाची संशोधित आवृत्ति मुद्रित होत असून दोन 
वर्षात बाहेर पडेळ, आठ-दहा पण्डितांनी सुमारे ५० वश 


न. भा. ७ ४९ 


अनुक्रमणिका 


चालविलेल्या परिश्रमाचे फळ म्हणून महाभारताची 
संशोधित आव्रत्ति गेल्याच वर्षी पूण होऊन वाहेर पडली- 
महाभारताची छोकपादसूचि सहा खंडात प्रसिद्ध 
होणार आहे. त्यापैकी पहिला खंड आठळे पानांचा 
नुकताच पुरा झाला आहे. महाभारताचे खिल्पर्व जे 
हरिवंदा ते दोन खण्डांत प्रकाबित होणार असून, प्रथम 


सण्ड सुद्रित होत आहे. अद्यासारख्या ग्रंथांनी जी 
संज्ञोधनपद्धति अवलंब्रिळी आहे, तिचा अवलंत्र करून 


जर विश्वविद्यालयाने एक स्वतंत्र ग्रेथपरिष्करणविभाग 
चाळविला, दर स्नातक व अध्यापक यांना मातृकाशास्त्र- 
( हस्तलिलितज्रासत्र ) -संद्योधनाचे एक नवीन कायश्षेत्र 
उपल्ध होइल. 

एस्वाचया ग्रंथाची मुद्रित प्रत घेऊन तिच्यावरच पंडित 
ळोक आपली जिज्ञासा तृप्त करीत असतात. ते मुद्रित 
पुस्तक पांडसहा हस्तळिखितांवर आधारलळ असते. पण 
कित्येक वेळा असे आढळून येते की, या पाचसह 
हस्तलिलितांदेरीज इतर किती तरी हस्तलिस्विते मारत- 
दे्यात व भारतात्राहेरील संग्रहालयात निषद्रित अवस्थेत 
पडलेली आहेत. ती दाक्य तो मिळवून त्यांच्या आधोरे 
त्या ग्रंथाची संशोधित आद्रात्ति काढण्याची जवाबदारी 
नवीन संश्ोधक्रांवर येऊन पडते. 

ग्रेथसेस्करण करणारे पंडित बहुधा त्यांना स्वतःला 
माहीत असलेल्या लिपीतील हस्तलिसखितेच उप- 
योजितांना दिसून येतात. महाभारताचा टोकाकार 
नीलकण्ठ चतुथधर याने आपल्या टीकेमध्ये ग्रंथांतील 
पाठनिश्वय करताना देवनागरीशिवाय इतर लिपीत 
असलेल्या ग्रंथावत्तींचाही उपयोग केलेला आहे 
असे त्याच्या उपोद्धात-छोकांवर्न आढळून येते. 
त्याने वज्ञुलिपीतील ग्रंथांचा व हस्तलिसखितांचा उप- 
योग केला असावा अस ' इति गोडीयः पाठः ? 
असा जो ठिकठिकाणी निर्देश केला आहे त्यावरून 
दिसून येते. आपणा सर्वांना हे विदितच आहे कौ 
आपल्या भारतवर्षात कडमीरपासून केरळपर्यंत 
आसेतु-हिमाचल प्रदेशांत, रामायण, महाभारत, पुराणे, 
रघुबंशा, छाकुन्तळ इत्यादि सप्रसिद्ध ग्रेथांचे स्वरूप 
त्यातील प्रतिपाद्य विषय समान असून देखील, निर- 
निराळ्या लिपीतील हस्तलिखितातून भिन्न भिन्न दिसत 
काही हस्तळिस्रितातून जुटित पाठ, अधिक पाठ, 
पाठव्यर्‍यास (पाठ पुढेमागे होणे) पाठभेद, अध्यायभेद 


प्रकरणादि-नामभेद इत्यादि ग्रंथांची मिञ मिन्न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._) 

/ र त 
अशित्णत> 
) नवभारत रे 
शह ्लॉ॑ ७५ न ३१९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी > 


४८ ७७४” 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


- नबभारत 


स्वरूपे .दिसून येतात. त्या हस्तलिखितांतून असेही 
काही पाठमद आढळून येतात की, ज्यांच्या- 
पैकी काही त्या लिपिळेखकाने स्वतःचे नाव घालून 
चनविळे आहेत तर दुसरे काही पाठभेद असे 
आहेत की ज्यांचे कते अज्ञात आहेत. यावल्न हे 
सिद्ध होते की, कोणतही एकच हस्तलिखित सर्वथोपरि 
आुद्ध असणे इाक्‍य नाही. म्हणून आसेतु-हिमाचल 
मान्यता पावलेल्या ग्रंथाचे प्राचीनतम ख्प व पाठ 
कोणता हे जर निश्चित करावयाचे असेल, तर आसेतु- 
हिमाचळ प्रसारात असलेल्या, भिन्नभिन्न लिपीतील 
सर्वात प्राचीन अशा हस्तलिलितांमधून, एखाद्या 
ग्रंथांचे वा उताऱ्यांचे जे लघुतम रूप सांपडळ, जो पाठ 
जास्तीत जास्त संवादी म्हणज इतरांशी जुळणारा वा 
समान असेल, तेच त्या ग्रंथाचे वा उताऱ्याचे मूळ स्वरूप 
होय असे आपोआपच निश्चित होते. कारण पूर्वींच्या 
काळी ग्रंथाचा प्रचार व प्रसार आसेतुहिमाचल बहुतांशी 
मुखपरंपरेने होत असे, त्यानंतरच्या काळोत, जेव्हा 
ते ग्रंथ टिपिवद्ध झाले, तेव्हा त्या त्या प्रदेशात जो पाठ 
अचलित असेल तोच लिपिवरद्ध झाला असावा असे 
अनुमान करणे सर्युक्तिक होईल. इतिहा सादिविद्या रद 
मातृकाास्त्र- ( हस्तलिख्वितसंद्योधनशास्त्र ) -वेचत्यांचा 
पाठनिश्चितीविषयी सिद्धान्त असा : एखाद्या ग्रंथाच्या 
भिन्न भिन्न प्रदेश्ांमधील लिपींमधून नित्रद्ध झालेल्या, 
निरनिराळ्या काळातील, हस्तलिस्वितांपेकी करमीर- 
हस्तलिखितामध्ये त्या ग्रंथाचे जे रूप दिसून येत 
असेल, कदमीरहस्तळलिखितामधील त्या ग्रंथांचे तेच 
रूप जर नेपाळवक्वप्रेदेशातील हस्तलिखितांतून आढळून 
येत असेल, एवढेच नव्हे तर त्या रूपाचा केरल 
प्रदेशातील हृस्तळलिखितांतील रूपांपासून फरक आढळून 
येत नसेळ, याशिवाय त्या ख्पावरून प्रतिपाद्यविषयाची 
धारा किंवा ओघ विच्छिन्न किंवा खंडित झालेला 
आढळून येत नसेळ, तर असे समजावयास हरकत 
नाहो को हेच रूप त्या ग्रंथाचे प्राचीन तम रूप 
होय, दुसरे नाही. या ख्पादिवाय, प्रथेक लिपी- 
तून व प्रसेक्र हस्तलिसखितांतून जो जो अधिक 
भाग आढळून यईल ता तो प्राक्षत, मागाहन घसड. 
लळा होय असे मानणे सयुक्तिक होईल. महाभारत- 
रामायणादि महाकाव्ये वांना लागू पडणारा हाच न्याय 
किंबा सिद्धान्त आसेतुहिमाचळ ज्या ग्रंथांचा प्रसार 


आहे असे जे पुराणेतिहास-ग्रंथ, कालिदासादिकांचे 

ग्रंथ त्यांना देखीळ लागू करावयास प्रत्यवाय नसावा. 
एखादा भाग ' प्रश्षित ? आहे असे म्हणणे 

आधुनिकांची युक्ति किंबा टूम आहे असे समजू 


नये. प्राचीन टीकाकारांनी देखील ठिकठिकाणी 
अयमदा; प्रश्षित्त;, अयमध्यायः प्रक्षिप्त ” असे 
नदडा केळे आहेत. ल्याचप्रमागे, “अयं पाठो न 


समीचीनः ?, ' इति पाठ: स्वच्छ: ), * 
पाठ: *, “ इति पोरस्त्यः पाठ: ! अक्रा प्रकारचे निदे- 
दाही टीकांतून आढळून येतात. एका ठिकाणी तर 
नीलकण्ठचतुघर या 


इति गोडीयः 


भारत-टीकाकाराने, पाट- 
निश्चय करण्याच्या कामी टेकीस येऊन म्हटले आहे 
को, ' अत्र पाठतत्त्व तु ञ्यास एव वेद ! (येथे खरा 


पाठ कोणता ते व्यासच जाणे ) 

पाक्षप्त भागांचे एथक्करण केळे तर त्यावरून असे 
दिसते को, मूळ कथाभागाचे सत्र कायम ठेवून 
प्रथांचा ।वस्तार करण्याकडे त्यांची प्रत्रात्त आहे 
हास्वद्याचे संशोधनपूवक संपादन करीत असताना 
ज जे पाक्षत भाग मला मूळ ग्रंथाच्या बाहेर 
पाराशष्ट म्हणून द्यावे लागळे त्यांचे पृथकरण करता 


त्याबाबतचा माझा निष्क मी पुढील संग्र 
रूप र्‍्छो 
नित्रद्ध केला आहे : व री 


' सग्रामश्न विवाहश्च स्तुतिरदेवीवरादिकम्‌ । 

प्रक्षपकारणान्याहुः पज्चमे च फलश्रति: || 

( “ युद्ध, विवाह, स्तुति, देवीचा वर वगेरे आणि 
फलाते-या पांच कारणांमुळे प्रक्षेप घडन येतात ) 

पर 1नादष्ट केढल्या तत्त्वानुसार, जर ग्रंथांचे संस्करण 
झाल, संस्करणद्यास्त्राची तत्वे जर ग्रेथसंस्करणास उदद्यक्त 
हाणाऱ्या पोंडेतांच्या मनावर जर ब्रिंत्रिवली गेटी तर 
या वषयात एक नवीन मार्ग चोखाळला जाऊन 
चागले शास्त्रपूत ग्रंथ प्रकाशित होतील यात शका नाही 

त्नातक व अध्यापक यांनी आत्मतुष्ट राह न्‌ये 
प्राचीन श्ास्तांचे अध्ययन केल्यावर स्नातकांनी केवळ 
त्याच स्वाध्यायात संतुष्ट न रहाता, नवीन शास्त्रांचा 
पारचय करून धेण्याविप्रयी नहमी जाणत राहिले 
पाहिज, अद्या रीतीने जर त्यांनी आपला स्वाध्याय व 


प्रवचन चाळू ठेविली तर > वश्रयस्क भु 
पच ळू ठावली तर ते सवंश्रयस्कर व सवेशु भंकर 


एप आदेशा: | एप ग; | एतावतू्‌ 


अनुश्ासनम्‌ | इति दाम । 


५७ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
५/४ 
म 


१-० केक 


3 नवभारत री 


(७ 
ह ३०-१९ 


७ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ण काणी णणा?0 0000 णपडणीण प फणिशश?0णीती शीय 20ा 


पुस्तक परीक्षण-| 


मोरोयंतांचे समग्र ग्रंथ आर्याभारत (भाग १ ते ६) 
प्रकाशक : मंबई विदवविद्यालय. कि. प्रत्येकी ५-५० 
आर्थ तरुच्या पक्षा 
- त्या गा वारामतींत मोराशी । 
आर्यांत रूचा पक्षा 
त्यागा वारा मतोतमोराशी ॥ 


महाभारत हा विश्‍वसाहित्यातील एक अपूर्व 
अद्वितीय ग्रंथ होय. त्याचा विस्तारच मळी “लक्षं” 
ग्रंथाचा - एक लाख इलोकांचा. एवढे प्रदीर्घ 
काव्य दुनियेत दुसरे नाही. भांडोरकर प्राच्य 
संशोधन मंदिराच्या आवत्तीत सुमारे दीड लाख 
दलोक आहेत. कारण त्यांची सूर्चि सहा लाख 
पादांची होईल. म्हणजे महाभारताचा विस्तार 
दीड लाखावर गेला! घरोघर भारत-कथेचा 
प्रसारा आणि महाभारतीय पात्रांशी आम्हां 
भारतीयांची अगदी घरोव्याची नाती. हे त्या 


अपूव ग्रंथाचे दुसरे वेदिप्ट्य. धमराज युधिष्ठिर 


म्हणजे प्रत्यक्ष यभराजाचे अवतार ! पांचाल 
राजकन्या तर यज्ञसंभूता. भीम म्हणजे दगसहत्र- 


नागबली. आणि अर्जुन तर सव्यसाची 'धनुधंर, 
इंद्रपुत्त - श्रीकृष्णसखा आणि . स्वतः भगवान 
श्रीकृष्ण या सर्वाना आमची लहानथोर मंडळी 
एकेरी नावाने. संबोधितात. ही आपुलकी इतरत्र 
माढळत नार्ह 
अंसो- तो इतिहास असो वा काव्य असो, कितीही 
जुने पुराणे ते असो, त्यातील पात्रे ही भारतीय 
कटंबियात जिरंजीवयणे पिढी दर पिढीशी 
मिसळलेली असतात - त्यांची सोबत करतात - 
अडीअडचणीस धीर देऊन त्यांनां निभावून नेतात 


आमचे सद्गणी -दुर्गगी आदश बव्हंशी महा- 
भारतातले आहेत - एवढा प्रचंड 'प्रभाव महा- 


भारताचा भारतीय जनमनावर -भारतीय संस्क्रती- 
वर- असल्याने महाभारताचे महत्त्व आपोआप 
सिद्ध होते. पुस्तकांचा प्रसार ठाऊकही नसता, 
वाचनाची सोय नसता, एवढ्या विस्तृत ग्रंथाचा, 


त्यातील कथांचा प्रसार घरोधर झाला कसा? 
हा स्वाभाविक प्रश्‍न. त्याचे उत्तर कथा-कीर्तने- 
पुराणे - प्रवचने यांच्याद्वारे, असे असले, तरी 
ते समाधानकारक नाही, अपुरे आहे. कारण 
कथा-कोतेनकारांना तरी “लक्ष” ग्रंथ इतक्या 
सहज रीतोने उपलब्ध ज्ञाळहे कसे? हा प्रश्‍न 
उद्भवतो. संत कवींनी महाभारत रामायण . कथा 
आपापल्या परीने आपापल्या भाषांत सांगितल्या 
काव्यात त्या सामावल्या, त्यांचा संक्षेप- त्यांनी 
करेला. आणि त्या त्या. -काळी त्या लोकप्रिय 
ठरल्या - त्यांचा प्रसार झाला. पुराण कथा- 
इतिहास लोकप्रिय करणारात- त्या लोकांच्या 
आठवणीत रहातील अक्षा प्रकारे सांगण्यात - 
मोरोपंत पराडकर (रहाणार बारामती) यांनी 
फार मोठा हातभार लाविला. . 
इलोकेश म्हणून वामनपंडित, अभंगेझ म्हणून 
तुकदा . वाणी, ओवीद म्हणून ज्ञानेश आणि 
“ आये ” म्हणून मयूरपंत - अश्ली ख्याती मराठी 
साहित्यात रूढ आहे. ती बहुमान्यही 
“आर्या आर्यासि रुचे” अक्षी तिची 
खुद्द पंतच करून देतात. अज्या आर्यावृत्तात संक्षेप 
करून “ प्राकुत ” भाषेत सांगितलेले महाभारत 
“ आर्याभारत ” म्हणूनं ठाऊक झाले. मोरोपंताचे 
ह॒आयांभारत सुमार॑ १७ हजार आयात सपूण 
हात. मूळ लक्ष-दोड लक्ष ग्रथाचा हा सहावा 
भाग (पष्ठांश) होतो. तेव्हा हा संक्षेप आहे 
हा प्रथम विद्षेष- आणि संक्षिप्त कथानक 
मराठी आर्यावृत्तात निवेदन हा दुसरा विशेष. 
मोरोपंतांच्या काव्यावर खूष झालेल्या एका 
सामान्य रसिकाने मुंबई विश्‍वविद्यालयाकडे पाव 
लक्ष रुपये द्यावे आणि पंतकाव्य-प्रकाशनाचा 
आग्रह धरावा. ही घटनाच मुळी लक्ष वेधून 
घेणारी आहे. हे सामान्य रसिक म्हणजे श्री 
दामोदर विनायक जोषी, ' प्रसिद्धि-वितरक, हल्ली 
मुक्‍काम मुंबई. या देणगीबरोबर विदवंविद्यालयाला 
दुतरी देणगी मिळाली : मोरोपंतांच्या वंशजांनी 


५९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४. 
॥/्स्व्केळ 


» नवभारत 
क्त १ त धज 
न्ट्€< : आक यः 

॥ (> 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आपल्या जवळची पंत काव्यांची “ वाढे ” विदव- 
विद्यालयाच्या हवाली केळी. संपादक पराडकर 
यांचे संपादकीय अधिकारही विद्वविद्यालयाकडें 
आले. म्हणून हो सहा भागांची आर्याभारती 
आवृत्ति नव्याने छापून निघाली. 

तसे पाहिले तर विदववविद्यालयीन छपाई ही 
पंत-काव्याची सहावी म्हणावी लागते. डुकले यांची 
पहिली, काव्येतिहास-संग्रहात सुरू झाली ती 
डुसरी, श्रीमयूरकवि मासिक - ही तिसरी. 
निर्णयसागरातील काव्यसंग्रहातंगत चौथी; आणि 
रामकृष्ण दत्तात्रय पराडकर संपादित समप्र-ग्रंथ 
ही पाचवी. पेकी पहिले चारही प्रयत्न एकाच 
मूळा वरहुकूम छापलेले - सर्वच पुरे झालेले 
नव्हत. पराडकरांना मात्र मूळ पोथ्या उपलब्ध 
असल्यामुळे त्याचे संपादन अधिक स्वीकारणीय 
ठरले. यांनी नऊ खंडात समग्र मोरोपंत ग्रंथ 
छापून काढले. त्यांच्या आर्याभारताचे जाडजूड 
असे तीन खंड झाले. परंतु त्यांच्याच आवृत्ति- 
वरहुकूम विव्वविद्यालयाने छापलेले हे आर्याभारत 
सहा सुटसुटीत खंडात सध्या नव्याने उपलब्ध 
झाले. 


भाग १- आदिपर्वे: पृ. २६० यामध्ये 
शि. म. परांजपे यांनी लिहिलेला विवेचक उपोद्धात 
आहे (पृ. १.७६ ). “ बादशाही रियासतीचे 
ज्ञानेश्‍वर हे मूळ संस्थापक - मोरोपंत हे शेवटचे 
महापुरुष ! अक्या डौलदार प्रकारे याचा प्रारंभ 
आहे. “ पंतांच्या कोतिमंदिराची इमारत, जोपर्यंत 
महाराष्ट्र भाषा आहे आणि ती भाषा वोलणारे 
महाराष्ट्रीय लोक आहेत, तोपर्यंत अव्याहत टिकेल. 
यात शंका नाही ” - असा शेवट छिवराम पंतांनी 
केला आहे 


भाग २- सभा आणि वनपर्व पृ. २५५. 


भाग ३- विराट आणि उद्योग पर्वे पृ. २३९ 
भाग ४- भीष्म आणि द्रोण पर्व पृ. ३२६ 
भाग ५ - करणं -शल्य, गदा - स्त्रीपर्व पृ. ३९८ 


यात कर्णपर्वासाठीच (पृ. २५४) लागली. 
गदापवेत सौप्तिक आणि एऐषीक ही उपपवे 
सामावली आहेत. 


भाग ६ उरलेली सात पर्वे. पू. २६४. 

पर्वानुक्रमे अध्याय - आर्या संख्या यांची तालिका 
आणि पंतांच्या हस्तलिखितात वेगळया अक्षरात 
आढळलेल्या आर्यांचा हिद्वेव पर्ववार दिला आहे. 
अशा एकूण ९० आर्या आणि ४ अपुर्‍या आर्या 
आढळतात असे संपादकांचे म्हणणे आहे. 


एकंदरीने ही सुटसुटीत अक्षी सहा पुस्तके 
अत्यका साडे सात रु. ला देण्याची योजना आहे 
विशवविद्याहयीन आवृत्तीसाठी तिघेजण संपादन 
समितीत होते. प्रा. अ. का. प्रियोळकर; प्रा. 
मो. दि. पराडकर आणि श्री. दा. वि. जोशी. 
पत पराडकरांनी , अनुक्रमणिका 
ठेवली _ होती. तशीच याही आवृत्तीत आहे 
त्या यागे हवा तो भाग धुंडण्यास सोपे जाते. 
पण आजची ही सहावी छपाई असूनही आर्या- 
भारताची “सूची ' ज्ञाली नाही. मोरोपंतांच्या 
यमकांची, उपमांची, विशिष्टाथी त्यांनी योजलेल्या 
सामान्य शब्दांची. .. अशी विविध प्रकारची सूची 
तयार व्हावयास पाहिजे. ती कुणी केली नाही. 
अक्का सश्ोधनोपयोगी साधनर्निमितीकडे अभ्या- 
सकांचे, होतकरू भाध्यापकांचे लक्ष जाईल तो 
सुदिन. अस्तु. | 


वर्णनात्मक 


_ अठरा पर्वे मोरोपंतांनी १८ पर्वातच' आर्या- 
छंदात उतरविली. महाभारताच्या “ लक्ष “ग्रंथाचा 
संक्षेप हा १७,१३६ आर्यात करणाराची विहृत्ता 
खरोखर असामान्य समजली पाहिजे. कोटि-यं्थांचे 
सार इलोकार्धाने सांगणे एक वेळ सोपे. पण 
महाभारतासारख्या अपूर्व ग्रंथाचा सप . 
अत्यंत कठीण होय. भांडारकर संशोधन सं 

राच्या आवृत्तीत ज्रांतिपर्व वा 
दिसते, तर मोरोपंतांनी 
(२५६१ आर्या) केले 


) तसे मोरोपंतांचेही 
२५०१ आर्या आ 

व न १ 1 ) आहे 
वास्तविक वन - (आरण्य) पर्व विस्तत आटते 
कारण त्यात अनक आख्याने डान्याम - ये 
आहेत, मुख्य म्हणजे १२ वर्षांच्या वो त 
५४ [ृदल्या आ म शि रर त्य त 
नोंदल टेत. त्या मानाने त्या ू 


084 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
्भ्टी ह क. १ र 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक*परांमशे 


मोरोपंतांनी चांगळा केलेला दिसतो. . संस्कृत 
आरण्यपर्वी (पृ. १११७) विस्तारांने द्रोणपर्वाच्या 
जवळ जवळ वरोवरीचे असता, मोरोपंतांचा 
संक्षेप (१६५३ आर्या) कसोश्शीचा वाटतो. 


महाभारतीय युद्ध एकूण १८ दिवस चालले. 
पैकी पहिळे १० दिवस एकट्या भीप्माचार्याचे ! 
तरी त्या य॒द्धासाठी मोरोपंतांनी ८१९ आर्या 
लिहिल्या. द्रोण- कर्ण- शल्य ह्या तिघा सेनापतींनी 
मिळून सात आठ दिवस लढाई चालविली. त्यांच्या 
पराक्रमवर्णनासाठी मोरोपंतांनी जवळ जवळ 
तिसरा हिस्सा आर्याभारत खर्ची घातले. या- 
यावरून . मोरोपंतांना युद्धवणेन विशेष प्रिय होते, 
असे समजावे की काय? मूळ पांडवकथा सलंग- 
पणे सांगणे हे संक्षेपकाचे कर्तव्य ठरते - अवांतर 
कथांना फाटा देणे -आवश्यक होते - तसेच 
मोरोपंतांनी केले आहे. महाभारताची अठरा पर्वे 
मिळून दर पर्वाचे आद्याक्षर घेऊन मोरोपंतांनी 
एक अठरा अक्षरांचा संस्कृत मंत्र साधला आहे. 
“श्री पांडवसहायो भगवानरविदाक्षो जयति *. 
*ड? साठी * डमरुधर प्रिय गुणसख ' “यो ' साठी 


योधवरतातपतने ', “क्षो' साठी * क्षोणिते प्रति- 


पाळीं *. . . .इत्यादी शब्दप्रयोग करून हा मंत्र 
साधला आहे. यमकासाठी झ्ाव्दिक कसरत, हे 
मोरोपंती वेशिष्ट्य असल्याने कित्येक वेळा 


त्याचे कौतुक वाटते. कित्येकांना त्याचाच राग 
येतो. 

अपकार दंपती (-दंती ), गज -मुक्‍ताफळ- 
कवळ-भक्षिता (-सिह) अशा असाधारण दाब्द- 
योजनेमुळे काव्यहानि होते - म्हणून मोरोपंत 
कवि नव्हेच असे म्हणणारे कमी नाहीत. पण 
शब्दचमत्कृती शाब्दसृष्टीच्या सागरांनाच साधेल 
इतरांना साधणार नाहो, म्हणून यमक-कार 
प्रास जळविणारे, शब्दचमत्कृती साधणारे मोरोपंत 
मोठे विद्वान, व्युत्प्न कवि होत - असे त्यांच्या 
भक्तांचे म्हणणे आहे. परंतु सहज कन्ठस्थ होणारी, 
नादवैशिष्ट्यामुळे पुनः पुनः ऐकावीशी वाटणारी 
* पद्य ' रचना मोरोपंतांची आहे, याबहृळ दुमत 


होणार नाही. 


५३ 


अनुक्रमणिका 


त्‌ हरिसा हरिसाचा, 

हरिणी सुरसिधु मीहि पाडस सा 
पाडस साध्वस हो अरि 

हरिश्ी पावेल काय पाड ससा ? ॥ 

(भीष्म -९.१०१) 
ही आर्या किती सहज पाठ होते ? आता वोवड्या 
शब्दांची एक आर्या पहां - 

समजावुनि त्यांसि म्हणे 
ऐंसें लात्रिचेलासि मालीन 
कां ललता आललतां ? 
पळतां मी सागलांत तालीन ॥। 


भुलला धर्म चुतिला, 
धृंतिला, मतिला, तिच्या तथा स्तुतिला 
न करुनि विचार , जावी- 
मागे म्हणवुनि म्हणे तथास्तु तिला ॥ 
(वन १३.७८) 


>. 7१. 


नादमाधर्यामळे ही आर्या पुनः पुनः म्हणावी असे 
वाटते. ह्या व अश्या आर्या ऐकून त्यांचा 
समजत नसला तरी, आपल्या मुखोद्गत 
असाव्या, असा सोह बालकांनाही पडतो. अर्थ 
समजू लागल्यावर त्यात अधिक गोडी वाटते. 
म्हणून मोरोपंताचे वैशिष्ट मानले, तरी विवडंत 
नाहीं. 

मूळ महाभारत, रामायण , भागवत आदि 
ग्रंथांचा मराठी संक्षिप्त अनुवाद करणारा कवि 
कसा ? असाही एक जञाक्षेप मोरोपंतांवर -त्यांच्या 
काव्यासंवंधी घेतात. परंतु महाभारतासारखे जगा- 
तीळ अत्यंत प्रदीर्घ काव्य अनुवादासाठी संक्षेपा- 
साठी, निवडणारा मामुली विठ्ठान कसा असेल ? 
अठरोहो पर्वांच्या पोथ्या मिळविणे हे त्या काळी मोठेच 
प्रचंड कार्ये सजले पाहिजे. अहल्याबाईसारखी 
धार्मिक वृत्तीची राणी, तिच्या संग्रही देखील 
महाभारत नव्हते. पेक्व्यांनी सुद्धा एक दोन पर्वे 
तेवढी नकळून मागविलेळी दिसतात. त्यावरून 
रामायण, भागवत, महाभारत . . . अज्ञा पोथ्यांचा 
संग्रह असणारा मोरोपंत मोठा विठ्ठान असला 
पाहिजे हे उघड आहे. मूळ ग्रंथ पाहून, विचार 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


! ... 
&-./ 
्ह9प्मवके 
७"नवभारत 
शन षैँ ७५ 


क्ट 


कत 


श् तात छि औक 
> 


हारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


करून, संस्कृत कथानकाचा संक्षिप्त अनुवाद मराठी 


काव्यात उतरविणारांची वौद्धिक तयारी विशेष 
असली पाहिजे. कर्ण पर्वातील हंस- काकीय 
आख्यान मूळ आहे तसेच. मोरोपंतांनी रंगविले 
आहे. “ रथचक्र उद्गरू दे म्हणून कवीने 
अर्जुनाला विनंती केली, धर्म-युद्ठाची आठवण 


करून दिली तेव्हा कृष्णाने राधेयावर सोडळेली 
प्रव्नांची सरबत्ती मूळात इतकी सरस . नाही. 
न स्तिदा गत: ” ह्या संस्क्रुत पालुपदाचे 
पंतांनी केळेळे ख्पांतर किती प्रभावी आहे? 
अजोड युक्तिवाद श्रीकृष्णमुखातून पंतांनी वदविला 


तेव्हा गेला होता कोठे राधासुता तुझा धर्म? 
गळा होता कोठे धर्म तुज्ञा सूतनंदना तेव्हा ? 


७० होता तव धरम तेधवा कोठे ? 

गेला होता कोठे धर्म तुज्ञा तेधवा वृषा सांग ? 

इत्यादी विविध पालुपदे घालन रंगविळेला 
हा संवाद श्रतिमनोहर वाटतो. मळ संस्कृत 
कथानके उपाख्याने अनुवादातही तितकीच आकर्षक 


ठेवण्यात आणि निवेदन परिपूर्ण करण्यात मोरोपंतांचा 
हातखंडा आहे. धेनुहरण, उत्तरगोग्रहण, सा वित्रीकथा, 

गी आख्यान, कच देवयानी आख्यान, 
इत्यादी कथानके परिपूर्ण वाटतात. आर्यारूपाने 


ती सहज मुखोद्गत होतात - त्यांचा प्रसार 
कथा-कीर्तनात होत रहातो, तो निण्कारण कसा 
म्हणावा ? मोरोपंतांचे कित्येक आर्यार्धे सुभाषित 
रूयाने साहित्यात रूढ झालेले आहेत. ही. त्या 


काव्याला लाभलेली मान्यताच होय 

एवढ्या प्रचंड विस्ताराच्या काव्यात मळा- 
बरहुकूम कश्रा-निवेदन हा गुण ठरतो. त्याचप्रमाणे 
मधून मत्रन स्वतंत्र युक्तिवाद लढविण्यास, कथनाला 
थोड़े ' तिखट मोठ “ लावण्यास सवडही लाभते. 
असा मोका मोरोपंतांना लाभला - त्यांनी त्याचा 
उपयोगही चांगला केला. कचोपख्यानात पंत 
म्हणतात - 

ब्राह्माण कण से खपती 

हे मूळ संस्कृत महाभारतात नसावे. किवा “कच ” 


ह: 


ब्दावराल व्लॅष हा पतांचा स्वतंत्र वाटतो. 


<<] 


* मलिन, कुटिल, नीरंस 


जड-अजड पुनर्भवपणेहि कच-साच 
| (आदि० १०.९) 
मेत्र. तत्वाचा, प्रसार एका काळी आपणाकडे 
वोकाळला होता. छत्रपती संभाजीच्या छंदो- 
गामात्यामुळे , शावतपंथीयांमुळे, त्याचा प्रचार 
इकडे ज्ञाळेला दिसतो. पण पेक्षवा्ईत अक्षा मंत्र- 
तंत्रांविर्दध॒ राजमत किती कडक होते, याचा 
उुरावा काशीनिवासी पाटणकर दौक्षितांना नाना- 
साहूव पदव्यांचे पत्र गेळे, त्यात मिळतो - 


णा भत्रज्ञास्त्री भेटतील आणि अनप्ठान क 


म्हणताल तर ते गोण्ट न करण, कोणाचा मंत्र न घण 


रॉ आज्ञप्रमाणेच करीत 
जाऊ. * हाच मंत्र-तंत्राविरुद्ध सर मोरोपंताच्या 
आयत सही सही 


म्ह्ण र्लिटि क 
* म्हणून ।लहि तर 


शाचा सिण उतरला आहे. वनवासात 
कुप्णा भव्ल्या जण वाह गंगायमना 


किवा “ सालाल्ल्ष्मी गौरी. ' तेव्ह 

पज क्ष्मी हरी ” | तेव्हा “ सत्ये 

०्णस विचारले : त्वांर्‍हे पांच पति कसे 

केळे क ०॥णत्या ? तेव्ह वचा 

ह. "" सेत्र : तेव्हा “ कृष्णा हांसोनि 

हण - (वन ६.४ल्ते मी ) 
“ मंत्रायुपाय करणे 


| य़ा श्रवण बहु मदीय मति लाजे। ? 
मत्राद उपायांचा 


उल्लेख देखीळ क्ष गोळा क 
लाजविणारा वाट्तो! या व शा व 
"१ उल्लेखांचे 


मळ व्यासकुत महाभारतात 
परिस्थितीचे त प्रतिविव आद. 
गदा पर्वात 


नसून पंतकालीन 


भाम-दुर्योधन संवाद आ> 


उखाळय न ह. क 
&या पाखाळ्यांची खैरात होते. तेर्‌ 
दुर्योधन म्हणतो - २ गव्हा 
तुज लाविले स्वतेजञे 
म्याच कढीभात वरण घाटाया 
. वाटाया प्राज्य प्रण 
पापड पोळ्या प्रभूत लाटाया 1 
| - (गदा २-१६) 
हट वणन व्यासांचे नसन पे 
े शवाईतर 
योजनेचे कक 


मारापतांचे स्वत:चे आ 
छोट्या मोठ्या उल्लेखांत 
गुणांची ओळख पटते. 


९. अशा अने 
न भारोपंतांच्या का ् 


% ( वेह्रे : पहिले बाजीराव पेशवे : पृ. ७८ ) 


५४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७७४८, 
॥/्स्व्केळ 


"नवभारत 
शच १ ३1 
१ क होत्सवी रः 
*€<४६अमृतमह 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तंक-परामदी 


प्रचंड ग्रंथांचा आटोपशीर संक्षेप करण्याचे 
कौशल्य सामान्यांचे नव्हे. पण त्या कौशल्यावरोवर 
संक्षेपकाची आवडनिवडही व्यक्‍त होते - आणि 
मुख्य म्हणजे संक्षेपक ज्या काळात वावरत होता, 
त्या काळची गरज - (अभावितपणे असेल) 
संक्षेपक भागवितो. मोरोपंतांनी ' यक्ष प्रनां' स 
फाटा दिला आहे. शंभर यक्ष प्रश्‍नांवेकी % एकही 
त्यांनी अनुवादिला नाही. त्याच प्रमाणे श्ांति- 
पर्वातील राजधर्म, आपद्धर्म आणि मोक्षधर्म ही 
तीन मोठी प्रकरणे मोरोपंतांनी केवळ एका 
आर्येत संक्षेपिली असे म्हणता येते. 
. - सांगे भीष्म त्राताखिल धर्म राजधर्माते..!। 
आपद्धर्म सविस्तर कथुनि सकळ मोक्षधर्म 
आयकवी... 
(शांति ७.१२१-२२) 
ह्याच पर्वासाठी भांडारकर आवृत्तीत सर्वात 
अधिक पृष्ठसंभार लागला आहे. (पू. २२४०) 
मोरोपंत ज्या काळात वावरत होते, त्या काळात 


राज, आपत्‌ आणि मोक्ष ह्या तिन्ही धर्माकडे 
लक्ष देण्यास कोणास फुरसत नव्हती. जो तो 


मुलखगिरी करण्यात गुंतला होता, असे समजावे 
कौ काय? कारण द्रोण अणि कर्ण ह्या दोन 
पर्वावर मोरोपंतांचा भर विज्षेष दिसतो. अटक- 
कटक-कर्नाटक असा सर्वत्र मराठी फौजांचा संचार 
चालू असता मोरोपंतांचे हे भारत त्यांच्या मनात 
घोळत होते. अभिमन्यू-वधासारखे प्रसंग त्यांच्या 
प्रत्यक्ष पहाण्यात नसळे तरी नजीकच्या संबंधीयां- 
कडून ऐकण्यात आले होते, जाणत्यांचे मत असे 
को स. १७६४-८४ किवा स. १७४४-८४्या 
काळात मोरोपंती आर्याभारत रचना पार पडली 
असावी. स. १७२९-१७९४ ही पंतांची हयात 
असल्याने त्यांच्या काळची गरज राजधर्माकडे 

आयद्धरमपिक्षा किवा मोक्षधर्मापेक्षाही वीररसाकडे 
वी ररसोत्पादनाकडे -- विशेंष होती. “ पानिपत "ची 
हानि भरून काढण्यासाठी “ लाख बांगडी फटली ” 
होती, तिजमुळे उद्भवलेली वीरांची टंचाई भरून 


काढण्यासाठी समाजाची ( कळत नकळत असेल) 
थडपड चाळू होती- अक्षया वेळचा मोरोपंत ह्या 
गरजेयासून अलिप्त रहाणार नाही असे वाटते. 
म्हणून मोरोपंती लक्ष्य द्रोण-कणे पर्वातील पराक्रमावर 
अधिक केन्द्रित ज्ञाले असावे. 

अक्का प्रचंड काव्येतिहासाचे अनुवादक-संक्षेपक 
आणखीही एक कौशल्य प्रकट करितात. वर्ण्य 
घटना त्या त्या समाजात सहज खपून जातील 
अशा दृष्टीने त्यांची वणंने असतात. लग्नादि 
समारंभाचे तपज्ञीलवार वर्णन, भोजनाचा थाट, 
कपड्यांचे, दागिन्यांचे, रानावनांचे ...ही सारी 
वरणंने मुळावरहूकूम करण्यापेक्षा आपल्या वचाकांना 
-श्रोत्यांना खुलवितील अ्या प्रकारची असतात 
त्यामुळे कथानक मनावर ठसते. कथेतील पात्रां- 
वहल आपुलको वाढते. मोरोपंतांचे समग्र काव्य 
ह्या दृष्टीने तपासण्यास फार व्यापक - भरपूर 
मोठे क्षेत्र आहे. असो. 

न गे 

विश्‍वविद्यालय़ाने असले कार्य आपण 
पत्करळे असते तर त्याचे मोळ अधिक भरते. 
आता मयूरेब्वर साहित्य संशोधनासाठी इतके 
भरपूर साहित्य असता, मूळ काव्यग्रंथ मुद्रणात 
अश्ली दिरंगाई व्हावी हे मुंवईच्या-मुंबई विव्व- 
विद्यालयाच्या कोर्तीस साजेसे नाही. पंत पराड- 
करांनी सन १९१२-१६ या कठिण आणि अप्रगत 
कालात एकट्याने ९ खंड छापविले. आता अर्ध- 


होऊन 


शतकानंतर, मृद्रणसौकर्य साधले असता, अनेक 
जणांचे सहकार्य उपल्ब्ध असूनदेखील विद्व- 


विद्यालयाची स्वतःची खास मुद्रणगाळा असतानाही 
इतका विलंब का लागावा, हे कळत नाही. ह्या 
सहा भागांना - पंत पराडकरांच्या अवघ्या तीन 
खंडांसाठी - विदवविद्याल्याने दोन वर्षे घेतली 
हा “ काळ-काम-वेग “ फारसा स्पहणीय नव्हे 
एव ढेच म्हणावयाचे, दुसरे काय ? 


- श्री. श्री. रा. टिकेकर 


1 


२४ “ प्रश्‍नक्षताचे उत्तम उत्तर ” असा अर्थ टीपेत दिला आहे. वास्तविक शंभर प्रश्‍नांची वेग- 


वेगळी उत्तरे आहेत. (खं. २ पृ. २५२ ). 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


.. 
% ९ र त्र र 
1 यक, र्या 
»'नवभारत च 

॥वच॑ ७५ छि 
«(<< & अमृतमहोत्सवी ।->२७ 


क्€ : र > 
चळ ता) ज़ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


* गोवध ! 
(0७ 581१9 हाः- 
ि०ला5 05. 1)1]10118. 


ग, सि. शहा - संपादित, प्रकादाक : लाल्वाणी 
प्रकादान ग्रह मुंबई १ किं. रु. ८-५० 
गेल्या सावजिक निवडणुकांपूर्वी झाळळेळ * गोहत्या- 


दो? आंदोलन ब त्या निमित्तान दिळा यथे ज्ञाळेळी 
नझ साधूंचा दंगळ व पुरोच्या शकराचायांनी केलेल 
उपोपण व त्या चळवळीचा परिणाम म्हणून जनसंधा- 
सारख्या पुनरुत्थानवादी (1709019115 ) पक्षाळा 
मिळालेला विजय ह्या सव गोष्टी ज्यांना ह्या पुराण- 
मतवादी भारतीच समाजात प्रज्रोवन व्हावे अभे मनो- 
मन वाटते त्यांना एक चिंतेचा विषय वनून राहिला 
आहे आणि चिंतेचे एक द्योतक म्हणून * इण्डियन 
रेनेसस इन्स्टिटयूट देहरादून ? ह्या संस्थेतके प्रसिद्ध 
झालेळे कॉ स्लॉटर - हॉन्त आफ डिलेमा ? योग्य- 
वेळी बाहेर आळे असून मोल्कि असे आहे. पुनरु- 
त्थानवादो पक्षांनी ' गोहत्याव्रेदी ' हा आपल्या आंदो- 
लनाचा मानविंदू मानळा असून भारतीय जनतेच्या 
घार्भिक व कमेठ भावनांना चाळविणार अमोघ असे 
अस्त्र बाहेर काढळे आहे व त्या भावना भडकविण्यात 
सध्यातरी तो पक्ष यदास्वी झाला आहे. अद्या परि- 
स्थितीत प्रवोधनवादी पक्ष * गोहत्याअंदी ' आंदोलनाची 
निरथकता व घातुकपणा जनतेच्या नजरेस जितक्या 
प्रमाणात आणून देईळ तितक्या प्रमाणात ह्या सुस्ता- 
वळलेल्या भारतीय समाजाचे प्रत्रोथन होईल, 

वर उद्लेखिळेळे पुस्तक वेचेवजा असून ' गोहत्या- 
वंदी ? आंदोलनाची निरथकता निरनिराळ्या टेख- 
कांनी मित्ञ भिन्न दृष्टिकोनातून मुद्वेसूदपणे निदशी नास 
आणली आहे. त्यात एकूण पाच लेख असून पहिला 
श्री. अ. भि. शाह यांचा लेख प्रस्तववनावजा आहे व 
त्यात त्यांनी उपोषणादि वेसनद्शीर माग आपली 
उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वापरावी की नाही असा 
मूल्यूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. लोकांचे शिक्षण न 
करता त्यांच्या भावना भडकवून आपली उद्दिषर 
साधून घेणे एकूण लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत 
योग्य आहे हा श्री. शहांचा प्र्न जितका महत्त्वाचा 
आहे. तितकाच बहुसंख्याकतांनी आपल्या संख्या- 
बळाच्या जोरावर आपली मते जत्ररदस्तीने अल्पसंख्या- 


५६ 


अनुक्रमणिका 


कांवर लादणे योग्य आहे का असा दुसरा प्रश्नही 
तितकाच महत्त्वाचा आहे. अर्थात याचे निश्चित 
उत्तर देणे तिंतकेसे सापे नाही. कारण एकदा ही भूमिका 
मानला तर मंग कोणताहा संप, सत्याग्रह, कायदेभंग 
यासारख्या सासुदार्‍यक आंदालनाचा वापर आपणास 
करता वेणार नाही व एका बाजूळा फार मोठा अन्याय 
'चाढू असता दुसर्‍या वाजला संसदीय सभाग्रहात 
काथ्याकूट करण्यापलिडडे आपल्या हातून काही 
होणार नाही, संसदीय राज्यपद्धती कितीही वांगळी 
अललळी तरा समाजपरिवतनाचे साधन म्हणून त्यात 
अपुरपणा असून तो अपुरपणा सविनय कायदेभंगाच्या 
स्वरूपान भरून काढता येईल. तेव्हा ज्यांना प्रश्रोचन 
घडवून आणावयाचे आहे त्यांनी अमकी गोष ससंदीय 
पद्धतीत बसते किंवा नाही याचा काथ्याकूट करीत 
न वसंता आपल्या समोर पुनरुत्थानवाद्यांनी जो प्रश्न 
[नमाण कला आहे त्यासे3धी विचार करून आपले 
कचारक आदोळन चालू ठेवावे. त्यात कोणाही मानवाला 
इजा हाणार नाही याची खतरदारी घ्यावी म्हणज झारे 

ह्या पुस्तकातील दुसरा लेख मुकंदोलाल 
आहे. श्री. सुकंदीलाल हे अकक्‍्स्फोडचे पदवीधर 
असून सयुक्तप्रातात १९२७-३० च्या द्रम्यान 
छाजस्टटोव कांसिटचे डेप्युटी स्पीकर होते. १९५६ 
साली त्यांनी बुद्धधर्माचा स्वोकार केला. 


याचा 


त्यांनी आपल्या ळेव्वात भारतातील गोलंप्रदायाचा 
ए[तहासक आढावा घेऊन गोहव्याभंदी'वाल्याच्या 
श्ामकवर मूळे कुठार स्वरूपाचा हला केला आहे 
गोहत्या ही मारताला काही नवी नाही. ती पुरातन 
कालापासून चाळू आहे, हे निरनिराळ्या प्राचीन संस्कुत 
व याकूत प्रेथांतून पुरव देऊन त्यांनी दाखवून द्लि 
आहे. सनातन्यांचा आपल्या गोहत्यात्रंदीच्या समथ- 
नाथ स्वात मोठा आधार म्हणजे जुने तअब्खेदादी 
चामक ग्रथ ब त्यातून व्यक्त होणारो परंपरा. पण हा 
यांचा दावा किती निराधार व पोकळ आहे ह्याची द्या 
प्रथाच बाराइने परिशीलन करणाऱ्यांच्या कल्पना 
आल्यादावाव रहात नाही. प्राचीन आयोंचा गाड 
संभंधीचा दृष्टिकोन पूर्णतया उपयुक्ततावादी होता. व 
| गोष्ट उपयुक्त ती आ. रणीय ह्या सववसामान्य मानस- 


शास्रीय न्यायाने गाय ही आदराची बाव बनली, आणि, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ 


किल्यात, 
) नवभारत हे 
क्रो ७५ न >) 


न्ट< टि अमृतमहोत्सवी > 


वषे व व 
भरी , वकत. 


“वु 


हारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


पुस्तक-परामश 


ज उपयुक्त त्याचा नाश करू नये ह्या जाणीवेतूनच 
गाईंची हत्या आयांना मान्य़ नव्हती. गाईला वेदांत 
* अन्न्या ) ( जी मारण्यास योग्य नाही ) म्हणतात 
एकतर हा शब्द फक्त गाईंबाबतच वापरला नसून बैल 
(क्रॅश न. १-३०-१९, १-२७-५) नद्या (क. सं. 
३-३३-१३; ४-१-६ ) पर्जन्य ( त्र. सं. ५-८३-८) 
याबाबतही वापरलेला आहे. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी 
गाईला उद्देशून वापरला आहे त्या त्या ठिकाणी गाच्या 
दूधदुभतेपणाचा उछेव केळेला आढळतो हे खालील 
क्रचांवरून स्पष्ट होते. 
हिड्क़ृण्वती बसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती 
मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहामश्रिभ्यां पयो अन्नये सा वर्धतां महते 
सोमगाय | क्र. सं. १-१६४-२७ 
( वासरांच्या प्रेमाने हंवरणारी, आरोग्य संरक्षण 
करणारी, मनान सदोदित मुलाची इच्छा करणारी अशी 
ही संरक्षणीय गाय अश्विनांच्या कृपेने आम्हास दूध 
देते व ती आमच्या ऐश्वयव्रद्धीस उत्कष पावो. ) 
सूयवसादू भगवती हि भूया अथो वयं 
भगवन्तः स्याम । 
अद्भधि तृणम्‌ अध्न्ये विश्वदानीं पित्र युद्ध- 
मुदकम्‌ आचरन्ती ॥ १.१६४.४० 
_ ( तूं चांगले गवत खाऊन सुखी हो म्हणजे मग 
आम्ही सुखी होऊ. हे गाई तूं नेहमी गवत खा आणि 
निर्मळ पाणी पी ). 
( वरीळ क़्चा यज्ञासाठी दूध देणाऱ्या गाईला 
उद्देशून म्हटली आहे. ) 
यो अध्न्याम्‌ अपिन्वताम्‌ अपो न ... (७.६८.८) 
इघा तं वर्धंद अघ्न्या पयोमिः ... ( ७.६८.९ ) 
सहाव्या मण्डलातीळ अक्कात्रिसावे सूक्त गाईला 
उद्देदान म्हटले असून तिच्या उपयुक्ततेचा त्यात 
महिमा गाइलेला आहे. ब्राह्मणग्नंथात सुद्धा गाईला 
मारू नये असेज्या ज्या ठिकाणी म्हटले आहेत्यात्या 
ठिकाणी तिच्या उपयुक्ततेवरच भर दिला आहे 1 
गाईंचा महिमा नेमका कशात आहे ह्याच वर्णन 
करताना शतपथ ब्राह्मणात (३-२.२३. ९0२ ) म्हटले 
आहे की, ' महास्त्वेव गोमहिमा इत्यध्ववुः | गाव 
प्रतिधुक्‌| तस्ये श्रते तस्ये शारस्तस्थ दघि तस्ये मस्तु तस्या 


आतत्ञनं तस्ये नवनीत तस्ये घृतं तस्या आपिक्षा तस्ये 
वाजिनम्‌ । ? तसेच तिला का मारू नये याचे विवरण 
करताना त्राह्मणकार म्हणतात, “स घेन्वे चानड्हश्च 
नाश्षीयाट्‌ धेन्वनडुहो वा इदं सवे विभृतः । ( ज्ञ. ब्रा, 
२-१.२.२१). 

आता प्रत्यक्ष गोमांस भक्षणासंतरंधी जे संदभ आहेत 


ते पहाता असे आढळून येते की ज्या गाईंचा दूधदुभ- 


त्यासाठी उपयोग नाही अत्ना भाकड गाईंना मारण्या- 
पंत्रंधी वैदिक ग्रन्थांची काही आडकाठी असावी असे 
वाटत नाही. वैदिक क्रप्री व ब्राह्मण हे मांसाहारी होते 
व यज्ञात मारलेल्या पत्चूचे कोणते भाग कोणत्या 
पुरोहिताला द्यावे यासंत्रंधी ऐतरेय त्राह्मणात ( ८.१) 
सविस्तर वर्णन आले आहे. क्र्ग्वेदातील विवाहसूक्तातं 
( १०-८५-१३ ) भोजनाप्रीत्यथ॑ गाई मारल्याचा 
ठळ्छेव निःसंदिग्धपणे केलेला आढळतो ( अद्यासु 
हन्यन्ते गावो&जुन्योः पयुद्यत ) तसेच अश्नीला बेल व 
भाकडगाय अर्पण केल्याचा उल्लेव क्रचा ८-४३-१९ 
मध्ये सापडतो ( उक्षान्नाय वश्याक्ञाय सोमप्रष्ठाय वेधसे 
सोमैविंधेमाझये ॥ ) 


त्याचप्रमाणे मृताचा अन्त्यविधी करताना गाईला 


मारून तिच्या मांसाने मृतशरीर लेपून काढण्याची 
पद्धत प्रचलित होती हे कचा १०-१६-७ वरून 
लक्षात येते ( अग्नेवम परि गोमिर्व्ययस्व सं प्रोणुष्व 
पीवसा मेदसा च | ) ते. ब्राह्मणात (२-७-११-.१) 
अगत्स्याने १०० बेल मारल्याचा उले सापडतो 
तसच प्रतिष्ठित पाहुण आले असता त्यांचे आदरातिथ्य 
ब्रेलाचे अगर भाकड गाईंचे मांस देऊन करण्याची 
पद्धत प्रचलित असावी असे ऐतरेय त्राह्मणातील व 
शतपथ ब्राह्मणातील उल्लेखावरून दिसून येते. सोम- 
यागात सोमराजाचे आगमन झाले असता अभि 
निर्माण केळा जातो त्याचे वर्णन करताना ब्राह्मणकार 
म्हणतो की ज्याप्रमाणे मानवी राजा आला असता 
आपण त्यास एकाद्या पुष्ट ब्रेळाचे किंवा भाकड गाईचे 
मांस देतो त्याप्रमाणे सोमाच्या आदराथ अय्रि निर्माण 
करतो. ( अय्निं मन्थन्ति सोमे राजन्यागते | तद्‌ यथे- 
बादो मनुष्यराज आगते5न्यस्मिन्‌ वाहेत्युक्षाणे बा 
वेहतं वा क्षदन्त एवमेवास्या एतत्‌ क्षदन्ते बदश्निं 
मन्थन्ति । अभिवें देवानां प्चुः । ऐतरेय ब्रा, ११५ ) 
त्याचप्रमाणे देवाला हवि जो देतात त्याचे स्पष्टीकरण 


५७ 


न, भा, ८ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


' नवभारत 


करताना शतपथ ब्राह्मणात अशीच कल्पना मांडली 
आहे. (अथ यस्मादातित्थ्ये नाम । अतिथिर्वा एष 
एतस्या55गच्छति यत्सोमः क्रीतस्तस्मा एतद्यथा राज्ञे 
वा त्राह्मणाय वा महोक्षं वा महाजं वा पचेत्तदह 
मानुष हविदेवानामेव ...... 1 शा, त्रा. 

शतपथ ब्राह्मणाच्या चवथ्या काण्डात अगदी 
स्वच्छ शब्दात म्हटले आहे की भाकड म्हणजे 
गर्भ नसलेली गाय मारण्यास हरकत नाही ( वश्शाम्‌ 
आलभन्दे ४.५.२.१) गर्भवती गाय मारण्यास मात्र प्रति- 
बंध केला आहे. तेव्हा आपण मारलेली गाय गाभण आहे 
को नाही हे निश्चित करण्यासाठी. मारलेल्या गाईचा 
गर्भाशय काढून पहावा व जर ती गाभण आहे असे 
आढळल्यास प्रायश्चित ध्यावे. नाहीतर कोणतीही चिंता 
करू नये ( गरभमेष्टवे व्रूयात्‌ स यदि न विन्दन्ति किम्‌ 
आद्रिवेरन्‌ यदु विन्दन्ति तत्र प्रायश्रित्तिः क्रियते । 
( ४-५-२-१] ). 

गाय ही उपयुक्त जनावर आहे तेव्हा तिचे मांस 
खावे किंवा नाही ह्यावर मत देताना याजवल्क्याने ज़ 
विचार प्रकट केळे आहेत ते आपल्या भूमिकेच्या 
समर्थनासाठी वेदांचा आधार घेणाऱ्या * गोहऱ्याबंदी * 
वाल्यांना फारच अडचणीच टाकणारे आहेत. त्याने 
स्वच्छ सांगून टाकळे आहे की गाय उपयुक्त असो 
अगर नसो तिचे मांस खाण्यास कोणतीच हरकत नाहं 
फक्त ते लुसलुशीत व कोबळे असले म्हणजे झाले, 
( तहु होवाच वाजञवल्क्यो5श्वाग्येवा5ह मंसलं चेद्‌ 
भवतीति । श. त्रा. ३-१-२-२१ | ). 

पुढे स्मृतिकाळात सुद्धा की ज्यावेळेम गोपूजेचे 
महात्म्य वाढळे असा दावा केला जातो- त्या काळी 
सुद्धा गोहत्या हे महापाप समजले जात नव्हते. मनु- 
स्मृतीत जी महापातकांची यादी दिळी आहे त्यात 
ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मणसुवणहरण, गुर्वक्ञनागम 
यांचा समावेश केलेला आढळतो (मनु. ११-५४ 3 
पण गोहत्येचा नाही. उलट गोहत्येचा समावेश इतर 
प्राण्यांच्या हत्येप्रमाणे उपपातकात केळेळा आढळतो (मनु. 
११-१०९.) तसेच गाईचे पावित्र्य अब्राधित नाही. 
गाईंनी, गणिकांनी चोरांनी स्पडिलेळे अन्न दीक्षिताळा 
निषिद्ध मानळे आहे ( मनु. ४-२०९) 

श्री, सुकुन्दीलालांनी बोद्धग्रन्थांतून पुरावे देऊन 
वरील विवेचनात, आणखी भर टाकली आहे. व परं- 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


परेचा आधार घेऊन * गोहत्याबंदी “चा दावा संपूर्ण- 
पणे फेटाळून ढावळा आहे. 

राहिलेले तीन लेख हे परंपरा निरपेक्ष सद्य;स्थितीला 
धरून गोहत्या बंदीची मागणी किती गेर आहे हे 
सांगण्यासाठी लिहिळेळे आहेत. 

त्यात पुण्याच्या गोखळे इंस्टिटयट ऑफ पॉलिटिकस्‌ 
व इकॉर्नॉमिक्सचे डायरेक्टर श्री. गोखले यांचा लेख 
हा थोडासा वकिली थाटाचा असून विरोधी पक्षाला 
निरूत्तर करणारा असा आहे. तसेच गाई संबंधीच्या 
आपल्या वागणुकोळ ढोंगीपणा उघडकीस आणणारा 
आहे. त्यांनी * गोहत्याबेदी*ची मागणी करणाऱ्यांना 
ज़ प्रश्न विचारे आहेत ते अत्यंत परखड असे 
अ।हत- 

(१) आज देक्यात लोकसंख्या व पद्युसंख्या वाढत 
आहे त्यातही गाईपेक्षा वेळांची संख्या अधिक आहे 
ही परिस्थिती अत्नीच चालू ठेवायची का, की मनुष्याची 
कमी करून फक्त जनावराची वाढू द्यावयाची ? 

मानव आणि इतर पद्यु ह्यांच्यात आपण फरक 
करणार आहोत का ? 

(३) गाय आपली माता आहे तर आपल्या प्रत्यक्ष 
आई प्रमाणेच तिळा वागवायाची का? व ते कोणी १ 
जेथे म्हाताऱ्या माणसांना सांभाळण्यासाठी योग्य 
*ववस्था नाही तिथे निरुपयोगी भाकड व वृद्ध गाईची 
व्यवस्था करणे शकक्‍या आहे का १ 

आपला प्रत्यक्ष अनुभव असा 


. आहे की गाईची 
क २0 शु र 
सा करणारे सुद्धा गाय दूध देईनाशी झाली की तिला 
वाऱ्यावर सोडतात. 


हा प्रकार मुंबईसारख्या शहरात 
तर सरसकट आढळून येतो. तसेच गाईची वासरे मारून 
त्याचा तांड नाममात्र आचळांना डावून आपण त्यांचे 
दूध घेतो पण गोमातांची अक्रा प्रकारची फसवणक 
करतो त्याबद्दल आपण काहीच बोलत नाही, शेवटी 
आक दृष्ट्या गाईंची उपासमार करण्यापेक्षा त्याची 
हत्या करणे आर्थिक दृष्ट्या किती फायदेशीर उरेल 
याचे त्यांनी तीन मुद्दे मांडून विवरण केळे आहे. 
(१) जर आपण गोहत्या केली तर कोणती गुरे 
वाचबावी व कोणती न वाचवावी ह्या बाबत आपल्याला 
निवड करता येईल पण त्यांना तसेच उपासमारीने 
सरू दिळे तर आपल्याला निरुपयोगी अश्नीच जनावरे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामरा 


मरतीळ ह्याची हमी नाही व कदाचेत्‌ चांगली गुरेही 
मरण्याची दक्यता आहे. 

(२ ) चांगळे पोसलेळे जनावर मारळे असता 
आथिक दृष्टया किकायतद्ीर पडेल, भुकेलेले व खंगळेळे 
मेल्यानंतर त्याची हाडे मिळण्यापलिकडे काहीर्ह 
उपयोग होणार नाही. । 

गुजरातेतील सरदार पटेळ  विश्वविद्यालयातील 
वाणिज्य विभागाचे प्रमुव श्री. मनुभाई शाह यांनी 
आथिक दृष्टीने ह्या प्रश्षाचा विचार केळा असून सद्यः 
परिस्थितीत गाईंची जोपासना करणे क्रिती अवघड 
होऊन बसले आहे ह्याचे त्यांनी सविस्तर विवरण केले 
आहे. एकतर आज उपळ्थ असलेल्या शेत जमिनीवर 
माणतांचाच भार अधिक झाला आहे त्यात तंत्राख्र, 
कापूस यासारख्या पिकांची वाढ झाल्यासुळे मानवी 
अन्न महाग झाळे आहे. त्यात गाईंसाठी खास कुरणे 
राखून ठेवणे दिवसेंदिवस कठीण होऊन ब्रसळे आहे. 
त्यात भर म्हणून निहपयोगी जनावरांना पोसणाऱ्या 
धर्मदाय गोशाळा व पांजरपोळ व मोकाट सुटलेली गुरे 
ह्यामुळे आधीच कमी असलेल्या गुरांच्या चाऱ्यात तोटा 
येत आहे त्याचा सम्यक्‌ परिणाम म्हणून एकूण पद्यु- 
संपत्ती खालावण्याकडे झाला आहे ह्याची आकडेवारी- 
निशी शहानित्या लेखकाने केळी आहे आणि शेवटी 
(१) निरुपयोगी जनावरांची हत्या व ( २ ) चांगल्या 
जनावरांची शाक्लीय पद्धतीने देखभाल अश्या उपाय- 
योजना सुचविल्या आहेत. 

ह्या लेखाचे दुसरे महत्त्व म्हणजे शहरातील दूध- 
पुरवठ्याचा केळेला विचार, शहरात लोकवस्ती दाट 
असन फार मोठ्या प्रमाणात दूधपुरवठा करावा लागतो. 
बाहेरून चारा मागवून शहरात कृत्रिम परिस्थितीत गुरांची 
जोपासना करणे अत्यंत महाग पडल्या कारणास्तव 
एकूण आर्थिक परिस्थितीवर अनिष्ट परिणाम होतो. 
त्याच बरोबर चांगल्या दृधडुभत्या गुरांचा नादा होत 
असतो. दाहरात ह्या अडचणी असल्यामुळे ग्रामीण 
भागात जनावरे ठेवून शाहरात दूध आणण्याचा 
प्रयोगही स्वतात पडत नाही अप्ते मुंबईतील आरे 
गोळीवाड्याच्या अनुभवावरून सिद्ध झाळे आहे. 
तेव्हा ह्या सवे प्रश्नांना उत्तर म्हणून “ गोहत्या बंदी ' 


अनुक्रमणिका 


राहणार नसून उलट त्यायोगे आधीच कठीण होऊन 
बसलेला प्रश्न अधिक कूट होण्याची साधार भीति आहे. 
“ गोहत्या बंदी ? ही कायद्याने कितपत दक्य आहे 
ह्याचा विचार अखेरच्या लेखात मुंबई विद्यापीठाच्या 
कायदेविभागातील रीडर. श्री. एस्‌ , पी. साठे यांनी 
केला असून काही केस लॉज तपासून असा निष्क 
काढला आहे की घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वात जो गोहुत्या- 
बंदीचा उलछ्छेंब आहे तो दूधदुभत्या व शेतकीच्या 
दृष्टीने उपयुक्त असलेल्या जनावरांपुरता मर्यादित आहे. 
कोणत्याही सरकारला धर्माच्या नावाखाली अशी बंदी 
घालता येणार नाही असे. श्री, साठे यांचे मत आहे ब 
ते योग्यच आहे. 
गोहत्याबेदीची चळवळ ही जरी वखर पहाता एका 
जनावरापुरती मर्यादित वाटळी तरी पूवेकाळापासून ह्या 
देशात चाळत आलिल्या पुराणमतवाद विरुद्ध नवमतवाद, 
पुनरुत्थान विरुद्ध सामाजिक प्रज्रोधन ह्या संघर्षाचा 
एक भाग आहे. गेल्या शतकाच्या सुरवार्तास भारतीय 
समाजाचा पाश्चिमात्य संस्कृतीशी संत्रेय आल्यावर 
नवमतवादी चळवळीला जोर आला. त्यात रशियन 
राज्यक्रांतीनंतर साम्यवादी मार्क्सवादी विचार ह्या 
भूमीत पसरू लागल्यावर ही चळवळ आणखी तौत्र 
झाली. पण भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रामिमान जागृत 
ठेवण्याच्या निमित्ताने भारतीय संस्क्ांते भारतीय 
इतिहास ह्यांचा आसरा घेवून पुनश्च पुन्त्थानवादी 
प्रश्रत्तींनी उचळ खात्री आहे. आर्धानक महाराष्ट्राचे- 
आर्घुनिकभारताचे निर्माते दादाभाई नोरोजी, रानडे; 
गोखले, आगरकर, कर्वे, बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहित- 
वादी यांची स्मृति आजच्या तरूण पिढीला स्फूर्तिस्थाने 
वाटत नाही त्यामुळे आधुनिक महाराष्ट्राशी काहीही 
संत्रेध नसलेल्या शिवाजी महाराजांच्या रापथा घातल्या 
जातात. सामाजिक प्रत्नरोधनाला आवरयक असलेल्या 
विवेकाची व चिकित्सक वृत्तीची जागा पुन विकारांनी 
ब्रेतलेळी आहे. ह्याची दखळ सर्व विचाखवन्तांनी घेण्याची 
वेळ आलेली आहे आणि अद्या ऐन वेळी हे पुस्तक 
प्रसिद्ध करून रेनेसॉस्‌ इन्स्टिटयूनने फार मोठे कार्य 
केळे आहे त्याबद्दल ती अभिनंदास पात्र आहे. 
- डो. गो. रा. राणे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


सार-संकळन 


युरोपचे संरक्षण करणे पण जरूरीचे आहे 

सर जॉन हॅकेट हे उत्तर जर्मानीत असलेल्या 
नाटोच्या लष्कराचे सेनापती आहेत. त्यांच्या मते 
ब्रिटन व इतर युरोपिअन राष्ट्रे नाटोच्या लष्कराची 
संख्या इतको कमी करीत आहेत को, लष्करात 
समतोल राखून शांतता प्रस्थापिण्याची या लष्कराची 
दकती अति क्षीण होत चालली आहे. एकदा हे 
लष्कर कमजोर झाले म्हणजे रशिया लष्करी 
धाडस करण्यास धजावेल, व त्या विरुद्ध पाठिचमात्य 
राष्ट्रांचे राजकीय वळ पण अपुरे पडेल. 

या स्पष्टवक्‍तेपणाची आज फारच गरज होती. 
१९६२ पेक्षा १९६८ साली युरोपची राजकीय 
परिस्थिती वरीचश्ी सुधारळेळी असली तरी 
सैनिकाचे काम संकटास तोंड देण्याची तयारी 
करण्याचेच असते. त्यामुळे वलिनवरील लष्करी 
दवाव वाढण्याची शक्‍यता बाजूला टाकता येत 
नाही, किवा दोन जर्मनीमधील कलह वाढण्याची 
शक्यता पण ध्यानात ठेवल्याखेरीज चालणार 
नाही. जनरल हॅकेट हे एक मुरव्बी लष्करी तज्ञ 
असून नाटो करारातील राष्ट्रे व वॉर्सा करारातील 
राष्ट्रे यांच्या लष्कराचा त्यांनी तौलनिक अभ्यास 
केलेला आहे. या दोन्ही वाजूंची राष्ट्रे अण्वस्त्रा- 
वाबतीत फारशी हालचार करू शकणार नाहीत, 
हे सर्वाना मान्य आहे. रशियाने चांगल्या वाईट 
दोन्ही परिस्थितींचा विचार करून . लष्करी 
बाबतीतील आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. 
पण नाटो गटातील राष्ट्रांनी मात्र आधिक प्रश्‍नांचा 
वाऊ करून आपले लष्करी सामर्थ्यं बरेच कमी केले 
आहे. या राष्ट्रांनी आपले आघाडीचे लष्कर पुष्कळसे 
परत बोळावळे असले तरी रशियाने मात्र आपल्या 
लष्करी सामर्थ्यात कमतरता पडू दिलेली नाही. 
त्यांनाही आथिक प्रश्‍न असले तरी जोपर्यंत 
व्हिएटनामी लढाई सुरू आहे तोपर्थंत रशिया आपले 
लष्कर युरोपातून काढून घेईल किवा ते कमी 
कराल हो इक्यता नाही. 


६० 


अनुक्रमणिका 


[स्तन ] 


सेन्यांचे बलाबल 

ध्य युरोपमध्ये कम्युनिस्ट राष्ट्राचे लष्करी- 
सामर्थ्ये किती आहे हे सांगणे कठीण आहे. 
१६६० च्या बळिन आणीवाणीचे वेळी त्यावद्दल 
अतिशयोकक्‍्तीची विधाने करण्यात आली होती. रण्ि- 
याच्या लष्कराबददलचे तकं चुकीचे ठरळे असले तरी 
एक गोष्ट स्पष्ट आहे व ती म्हणजे रशिया आज 
अनेक वावतीत मोक्याच्या ठिकाणी वसलेला आहे. 
दोन्ही वाजू आपले लष्कर बळकट करू शकतात 
यावददळ वाद नाही. पण आज मध्य युरोपमध्ये 
रश्नियाच्या २६ डिव्हिजन्स आहेत (२० पुर्व 
जमंनीत, ४ हंगेरीत व २ पोलंडमध्ये) व त्या 
एक महिन्याचे. आत ७० पर्यंत वाढवता येतील. 
यवढ्याच' काळात नाटो राष्ट्रांना येवढे प्रचंड 
लष्कर गोळा करणे अशक्य आहे. ब्रिटनला एक 
डिव्हिजन पुन्हा जमंनीत नेण्यास १० दिवस 
लागतील. तर अमेरिकेला आपल्या दोन फिरत्या 
ब्रिगेडस्‌ जर्मनीत आणायला ३० दिवस लागतील. 
गग दोन डिव्हिजन्स जर्मनीत आणायला त्यांना 
किती दिवस लागतील याचा विचारच करावा. 
राजकोय ताकोद देण्यास लागणार्‍या वेळाचा विचार 
केला तरी सुद्धा रशियाला मिळणारा अंतराचा 
फायदा विसरता येत नाही 


आता मध्य युरोपमध्ये असलेल्या २६ डिव्हि- 
जन्स पैकी १४ डिव्हिजन्स आरमर्ड आहेत. 
त्यातील ६ आज विन मध्ये ठेवलेल्या आहेत, 
पाह्चिमात्यांची एकच डिव्हिजन वलिन मध्ये 
आहे. दोन्ही बाजूच्या डिव्हिजन्समधीळ सैनि- 
काच्या संख्येत फरक असला तरी त्यांना मिळणारी 
कुमक लक्षात घेता त्यांची लढण्याची दाक्‍ती 
सारखीच आहे असे धरून चालण्यास हरकत 
नाही. रशियन सैन्यावरोवर सवे वॉर्सा गटातील 
राष्ट्रांचे लष्कर हल्ला करू लागले तर पहिल्या 
हल्ल्याचे वेळी रशिया ४० डिव्हिजन्सचा मारा 
केरू शकेल. याविरुद्ध निदान कागदोपत्री तरी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


* सार-संकलन 


नाटो राष्ट्रे २२ डिव्हिजन्स उभ्या करु शकतील. 
त्यांची संख्या २४ पर्यंत थोडे दिवसात वाढू 
शकेळ. परंतु त्यांची सज्जता आज रकियन 
डिव्हिजन्सशी तुलना करता फारच कमी पडेल. 
या २४ डिव्हिजन्सची खरी शक्‍ती २० डिव्हिजन्स 
इतकी आहे असे समजणे वरोवर होईल. त्यातच 
फ्रान्सवर अवलंवून रहाणे धोक्याचे ठरेल व 
त्यामुळे आजचे बलाबल दोहोस एक असे आहे 

लष्करी तज्ञांचे मते पहिला हल्ला करण्यास 
वलावल तीनास एक असावे लागते. व त्यामुळे 
रशियाची भोती वाळगण्याचे कारण नाही. पण 
नाटोच्या अनेक अधिकार्‍यांना, वॉर्सा राष्ट्रे एखाद्या 
ठिकाणी सर्व वल एकत्रित करून मर्यादित 
प्रदेशात वर्चस्व मिळवू शकतील असे वाटते. नाटो 
राष्ट्रात आरपार भोक पाडून रशियन ऱहाईनच्या 
तीरावर आज इझराईल सुवेझ कालव्यावर वसले 
आहेत तसे ठाण मांडून सहज वसू शकतील. 

ज्या ठिकाणी हल्ला होण्याची शक्‍यता आहे 
त्या ठिकाणाहून जोरदार प्रतिहल्ला करता यावा 
असे धोरण गेल्या वर्षी नाटो राष्ट्रांनी अंमलात 
आणण्याचे ठरविले. पण याच सुमारास या 
राष्ट्रांनी फौजा एकदम कमी करून टाकल्या. 
नव्या धोरणानुसार राजकीय नेत्यांना बोलणी 
करण्यास जरूर तो वेळ मिळवून देणे हा मुख्य 
उद्देश ठरविण्यात आला. हल्ला झाल्यास तो 
थोपवून धरण्याकरता नाटोच्या लष्करास हवाई 
संरक्षण मिळणे जरूर आहे. हे संरक्षण देण्यास 
हवाई दलास दात्रुपक्षाशी सामना द्यावा लागणार 
व॒ त्यानंतर आपले वर्चेस्व प्रस्थापित करावे 
लागणार. नाटोचे हवाई दल प्रबळ असले तरी 
ते वर्चस्व प्रस्थापित करू शकेळच असे खात्रीपूर्वक 
सांगता येत नाही. 
अणुयुद्धाची शक्‍यता 

नाटोचे सैन्य किती दिवसाचा विलंब करू शकेल ? 
हल्ला झालाच तर तो उत्तर जमंनीच्या मेदाना- 
तन होईल. तेथे शत्रुसेन्य जास्तीत जास्त सहा 
दिवस रोखता थे ईल. त्यानंतर अण्वस्त्रे वापरण्याची 
गरज कदाचित्‌ भासू लागेल. ही हत्यारे निव्वळ 
दहशत वसवण्याकरता वापरण्याची पाळी येईल. 


कारण मध्य यरोप मध्ये अणुयुद्ध होईल अशी 
शक्यता नाही. रशियाच्या हल्ल्याला फक्त ही 
अणुदास्त्रेचे रोखून धरू शकतील. ही डस्त्रे 
वापरण्याचा निर्णय फक्‍त अमेरिकन अध्यक्षच' 
घऊ शकतो. आणि एकदा लढाईला तोंड पडले 
तर या निर्णयावद्दळ विचार करण्यास अवधी 
मिळणे कठीण होईल. कारण नेहमीच्या फौजा 
जितक्या लवकर हृतवल होतील तितक्‍या लवकर 
अणुशस्त्रे वापरण्याची पाळी नाटो राष्ट्रावर 
येईल. व दोन्ही बाजूच्या मनातही नसता 
यरोपमध्ये अणुयुद्धास प्रारंभ होईल. या करताच' 
नाटो राष्ट्रांनी आपले सेन्य सुसज्ज व भरपूर 
ठेवले पाहिजे. 

याची जवाबदारी एकाच राष्ट्रावर नाही हे 
निविवाद आहे. पण वेलजियमचे अनुकरण करून 
डचही आपल्या ब्रिगेडस्‌ काढून घेतात की काय 
अशी भीती वाटते. तर प. जर्मनी आपल्या 
शिकावू सैनिकांच्या भरतीत ढिलेपणा येऊ देते 
की काय अशी शंका येते. व्हिएटनाममध्ये जास्त 
जास्त गुरफटणारी अमेरिका व तुटीच्या बॅलन्स 
ऑफ पेमंटमुळे आथिक विवंचनेत असलेली 
अमेरिका जर्मनीतील आपले सैन्य परत बोलावते 
की काय असे वाटते. संरक्षणावर होणार्‍या खर्चात 
कपात करण्याकरता ब्रिटन पण एखादी ब्रिगेड 
परत वोलवण्याची दक्‍्यता निर्माण झालेली दिसत 
आहे. नाटो फौजांची होत असलेली खच्ची कोठे 
थांबेल ते सांगता येत नाही. आथिक व राजकोय 
मृत्सहेगिरीची ती परीक्षा आहे. नेहमीच्या सैन्याचा 
समतोल पुर्वेकडे झुकू देऊ नये असे लष्करी तज्ञांना 
वाटत आहे. ब्रिटन व दुसरी काही युरोपियन 
राष्ट्रे आथिक मंदीच्या कचाट्यातून सुटल्यानंतर 
हा समतोल पुन्हा पश्चिमेकडे झुकेल असे वाटते. 
मध्यंतरी कदाचित सध्याचा आंतरराष्ट्रीय राज- 
कारणातील राजकीय समतोल साधण्यासाठी रशिया 
आपल्या काही डिव्हिजन्स काढून घेण्याची पण 
शक्यता आहे. पण तक्षा ते काढणारही नाहीत. 
म्हणूनच जनरल हॅकेट सारख्यांनी दिलेली ताकीद 
लक्षात ठेवून वागण्याची गरज आहे 

-दि इकॉनॉमिस्ट, लंडन, १०-२-६८, 


६९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत र 


'जरूरीच्या गोष्टीकडे चीनी जनतेची धाव 


विचारा माओ ! भांडवलशाही समाजात 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व गोष्टींचा नाश करण्याकरता 
त्यांने सांस्कृतिक क्रांती उभारली ! आणि त्या सर्व 
गोष्टी चिनी जीवनात पुन्हा जोरात येऊ लागल्या 
आहेत असे स्पष्ट दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात 
त्या गोष्टींचा स्वार्थ असा होत होता 
आता हाव असा होत आहे. वर्तमानपत्रे त्याला 
* प्रतिक्रान्तीकारी अर्थशास्त्रवाद ' म्हणत आहेत. 
पगारवाढीच्या मागण्या जोरात होत असून काळा 
वाजारं व सट्टेबाजीस ऊत आला आहे! 

गेल्या महिन्यात हा अर्थश्ास्त्रवाद वराच 
बोकाळला असून स्थानिक अधिकारी पगारवाढीच्या 
मागण्या मान्य करीत आहेत. चिनी नूतनवर्षं 
दिवस जवळ आलेला असल्यामुळे लोकांना खर्च 
करण्यास जास्त पेसे पाहिजे आहेत. काही ठिकाणी 
कामगारांनी, पगारवाढ केली तरच माओच्या 
चळवळीत सामील होण्याचे धोरण स्वीकारले 
आहे. त्यातच राजकीय मारामार्‍यांना ऊत आल्या- 
मुळे. कामगारांचे फावळे आहे 


>. 


उल्लख 


कामगारांनी घेतलेळे जादा पगार, जास्त 
काम करावे म्हणून देण्यात आलेळे जास्तीचे पेसे, 
जास्त कामाचे मिळालेले पेसे व कल्याणकारी 
फंडातून मिळालेले पैसे परत करावे अशा विन- 
वण्या काही कामगार समित्या करीत आहेत 
कारण हे सर्व पैसे बेकायदा मिळालेले आहेत. 
सध्याचे कायदे चुकीचे असले तरी पेकिगखेरीज 
कोणीही ते वदलू दकत नाही. कामगारांनी 
सध्या मिळणार्‍या पगारातच कामे करावी असेही 
त्यांना सांगण्यात येत आहे. या विनंत्या विशेषतः 
सांस्कृतिक क्रांतिकारकांना करण्यात येत आहेत 
कारण त्यांचेपेको अनेक जण अजूनही मोठमोठ्या 
शहरातून भटकत असून आपल्या कामावर जाण्याची 
टाळाटाळ करीत आहेत. 

या अर्थशास्त्रवादाचे जास्तीत जास्त दुष्परिणाम 
इद्चर मंगोलियात दिसून येत आहेत. (तेथे 
फार मोठा प्रतिक्रान्तिवादी कट उघडकीस आला. 
शस्त्रास्त्रांचा साठा व दारूगोळा पण सापडला) 


जरूरीच्या वस्तूचे भाव भरमसाट वाढले असून 
काही मूढभर माणसे नफा उठवीत आहेत. त्याच 
भ्रमाणे सरकारी परवानगीखेरीज कारखाने काढ- 
ण्याचा पण त्यांनी सपाटा चालवला आहेः जगारी 
अट्टे भर दिवसा चालवण्यात येत असन अनेक 
लोकांना त्याचे आकर्षण वाटत आहे. याला 
माओ काय करणार ? - 
-दि इकॉनॉमिस्ट लंडन, २७- १-६८ 

तरुणांनो आगे बढो 

कोठल्याही कम्युनिस्ट राज्यात बेकारी आहे 
हे कवूल करणे वंडखोरीचे लक्षण समजले जात 


होते. पण अलिकडे काही कम्युनिस्ट राष्टे 
आपल्या देशात कमी उत्पादनाचे कप्पे उत्पन्न 


झाल्याची कबुली देऊ लागली आहेत. युगोस्लाव्हिया 
हे त्याताळ एक महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. ३८०००० 
ते ४००००० यृगोस्लाव्ह कामगार पाहचिमात्य 
राष्ट्रात काम करीत असले तरी ३००००० 
युगास्लाव्ह आज वेकार आहेत. याशिवाय अनेक 
कामगार चुषनीध दक्षिण हंगेरीचा रस्ता धरीत 
आहेत. पण पूव युरोपमधील फारच थोड्या 
राष्ट्रात युगोस्लाव्हियाचा राजकीय लवचिकपणा 
दिसून येतो. | 

पालड व पूर्वेजमंनी यांना पहिल्यांदा हा 
प्रश्‍न हाताळावा लागला व त्यांनी १९६४ साली 
कामगारांची देवाणघेवाण करण्याचा करार केला 
परंतु राजकीय व आथिक अडचणीमळे त्याची 
अमलबजावणी झाली नाही. पोलंडमध्ये तज्ञ वा 
अधतज्ञ कामगारांचा वराच तुटवडा आहे. व 
अडाणं| कामगारांना हुन्नर शिकविण्याच्या सोयी 
पण्‌ बेताच्याच आहेत. त्यामुळे अडाणी काम- 
गाराचा पोलंडमध्ये भरपूर पुरवठा आहे. पूर्व- 
जमंनी व झेकोस्लाव्हेकिया या राष्ट्रात तज्ञ 
ती तुटवडा आहे. झेकोस्लाव्हेकियाळा 
'दाचित तोट्यात चालणारे ४००७ लहान लहान 


कारखाने वंद करावे लागती 
ा "वे लागतील व त्यात 
क त्यात काम 


कामगार बेकार होतील 
त्यातच कोळद्याच्या खाणीतले कामगार व मध्यम 


वयीन कामगार बेकार झाल्यास असंतोष पटकन 
वाढतो असा अनुभव आहे. 


२१००० 


हर्‌ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


६. ७ 
५-/८ र त्र 
्& क अ्त्ण्ळ्क (७ 
श्र (के 
*-&नवभारत 
क धि ७५ न > 6 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


सार-संकलन 


नवा प्रयोग 

कामगारांची देवाण घेवाण हा एक नवा 
प्रयोग पुर्व युरोपमध्ये सुरू झाला आहे. त्यानुसार 
हंगेरीतील ३०००० ( १९७० पर्यंत १ लक्ष) 
तरुण पूर्व जर्मनीस तीन वर्षांच्या कराराने 

कामावर ठेवलें जाणार आहेत. त्यातील २५०० 
कामगार गेले २1३ महिने ५५ निरनिराळया 
कारखान्यातून कामावर रुजू झालेलें आहेत. त्यांना 
मिळालेली घरे पूर्व जर्मन कामगारांपेक्षाही सरस 
आहेत. पग हायस्कूल वा विश्वविद्यालयात 
शिक्षण संपविलेल्या तरुण हंगेरियन मुलींना आज 
तरी घरात किंवा हॉटेलातच कामे मिळत आहेत. 
भाषा येईपर्यंत त्यांना इतर नोकर्‍या मिळणे 
कठीण आहे. आपला महिन्याचा सर्वे खर्च त्यांना 
१५० मार्कमध्ये भागवावा लागतो. 

. पण वेकारीचा प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 
सोडवण्यास सुरुवात झाली आहे असे म्हणावयास 
हरकत नाही. व त्यामुळे दुसरी राष्ट्रेही विचार 
करू लागली आहेत. हंगेरी व रुमानिया यांच्यात 
पण वाटाघाटी सुरू असल्या तरी अजून एकमत 
झालेले नाही. पग वर्ल्गेरियाप्रमाणेचे रुमानियात 
छुपी वेकारी पुष्कळ आहे व तीसुद्धा शेतीधंद्यात 
गुंतवलेली आहे. त्या कामगारांना जास्त उत्पादन- 
क्षम करून उद्योगधंद्यात गुंतविण्याचा रुमा- 
नियाचा प्रयत्न चालू आहे. अश्या परिस्थितीत 
दुसर्‍या राष्ट्रांचे कामगार धंद्यास लावणे रुमा- 
नयाला परवडणे कठीण आहे. वल्गेरियातील 
यंत्रे आपल्या कार्यक्षमतेच्या ४० ते ५० टक्केच 
उत्पादन करीत आहेत व यांचे कारण शिक्षित 
कामगारांचा तुटवडा होय. या दोन्ही देशांचा 
मख्य प्रश्‍न शेतीवरील मजुरांची संख्या कमी 
करून कारखान्यातील वाढविण्याचा आहे. काम- 
कारांची या धंद्यातून त्या धंद्यात होणारी हालचाल 
व वाढती लोकसंख्या या दोन्ही औव्यी लक्षात 
घेऊन रुमानियाला १९७० सालपयत 
कामगारांचा प्रश्‍न सोडवावयाचा आह रूमानिया- 
जवळ शिक्षण देण्याची साधने आहेत व एका 
धंद्यातील कामगाराला दुसर्‍या धंद्यात घालण्यास 
लागणारे शिक्षण पण तेथे मिळू शकते, त्यातच 


५००००० 


उद्योगधंदे नियंत्रणाची केंद्रिय सत्ता पण तेथे 
अस्तित्वात आहे. म्हणून रुमानियाचा प्रश्‍न इतर 
राष्ट्रापेक्षा सोपा असण्याची दक्यता पण आहे 

कामगारांची आंतरराष्ट्रीय हालचाल सुलभ 
होण्याचा प्रश्‍न आज पड्चिम युरोपनेही सोडविलेला 
नाही. पूर्व युरोपमध्ये चालू असलेले प्रयोग 
पछ्चिमेलाही दिक्षा दाखवू शकतील. हंगेरी व 
पूवी जमंनी यांचेतील देवाणघेवाण व युगोस्ला- 
व्हियाने आक्रमिळेला मार्ग सर्वानाच उपयुक्‍्तः 
होण्याची शक्‍यता आहे. 

-दि इकॉनॉमिस्ट, लंडन २७-१-६८. 

दुष्काळ १९७५ 

कल्पना करा एक रेल्वे एंजीन गाडी भरधाव 
समोरून येत आहे. वाटेत लहानश्ली 
कोसळून प्रचंड मातीचा ढिगारा रुळावर घसरत 
आला आहे. एंजिन थांववणे आता शक्‍य नाही. 
त्या निश्चल प्रतिक्रियाशून्य ढिगार्‍्यावर एंजिन 
आपटणार हे निठ्चित. अपघात टाळता आला 
असता पण त्यासाठी कित्येक मेल मागे एंजिनला 
धोक्याची सूचना द्यावयास पाहिजे होती. कदाचित 
काही वर्षापूर्वी योग्य ती काळजी घेतली असती 
तर ही टेकडी कोसळली पण नसती. पण आता 
वेळ टळून गेली आहे 

आपल्या समोरून भरधाव येणारे एंजीन 
लोकसंख्येचा स्फोट आहे तर निकचल* उभा 
असलेला मातीचा ढिगारा म्हणजे मागस राष्ट्रा- 
तीळ मांगासळेळी दोती व धान्योत्पादल होय- 
या दोघांची टक्कर अपरिहार्य आहे. त्याचा 
परिणाम दुष्काळ हे पण ठरलेलेच आहें 
अटळ दुष्काळ 

माणसाच्या पेदाशीपुढे शेतीचे उत्पादन कमी 
पडत आहे. जागतिक अन्न व शेती संघटनेच्या 
(एफ्‌. ए. ओ. ) निवेदनाप्रमाणे १९६६ साली 
जगाची लोकसंख्या ७ कोटीने वाढली तरी शेतीचे 
उत्पादन विलकूल वाढले नाही. लॅटीन अमेरिका, 
आफ्रिका व आणिया या खंडातील अन्नधान्याचे 
उत्पन्न गेल्या वर्षापेक्षा माणशी ४-५ टक्क्यांनी 
कमी झालेले दिसून आले. थोडक्यात म्हणजे 


च्य कडं 
टकड 


६३ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४. ७ 
१/ ९ ते 
ष्& क अिष्ण्त्ल> ७ 
््ि न 
*-&$'नवभारत 
क 1) ७५ च ७५% 
*) > श्र 
1: 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


न वाढणारे स्थिर शेती उत्पादन व वाढती 
लोकसंख्या ही जगाची आजची परिस्थिती आहे. 
मागस राष्ट्रे धान्य निर्यात करीत नसून आयात 
करीत आहेत. या देश्यातून आता फारक्षी पडीक 
जमीनही शिल्लक नाही. शक्‍य तेवढी सर्व जमीन 
लागवडीखाली आलेली आहे. या राष्ट्रातून 
भूकेकंगालपणा सवंत्र पसरत आहे. आणि म्हणून 
आजच्या संकटाचे पर्यवसान महाभयंकर संकटात 
-- कायम ' स्वरूपाच्या दुष्काळात होणार! ते 
अटळ आहे असे वाटू लागले आहे ! 

आजची अर्धपोटी राष्ट्रे उद्याची उपाशी राष्ट्र 
होत. हा दुष्काळ थांबविण्याचा रामवाण उपाय 
कोणालाही सापडलेला नाही. रासायनिक अन्न, 
कृत्रिम प्रोटीन्स, समुद्रातील शेती, समुद्राच्या 
पाण्याचे नि:क्षारीकरण करून शेती पिकवणे या 
सवे गोष्टींची शक्‍यता आज बोलली जाते. पण 
यापैकी एकही गोष्ट १९८० पूर्वी माणसाला 
उपयोगी पडणार नाही. उपयुक्‍त ठरंण्यायेवढ्या 
मोठ्या प्रमाणात चटकन निर्माण करता येणार 
नाही. त्याच प्रमाणे मागस राष्ट्रातील उत्पादन 
रासायनिक खते, सुधारलेले बियाणे व सुधारलेली 
शेती. पिकविण्याची पद्धती या सवीचे परिणाम 
दिसून येण्यास एखादी पिढी जावी लागेल. 
तोपर्यंत या देशातील भूक वाढतच रहाणार. 

आता आहे हीच' परिस्थिती कायम राहिली 
तर अमेरिका १९८४ पर्यंत जगातील अन्नाची 
तूट भरून काढू शकेल. अपते अभेरिकन सरकारचे 
म्हणणे आहे. पण आमचे मते अमेरिका फक्‍त 
१९७५ सालपर्यंतच हा तुटवडा भरू ठाकेल. हे 
अरिष्ट भयंकर नव्हे काय ? 

छॅटीन अमेरिका, आफ्रिका व आशिया खंडा- 
तील वातावरण बिघडत जाऊन वाढत्या किमती 
व वाढता अन्न तुटवडा यांना कंटाळून, तेथे 
दंगे , मारामार्‍या व लष्करी क्रान्त्या यांना ऊत 
येण्याची शक्‍यता आहे. अन्नधान्याची आणीबाणी 
प्रयेक राष्ट्रात निरनिराळया वेळी येईल हे 


६४ 


अनुक्रमणिका | 


जरी खरे असले तरी १९७५ सालपर्यंत या 
प्रदेशातील वहुतेक सर्व राष्ट्रे व्यापली जाऊन 
दुष्काळाची सुरुवात सवंत्र होईल असे वाटते. 
दुष्काळपीडित लोक आपल्या गरजा विकत घेऊ 
शकणार नाहीत. त्यांना इतर राष्ट्रांच्या दान- 
धर्मावरच अवलंबून रहावे लागेल. ही भूक फक्‍त 
अंन्न धान्यानेच भागू शकेल. आणि त्यातही फक्त 
गहूच मोठ्या प्रमाणात मिळण्याची शक्‍यता आहे. 
काही ठिकाणी मका पाठवूनही भागण्यासारखे 
आहे. आणि जगातील फक्त चारच राष्ट्रे एवढ्या 
मोठ्या प्रमाणात गव्हाचे उत्पादन करू शकतात, 
ती म्हणजे उत्तर अमेरिका, कॅनडा, आस्ट्रेलिय 
व अर्जेटायना. 

यापैकी कॅनडा, आस्ट्रेलिया व अजेटायना या 
तीन राष्ट्रांनी आतापर्यंत फारच धोडा गहू 
धर्मादाय दिलेला आहे. भविष्यात कदाचित 
ते जास्तीही देतील. आतापर्यंत त्यांनी आपल्या- 
जवळ असलेले साठे जगाच्या वाजारपेठेत जास्तीत 
जास्त भाव देणारांना विकले आहेत. त्यामुळे 
भुक्या राष्ट्रांची सारी भिस्त अमेरिकेवरच राहील. 
पण अमेरिकेनी कितीही कोशीस केली, यत्नांची 
अगदी शिकस्त केली तरी जगातील सर्व भक्या 
माणसांना अन्न देणे त्यांना अशक्य होईल. न 

गेल्या वर्षी अमेरिकेने जवळजवळ ११० 
राष्ट्रांना थोड्याबहुत प्रमाणात धान्य पुरवठा 
केला. अक्षा पद्धतीने धान्य वाटण्यात एक मोठा 
तोटा आहे व तो म्हणजे कोणालाच पुरेसा 
पुरवठा _मिळत नाही. कोठलेही राष्ट्र स्वयंपूर्ण 
करता यंत नाही. १९५४ साल पासून अमेरिकेने 
१५ विलियन डॉलर्सचे (१५ महापद्य) धान्य 
निरनिराळया देद्यांना. दिले आहे. त्यामुळे अमे- 
रिकेतील धान्याची कोठारे बरीच रिकामी झाली 
र आनत धान्याची गरज यापेक्षा 

6. ती कोण पुरविणार ? 
दि व्हिक्टर फंड, इंटरनेशनल प्लॅड पेरेंटहूड 
फेडरेशन रिपोर्ट नं. ७, १९६७. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


[२8९20. !४०. ॥ 1. 1332 तंधभा(त 
२ 
(ल्क: ७०/”२२०००५/२ ९३०२६ &”):०७५७००”२९.-७< ६ 


द्र ध्य :00007/7त्ळा दळ | 


पटत. 


[गाह्यार॥्पाबटा्ा250 1] शट 1€1801 (00॥8॥ १ 
८40185 ८०॥1०॥॥॥५ (0 15] $.110च*त5] र 


(१नटर्ार्वा 2072" (व४[९५ । 
अ 
॥ 
| 


उरतात ऑठप8, | 
94 १]०110 ८ 1१०४, 
ठउिपणा08%-॥], 
चि. 
/ 


(1118: ॥%१७९००८0॥११८ ] 


क यक ्ककबरा् ््  ा् ७ क म्य 


02451 ९ 
तड . शीव 
[ ]पताऱ8: | 256240 


शू - 4 ._) 
१: ह) गण त, स १८ > 
र्‍की ी नातक, डिक 
र ष्ट > 


७&च- 1) ७५ ३०६ 


* 
र 
१ 
| 


हि "गं 1 डर) 
न< ह अमृतमहोत्सवी >७ 
च 2 


याहि | बटर इ. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास “१९ भु र 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


